RNI No. MAHBIL/ 2012148433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - ३४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ६८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक २ ऑगस्ट २०१९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१८१३ /१५७५/प्र. क्र . ५०५/ १३ / नवि -१३ .--ज्याअर्थी, पिंपरी -चिंचवड नवननगर विकास प्राधिकरणाची विकास योजना शासनाने 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ (१९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " 
असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८ ९ ३/ १४१३/ नवि-१३ , दिनांक २८ नोव्हेंबर १९९ ५ अन्वये मंजूर 
केली आहे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना" असा करण्यात आला आहे) तसेच शासन निर्णय क्रमांक पीसीएम-१६ ९ ७/९ ३४ /प्र. क्र . ८९ / 
नवि -२२, दिनांक १५ नोव्हेंबर १९९ ७ अन्वये पिंपरी -चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे नियोजन नियंत्रणाखालील काही क्षेत्र वगळून पिंपरी 
चिंचवड महानगरपालिकेच्या नियोजन नियंत्रणाखाली समाविष्ट करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार मौजे भोसरी येथील सर्व्हे नंबर ९ ४, ९ ५ व ९ ६ या जमिनी भागश: शेती विभागात व भागशः ६० 
मीटर पुणे- नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाच्या रस्ता रुंदीने बाधित होत आहेत ( यापुढे " उक्त जमिनी" असे संबोधलेले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने ( यापुढे " उक्त महानगरपालिका " असे संबोधलेले आहे) ठराव क्रमांक ६६४ , दिनांक ३ जून 
२०० ९ व ठराव क्रमांक ७५१ , दिनांक २१ डिसेंबर २०० ९ अन्वये उक्त जमिनी शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याकरिता 
फेरबदलाची कार्यवाही करण्याचे ठरविले आहे ( यापुढे " उक्त फेरबदल " म्हणून उल्लेखलेला ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त विकास योजनेत 
उक्त फेरबदल प्रस्तावित करून शासनाकडे दिनांक ९ जुलै २०१० चे पत्र क्रमांक ६५/१० अन्वये मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनींपैकी सर्व्हे नंबर ९ ४/१ /१ पै., ९ ६/२- अ पै., ९६/ २-ब/१, ९ ६/३ पै. क्षेत्र ४३४५५.८१ चौ . मी . चे अधिमूल्य रक्कम 
संबंधित जमीन मालकांनी शासनास व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडे जमा केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्ला- मसलत केल्यानंतर 
उक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव अधिमूल्य भरणा केलेल्या जमिनींपुरता , काही अटींसह मंजूर करणे योग्य होईल असे शासनाचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( २) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून शासन याद्वारे उक्त फेरबदल प्रस्ताव , काही 
अटींसह , भागशः मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त अधिसूचनेत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे. 


. 


( १ ) 


एच -२०४, भाग एक ( पु.वि.पु.) - ३४ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ 


२८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके १९ ४१ 


उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खाली दिलेली नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे.- 


नोंद 


( अ) मौजे भोसरी येथील सर्व्हे नंबर ९ ४/ १/ १ पै., ९६/ २- अ पै., ९ ६/ २-ब /१ , ९६/ ३ पै. क्षेत्र ४३४५५.८१ चौ . मी . ह्या जमिनी शेती विभागातून 
वगळून रहिवास विभागात खालील अटींस अधीन राहून, समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 

(i) सदर जागेमध्ये एकूण क्षेत्राच्या किमान १५ टक्के क्षेत्र सुविधा क्षेत्र म्हणून रेखांकनात ठेवणे आवश्यक राहील . सदर सुविधा क्षेत्रामध्ये 
आयुक्त , पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ठरवतील त्याप्रमाणे सुविधांचा विकास करणेबंधनकारक राहील. महानगरपालिकेस सार्वजनिक सुविधांकरिता 
अशा सुविधा क्षेत्रापैकीची जागा आवश्यक असेल तर ती महानगरपालिकेस त्या कारणासाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील . 

( ब) उक्त प्रस्तावित फेरबदलाखालील जमिनीपैकी अधिमूल्य भरणा न केलेल्या व उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (२) अन्वये अंतिम मान्यता न 
दिलेल्या उर्वरित जमिनींबाबत सदर अधिसूचनेपासून एका वर्षाच्या कालावधीत जर संबंधित जमीनमालकांनी अधिमूल्य जमा केले नाही, तर असे क्षेत्र 
उक्त फेरबदलाच्या प्रक्रियेतून वगळण्यात आलेचे व शेती विभागात पूर्ववत समाविष्ट असल्याचे समजणेत येईल . 

( १) सदरहू फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा क्रमांक टीपीएस-१८१३ / १५७५ / प्र. क्र . ५०५/ १३ / नवि -१३, जनतेच्या अवलोकनार्थ आयुक्त , 
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध असेल. 

(२) सदरहू अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे/नियम ) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


किशोर गोखले , 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai- 400 032 

dated 2nd August 2019 


Notification 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 1813 / 1575 /CR -505 /13/UD - 13. — Whereas, the Development Plan of Pimpri- Chinchwad 
New Town Development Authority has been sanctioned by Urban Development Department of 
Government under Section 31 (1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra 
Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") vide Notification No. TPS - 1893/ 
1413 /UD - 13 , dated 28th November 1995 (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") and 
part of the area under Pimpri-Chinchwad New Town Development Authority has been brought under 
the planning control of Pimpri -Chinchwad Municipal Corporation by Urban Development Department 
vide Notification No. PCM/ 1697 / 934 /CR- 89/ UD- 22, dated 25th November 1997 ; 


and whereas , as per the said Development Plan S. Nos. 94 , 95 and 96 of Village Bhosari are 
partly included in Agriculture Zone and partly affected by 60 mtrs. wide Pune-Nashik highway (hereinafter 
referred to as " the said lands " ) ; 


and whereas, Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal 
Corporation ") has decided vide their General Body Resolution No. 6644 , dated 3rd June 2009 and 
751, dated 21st December 2009 to delete the said lands from Agriculture Zone and to include in 
Residential Zone ( hereinafter referred to as "the said Modification"); 


and whereas , said Municipal Corporation after following all legal procedure under the provision 
of Section 37 of the said Act, submitted the said modification to the Government vide letter No. 
65/10 , dated 9th July 2010 for sanction ; 


and whereas , out of the said lands , concerned land owners of S. No. 94/1/1 (pt.) , 96 / 2 - A (pt.), 
96 / 2 - B / 1 , 96/3 (pt.) area admeasuring 43455.81 sq . mtrs . have deposited the requisite amount of 
Premium to the Government/Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation ; 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१ ९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १९ ४१ 


३ 


and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune, Government is of opinion that the proposed modification needs to be 
sanctioned with certain condition , only for lands for which premium is deposited . 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub - section (2 ) of Section 37 of the said 
Act , Government hereby sanctions the part of said modification proposal with certain conditions and 
for that purpose amends the said notification as follows. 


In the schedule of modification appended to the said notification , after the last entry following 
new entry shall the added viz. 


Entry 


- 


, 


(A ) The lands out of S. No. 94/1/1 (pt.), 96 /2- A (pt.), 96 /2B / 1, 96/3 (pt.) area admeasuring 
43455.81 sq . mtrs . of village Bhosari are deleted from Agriculture Zone and inlculded in "Residential 
Zone" , subject to following condition . 


(i) Amenity space , 15 per cent of total area should be provided in layout and development / 
construction of amenity should be made by the Land Owners / Developer , as suggested by the 
Commissioner, Pimpri- Chinchwad Municipal Corporation , Pimpri. It is binding on owner to handover 
the amenity space to Municipal Corporation for public purpose as required by the Municipal Corporation . 


( B ) The remaining lands from the proposed modification for which the requisite premium is not 
deposited and which are not finally sanctioned under Section 37 (2 ) of the said Act, if the requsite 
premium is not deposited by the concern land owners within a period of one year from the date 
of this notification , then such lands are deemed to have been deleted from the process of the said 
modification and are considered to be remained in Agricultural Zone. 


(i) Part Plan bearing No. TPS - 1813 / 1575 /C.R.-505 / 13 /UD - 13 showing the aforesaid sanctioned 
modification is kept open for inspection of the general public in the working hours on all working 
days in the office of the Commissioner , Pimpri- Chinchwad Municipal Corporation , Pimpri. 

(ii ) This Notification is also available onthe Government website at www.maharashtra.gov.in ( कायदे/ 
नियम ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

KISHOR GOKHALE , 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक २ ऑगस्ट २०१९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस-१९ १०/ २६२२ / प्र . क्र . २७/ १२ / नवि -१३.-- ज्याअर्थी, सातारा नगरपरिषदेची ( दुसरी सुधारित) विकास योजना शासनाने 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ (१९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम" 
असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१९ ०० / ६६/ प्र. क्र . १९- अ/ २०००/ नवि 

१५ 

सप्टेंबर 
२००१ अन्वये (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) मंजूर केली आहे ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना" 
असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार , पेठ- यादोगोपाळ , सातारा येथील सि.स.नं. २४६, २३२-ब, क व ड या जागांवर आरक्षण क्रमांक 
४४, " प्राथमिक शाळा" हे आरक्षण प्रस्तावित आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त आरक्षण " असा करण्यात आला आहे); 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ 


२८ , २०१ ९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके १ ९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, सातारा नगरपरिषदेने ( यापुढे " उक्त नगरपरिषद" असे संबोधलेले आहे), ठराव क्रमांक ५८४, अनुक्रमे दिनांक १६ डिसेंबर 
२००८ अन्वये उक्त आरक्षण वगळून त्याखालील जागा रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याकरिता फेरबदलाची कार्यवाही करण्याचे ठरविले आहे 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नगरपरिषदेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त विकास योजनेत 
उक्त फेरबदल प्रस्तावित करून शासनाकडेदिनांक ३१ ऑगस्ट २०० ९ चे पत्र क्रमांक ५३७ अन्वये मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आरक्षणाखालील संबंधित जमीन मालकांनी अधिमूल्य रक्कम शासनास जमा केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , 
उक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव मंजूर करणे योग्य होईल , असे शासनाचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( २) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून शासन याद्वारे उक्त फेरबदल प्रस्ताव मंजूर 
करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे. 
उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खाली दिलेली नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात आली आहे. 

नोंद 
" पेठ - यादोगोपाळ , सातारा येथील सि.स.नं. २४६, २३२ - ब, क व ड या मिळकतींवरील आरक्षण क्रमांक ४४ , " प्राथमिक शाळा " हे आरक्षण 
वगळून त्याखालील जमीन " रहिवास विभागात " समाविष्ट करण्यात येत आहे . 

( अ) सदरहू फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा क्रमांक टीपीएस -१९ १० / २६२२ / प्र. क्र . २७/ १२/ नवि-१३ , जनतेच्या अवलोकनार्थ सातारा 
नगरपरिषदेत कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध असेल. 

(ब) सदरहू अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे/नियम ) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी. 


॥ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


किशोर गोखले , 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai - 400032 

dated 2nd August 2019 


Notification 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No. TPS- 1910 /2622/ CR - 27 / 12 /UD - 13. — Whereas, Second Revised Development Plan of Satara 
Municipal Council (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned by 
Government in Urban Development Department under Section 31 ( 1) of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said 
Act") vide Notification No. TPS - 900 /66 /CR - 19- A / 2000 /UD - 13 , dated 15th September 2001 (hereinafter 
referred to as "the said Notification"); 


and whereas, as per the said Development Plan, the lands bearing C.T.S. Nos. 246, 232 B, 
C and D at Peth Yadogopal, Satara are reserved for Site No. 44, " Primary School " ( hereinafter 
referred to as "the said Reservation") ; 


and whereas , Satara Municipal Council (hereinafter referred to as " the said Municipal Council") 
has decided vide their General Body Resolution No. 584, dated 16th December 2008 to delete the 
said Reservation and to include the land thereunder in Residential Zone (hereinafter referred to as 
"the said Modification ") ; 


and whereas , the said Municipal Council after following all legal procedure under the provision 
of Section 37 of the said Act, submitted the said modification proposal to the Government vide letter 
No. 537 , dated 31st August 2009 for sanction ; 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


५ 


, 


and whereas, concerned land owners have deposited the requisite amount of premium to the 
Government ; 

and whereas, after making necessary enquires and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune, the Government is of opinion that the said modification proposal needs 
to be sanctioned . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 37 of the said 
Act, Government hereby sanctions the said modification proposal and for that purpose amends the 
said notification as follows. 

In the schedule of modification appended to the said notification , the following new entry shall 
be added after the last entry. 

Entry 
" Site No. 44 , Primary School on lands bearing C.T.S. Nos . 246 , 232- B , C and D at Peth 
Yadogopal, Satara is deleted and the land thereunder is included in Residential Zone ." 

( a ) Part Plan bearing No. TPS - 1910/ 2622/CR- 27/ 12/ UD-13 showing the aforesaid sanctioned 
modification is kept open for inspection to general public in the working hours on all working days 
in Satara Municipal Council for one month . 

(b ) This modification is also available on Government web site www.maharashtra.gov.in (Acts / 
Rules ) 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

KISHOR GOKHALE, 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक २ ऑगस्ट २०१९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१९ १९/ ४३६/ प्र. क्र . ८३/ १९/ नवि-१३ .-- ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाने सातारा प्रदेशासाठीच्या प्रादेशिक 
योजनेस ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम" असा करण्यात आलेला आहे) च्या कलम १५ अन्वये अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१९ १७/ १५८५/ प्र. क्र . १५०/ 
१७ / नवि-१३, दिनांक ८ जानेवारी २०१८ ( यापुढेजिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आलेला आहे) अन्वये मंजुरी दिली असून 

दिनांक 
८ एप्रिल २०१८ पासून अमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेसोबतच्या परिशिष्ट- ब, भाग-|| अंतर्गतच्या फेरबदल क्रमांक एम -२ हा सातारा प्रदेशातील संवर्धन विभाग (यापुढे 
ज्याचा उल्लेख " उक्त विभाग " असा करण्यात आलेला आहे) यासाठी आहे व त्यानुसार उक्त विभागामधील अनुज्ञेय होणाऱ्या विकासासंदर्भाने प्रादेशिक 
नियोजन मंडळाकडून सादर केलेली प्रस्तावित नियमावली नाकारली आहे आणि संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना, त्यांनी पर्यावरणीय 
नियम विचारात घेऊन उक्त विभागाकरिता नियमावली तयार करावी व उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींचे पालन करून लागू करावी, असे निर्देश दिले 
आहेत 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेसोबतच्या परिशिष्ट - ब, भाग-|| अंतर्गतच्या फेरबदल क्रमांक एम-११ समुद्रसपाटीच्या वर १००० मीटर उंचीचे 
क्षेत्र ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त क्षेत्र " असा करण्यात आलेला आहे) यासाठी आहे व त्यानुसार उक्त क्षेत्रामधील अनुज्ञेय होणाऱ्या विकासासंदर्भाने 
संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना, पर्यावरणीय नियम विचारात घेऊन उक्त क्षेत्राकरिता नियमावली तयार करावी व उक्त 
अधिनियमाच्या तरतुदींचेपालन करून लागू करावी, असे निर्देश दिले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी उक्त निर्देशांप्रमाणे उक्त विभागातील व उक्त क्षेत्रातील अनुज्ञेय 
विकासासंदर्भाने नियमावलींचा मसुदा तयार करून शासनास सादर केला आहे ; 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ 


२८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलींच्या मसुद्यामध्ये काही सुधारणा करून परिशिष्ट - एम व एनमध्ये नमूद नुसारच्या उक्त विभागाअंतर्गतच्या 
जमिनींवर अनुज्ञेय होणाऱ्या विकासासंदर्भाने परिशिष्ट - एल नुसारचेविनियम (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विनियम " असा करण्यात आलेला आहे) तर 
परिशिष्ट- पी व क्यू नुसारच्या उक्त क्षेत्रांतर्गतच्या जमिनींवर अनुज्ञेय होणाऱ्या विकासासंदर्भाने परिशिष्ट - ओ नुसारचे विनियम (यापुढे ज्याचा उल्लेख 
" उक्त विनियम " असा करण्यात आलेला आहे) अंतर्भूत करण्यासाठी फेरबदल करणे आवश्यक आहे व त्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (२) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त विनियम मंजूर प्रादेशिक योजना, सातारा प्रदेश करिता मंजूर असणाऱ्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये अंतर्भूत 
करण्यासाठी बदल करणे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " 
असा करण्यात आलेला आहे). 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम ( ३) मधील तरतुदीप्रमाणे प्रस्तावित फेरबदल करण्याचा हेतू शासन याद्वारे घोषित 
करीत आहे आणि त्याकरिता प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने काही सूचना/ हरकती द्यावयाच्या असतील तर त्या नागरिकांनी ही सूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० (तीस) दिवसांचे आत सहसंचालक , नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे, २१२ , दुसरा मजला, नवीन 
प्रशासकीय इमारत , विधान भवनासमोर , पुणे-४११ ००१ यांच्या नावे लेखी स्वरूपात, कारणांसह पाठवाव्यात. प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर 
सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सहसंचालक , नगर रचना, पुणे विभाग , पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. 


ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ( ३०) दिवसांचे आत प्राधिकृत अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / 
हरकतींचाच शासनाकडून विचार केला जाईल . 

सदरहू सूचना तसेच परिशिष्ट एल व त्यासोबतचे परिशिष्ट एम व एन आणि परिशिष्ट ओ व त्यासोबतचे परिशिष्ट पी व क्यू नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयांत उपलब्ध ठेवण्यात येत आहे. 


( १) संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
( २) सहसंचालक , नगर रचना , पुणे विभाग, पुणे . 
( ३) जिल्हाधिकारी, सातारा . 


( ४) सहायक संचालक , नगर रचना, सातारा शाखा, सातारा . 


सदरहू सूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in( कायदे/नियम) या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात यावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


किशोर गोखले, 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai-400 032 

dated 2nd August 2019 


Notification 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No. TPS - 1919 / 436 /CR- 83/ 19 / UD- 13. - Whereas, the Government in Urban Development 
Department has sanctioned the Regional Plan for the Satara Region (hereinafter referred to as "the 
said Regional Plan ") under Section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act (hereinafter 
referred to as "the said Act ") vide Notification No. TPS - 1917/ 1585/ C.R. - 50/ 17 /UD- 13, dated 8th January 
2018) hereinafter referred to as "the said Notification") which has comeinto force with effect from 
the 8th April 2018 ; 


and whereas , Modification No. M - 2 in part- ll of Schedule - B of the said notification is for Conservation 
Zone in Satara Region (hereinafter referred to as " the said Zone") and as per that, regulations for 
allowing the development in the said zone submitted by the Regional Planning Board are refused 
and the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune has been directed to prepare Regulations 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१ ९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १९ ४१ 


60 


for the said zone considering the environmental norms and make them applicable after following the 
provisions of the said Act ; 


and whereas, Modification No. M - 11 in Part - ll of Schedule - B of the said notification is for 
Development in areas above 1000 mtrs . of Mean Sea Level (hereinafter referred to as " the said 
areas" ) and the Director of Town Planning , Maharashtra State, Pune has been directed to prepare 
regulations for these areas considering the environmental norms and make them applicable after 
following the provisions of the said Act ; 


and whereas, as per the said directives, the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune 
has prepared Draft Regulations for allowing the development in the said zone and in the said area 
and submitted to the Government ; 


and whereas, the Government, is of opinion that, in the public interest , it is necessary to incorporate 
regulations with some changes as per Appendix -L for allowing development on lands as specified 
in Appendix -M and N of the said zone and to incorporate regulations as per Appendix - O for allowing 
development on lands as specified in Appendix - P and Q of the said areas (hereinafter referred to 
as " the said regulations ") and accordingly to modify the Sanctioned Development Control and Promotion 
Regulations of Satara Regional Plan as per the provisions under Section 20 (2 ) of the said Act 
(hereinafter referred to as " the proposed modification "). 


Now therefore , as per provisions laid down in sub - section ( 3) of Section 20 of the said Act, 
the Government hereby declares its intention to make the proposed modification and for that purpose , 
invites suggestions/objections from any person with respect to the proposed modification . Suggestions/ 
objections shall be submitted to the Joint Director of Town Planning, Pune Division , Pune, 212 , 
Second Floor, New Administrative Building , Pune-411 001, who is hereby authorised as the "Officer" 
for giving hearing in respect of the suggestions/objections received in this regard and submit his 
report to the Government ; 


) 


Suggestions /objections received by the authorised officer within a period of 30 ( thirty) days from 
the date of publication of this Notice in the Maharashtra GovernmentGazette only will be considered . 


This Notice and Appendix -L with Appendix- M and N and Appendix - O with Appendix- P and Q shall 
be made available for inspection to the general public during office hours on all working days at 
the following offices. 


( 1) Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune. 


(2 ) Joint Director of Town Planning , Pune Division , Pune. 


( 3 ) Collector, Satara . 


( 4 ) Assistant Director of Town Planning , Satara Branch , Satara . 


This Notice shall also be published on the Government web site www.maharashtra.gov.in 
(Acts /Rules ). 


APPENDIX - L 


DRAFT REGULATIONS FOR CONSERVATION ZONE IN SATARA REGION 


PART - 


ADMINISTRATION 


1.0 SHORT TITLE , EXTENT AND COMMENCEMENT. 


1. Title . - These Regulations shall be called as Regulations for Conservation Zone in Satara 

Region . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ 


२८ , २०१ ९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


II. Extent. – These Regulations shall apply to the area earmarked as Conservation Zone, more 

specifically shown in green verge on the maps appended herewith as Appendix - " M " and 
illustratively listed in the Appendix - " N ". 


iii. Commencement. These Regulations will come into force after it is sanctioned by Government. 


If there is conflict between any Regulation sanctioned earlier and these regulations, 
these Regulations shall prevail . 


2.0 DEFINITION. 


Conservation Zone. - Areas of ecological importance such as, fragile and ecologically sensitive 
habitats , sites with large number of rare , threatened , endemic flora and fauna , breeding sites , colonies 
of endemic and threatened species, rare geological formations , etc., and environmental importance 
such as, sensitive water catchments , hydrological systems, nutrient catchments , those providing 
water nutrients , pollinator support, fodder and natural resource necessary for rural livelihood activities, 
other than Forest Department owned or forested lands necessarily required to be protected and 
conserved . 


At present the ecological habitat of the following plateau cluster have been identified and are 
proposed to be conserved and protected as a Conservation Zone ; 


a . Kas Pathar; an UNESCO Natural World Heritage Site 


b . Chalkewadi Pathar; and 


c . Sadavaghapur Pathar. 


Each cluster in the Conservation Zone comprises of. 


A. Core Zone. The top of Plateau commonly known as tableland , and more specifically shown 

in Blue colour on the plan appended herewith as Appendix - " M " ; and 


B. Buffer Zone. - The area consisting mainly the slopes around the Core Zone having ecological 

importance due to its water shed and more specifically shown in Green colour on the plan 

appended herewith as Appendix - " M ". 

The activities in these Zones shall be regulated keeping with the goals of protecting Regional 
Biodiversity , Supporting and Enhancing the Ecological Conservation values and maintaining the healthy 
functioning of ecosystem sercvices of the area . The regulation for conservation zone shall be as 
mention in part IInd below . 


Part 


= 


1.0 LAND USE CLASSIFICATION AND PERMISSIBLE USES 


A. Core Zone of Conservation Zone. 


In addition to the Conservation and Restoration activities according to Conservation Management 
Plan prepared by Forest Department and / or State Biodiversity Authority , the following regulations 
shall hold good to allow development permissions and /or activities in this zone . 


a . i. 


The Development Control and Promotion Regulations as otherwise applicable to the land 
situated within Gaothans in Sanctioned Regional Plan , Satara along with the modifications 
made in it from time to time shall be applicable to the Gaothans shown as existing on 
Village Maps and Gaothans/extension of Gaothans subsequently declared by Revenue 
Department under the provisions of Maharashtra Land Revenue Code , 1966 . 


ii . Development permissions and /or activities except conservation activities shall not be permitted 

outside the Gaothan area . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १९ ४१ 


3 


b . i. 


Windmills . -New windmills and further expansion of existing windmills shall not be permissible . 
Existing foot print of allied buildings for windmills shall be maintained and used to its 
potential and no further constructions and expansions shall be permitted . 


ii . 


Solar Farms. – Solar Farms shall not be permissible . 


C. 


Mining and quarrying activities for rocks, laterite , mud, soil, etc. or digging for any purpose 
shall not be permitted . 


d . 


Roads. 


All existing tarred roads on the plateau shall be maintained at same width as all weather 
roads . 


ii . 


Non -tarred roads to be identified and demarcated and shall be maintained as untarred with 
the existing width , and length . 


iii . 


No new roads shall be permitted . 


iv . 


No widening of existing internal road /s shall be permissible . 


e . 


Plantations/Afforestation shall not be permitted . 


f . 


Any activity restricting /obstructing Natural waterflows shall not be permitted . 


g . 


New man made waterbodies as well as expansion of existing waterbodies shall not be 
permitted . 


h . 


Tourism and related infrastructure. 


i . 


Riding of animals or manual/automated vehicles or any animal drawn carts for the purposes 
of entertainment shall be prohibited . 


ii. 


Water sports , golf , balloon rides , paragliding , ropeway etc. shall not be allowed . 


iii . 


Use of area for entertainment, sports , film shooting shall be prohibited . 


iv . 


Forest guest house and Interpretation centre by Forest Department blending with nature 
shall be allowed with ground floor only . 


V. 


No parking of any sort , shall be allowed in the core zone as well as peripheral distance 
of 2.5 km . from the boundary of core zone. 


vi. 


Restoration and expansion of existing Temples and sacred groves shall be governed by 
the Heritage regulations applicable for the Satara Regional Plan . 


B. Buffer Zone of Conservation Zone. 


The following uses shall be permissible in the Buffer Zone of the Conservation Zone. 


a . 


All agricultural uses including stables of domestic animals , piggeries, poultry farms accessory 
building , tents . 


b . 


Garden , forestry , nursery, public parks , play fields, summer camps for recreation of all 
types . 


C. 


Storage and drying of only organic manure . 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , 


शके १ ९ ४१ 


d . 


L.P.G. Godown subject to the following conditions. 


Minimum plot size and area of the plot shall be as given below 


Sr. 
No. 


Qty . 

of 
LPG 
in Kgs . 


Total area 
requirement 
for storage 

shed 
( sq . meters ) 


Safety 
Clearance 

required 
all around 
in Meters 


Preferable 
size of land 
with parking 
area of 6 M. 

wide on 
front side 


T 


5000 


55 


6 


21 M x 26 M 


2 


8000 


88 


7 


25 M X 30 M 


3 


10000 


110 


28 M x 33 M 


8 

9 


4 


12000 


132 


31 M x 36 M 


) 


Conditions. 


(0) 


Land should be free from live overhead power transmission or telephone lines. 


( ii) The length of the storage shed should not be more than 1.5 times of width of storage 

shed . 


( iii) The land should not be situated in low lying area . 


( iv ) The land should not be situated in congested area or gaothan . 


e . 


Public utility establishments such as electric sub -stations, receiving stations , sewage disposal 
water works along with residential quarters for essential staff for such works . 


f . 


Farm house . - subject to following conditions. 


i . 


Minimum plot area under above use shall be 0.4 Ha . 


ii. 


The land in which it is to be constructed is actually put under agricultural use. 


iii. 


Farm house shall be permitted by the Authority /Collector only after the requisite permission 
for farm house is obtained by the owner from the Authority /Collector under the provisions 
of Maharashtra Land Revenue Code , 1966 and attested certified copy of such permission 
is attached with the application under Section 44 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 . 


IV . 


The FSI shall not exceed 0.0375 subject to a maximum built up area of 160 sq . mtrs . 
in any case . Only ground floor structure with or without stilt shall be permissible with sloping 
roof. 


g . 


Swimming pools /sports and games , health clubs, cafeteria , canteen , tennis courts , etc. 


h . 


Mobile Phone Towers with ancillary equipment. 


i . 


j . 


Raisin /Processing units for Local Agriculture Produce . 
No extension for Mining and quarrying operations shall be permitted beyond expiry of valid 
period. 


k . 


Ancillary service industries for agriculture produce marketing and management, Ancillary 
service uses for agro related products like flowers, fruits , vegetables , poultry products , 
marine products related collection centres , auction hall , godowns, grading services and 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


99 


packing units , knowledge parks , cold storages, utility services (like banking, insurance , post 
office services) as service industries for agriculture produce marketing on the land owned 
by individuals / organisations , with construction up to a maximum of 20 per cent (FSI = 0.20 ) 
of the net plot area . 


- 


Petrol Pump/LPG Pump /CNG Pump .- Petrol Pump , LPG Pump, CNG Pump shall be 
permissible subject to following conditions. 


i . 


The minimum size of plot shall be , 
(a ) 30.50 mtrs. x 16.75 mtrs. in the case of Petrol/LPG /CNG Filling Station with kiosk without 
service bay ; 


(b ) 36.50 mtrs . x 30.50 mtrs . in the case of Petrol/LPG /CNG Filling Station with service 
bay. 


ii . 


Plot shall be located / fronting on National Highway , State Highway, Major District Road, Other 
District Road or Village Road or other road with minimum width of 12 mtrs. or more . 


iii. 


Permission from Government of India , Petroleum Ministry and Chief Controller of Explosives 
shall be necessary . 


iv . 


NOC from Public Works Department and other related departments shall be obtained as 
per the prevailing rules . As regards service road /building line/control line , the Government 
Resolution , Public Works Department, No. RBD - 1081/871/Raste - 7 , dated 9 March 2001 and 
the circulars issued in this regard from time to time shall be observed . 


As also instructions contained in Government of India , Ministry of Road Transport and 
Highways letter, dated 25th September 2003 and 17th October 2003 and its enclosures 
as amended from time to time shall be observed . 


V. 


The plot on which a petrol filling station with or without service bays is proposed shall be 
an independent plot on which no other structure shall be constructed . 


vi. 


Petrol/LPG /CNG station shall not be permitted within a distance of 90 mtrs . from junction 
of roads having minimum width of 12 mtrs . each . Also Petrol station shall not be sited 
within a distance of 90 mtrs . from the nearest premises of school, hospital and theatre , 
place of assembly or stadium . 


vii . 


In the case of kiosks and other buildings for sales office , snack bars etc. within the plot 
for Petrol/LPG /CNG filling stations, the setbacks from the boundaries shall be 4.50 mtrs . 
Further the other clearances for the installations shall be as per the Petroleum Rules of 
1937 . 


m . 


Solid waste management, bio - gas plants , power generation from waste and non -conventional 
sources of energy . 


n . 


Way side amenities such as motels, way-side restaurants , service stations , service godowns , 
factory outlets , along with public conveniences like toilets , Food stall/stalls upto 15 sq.mtrs. 
Carpet area each within basic permissible FSI of 0.10 . Maximum FSI up to 0.50 on gross 
plot area shall be permissible for all above wayside amenities . Provided that, FSI above 
the basic permissible 0.10 FSI up to 0.50 may be granted by the Authorlty /Collector on 
payment of premium at the rate of 30 per cent of the land rate of the said land mentioned 
in the Annual Statement of Rates (ASR ) for year in which such additional FSI is granted . 
Such premium shall be deposited in the office of the Authority / District Branch of the Town 
Planning Directorate , having maximum 9 mtrs . height and G + 1 or Stilt + 2 structure in 
independent authorized plot abutting existing classified roads shall be permissible . 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ 


२८ , २०१ ९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके १ ९ ४१ 


0 . 


Development of buildings of health resort , educational and medical activities with G + 1 or 
Stilt + 2 structure , subject to plantation of indigenous trees at the rate of 5 trees per are 
on the plot within basic permissible FSI of 0.10 . Maximum FSI up to 0.20 on gross plot 
area shall be permissible for all above development. Provided that, FSI above the basic 
permissible 0.10 FSI up to 0.20 may be granted by the Authority / Collector on payment 
of premium at the rate of 30 per cent of the land rate of the said land mentioned in the 
Annual Statement of Rates (ASR ) for the year in which such additional FSI is granted . Such 
premium shall be deposited in the office of the Authority / District Branch of the Town 
Planning Directorate . 


p . 


The layout/development permission already granted under earstwhile regulations before 
28th March 2017 (i.e. the date of resolution of the RP Board to publish Draft R.P. ) shall 
be valid and continue to be so valid , unless otherwise specified in these regulations. 


9 . 


Residential and compatible development within and adjacent to Gaothan in Rural 


area. 


i . 


Residential and compatible development within Gaothan in Rural area : 


The development control and promotion regulations as otherwise applicable to Gaothans 
in Sanctioned Regional Plan , Satara along with the modifications made in it from time to 
time shall be applicable to the Gaothans shown as existing on Village Maps and Gaothans 
I extension of Gaothans subsequently declared by Revenue Department under the provisions 
of Maharashtra Land Revenue Code , 1966 . 


ii . 


Residential and compatible development adjacent to Gaothan in Rural area : 


Residential and /or compatible development shall be allowed within 200 mtrs . from Periphery 
of the Gaothan Boundary with following conditions. 


Such development may be permitted as per the prevailing regulations applicable to other 
such peripheral areas in Sanctioned Regional Plan , Satara along with the modifications 
made in it from time to time on payment of premium of the total area of land . Such premium 
shall be calculated considering 15 per cent rate of the said land as prescribed in the Annual 
Statement of Rate of the year granting such developments . Such premium shall be deposited 
in the concerned Authority / Branch Office of the Town Planning Department for crediting the 
same in to the Government Treasury. 


Provided that, where more than 50 per cent of area of the Survey Number / Gat Number 
is covered within the above peripheral distance then the remaining whole of such Survey 
number /Gat number within one ownership shall be considered for development on payment 
of premium as above . 


Provided further that, such payment of premium shall not be applicable in cases where 
development permissions already granted or layout is already approved before 28th March 
2017 ( i.e. the date of resolution of the RP Board to publish Draft R.P.) shall be entitled 
for development/FSI of respective use /zone by the authority /Collector. 


Such premium shall also be not applicable for revision of such already approved permissions. 


r . 


Development in Gairan Lands / Government Lands. 


Developments /Construction in Gairan Lands / Government Lands is permissible for any 
public purpose for Central and State Government/Departments Projects including rehabilitation 
in any zone. 


Note - 1 : The premium charges mentioned in the above regulation shall not be applicable , 
if the work is undertaken by Central or State Government or public authorities controlled 


by it . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१ ९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १९ ४१ 


१३ 


Note - 2 : The development in command area shall be permissible subject to payment of 
restoration charges, if any to Irrigation Department. 


S. 


Regulation for development of tourism and hospitality services under Community 
Nature Conservation around Wild Life Sanctuaries and National Parks. 


Applicability . - These regulations shall apply to the privately owned (not applicable to forest 
land ) lands situated within 5 kms. distance from the boundaries of wild life sanctuaries and 
national parks. The provisions of existing Regional Plans / Development Plans will prevail 
over these regulations, wherever lands are marked for urbanisable zones in such plans. 


Regulation .- For the lands situated within 5 kms. distance from the boundaries of wildlife 
sanctuaries and national parks , if the land owner applies for development permission , for 
Development of eco - tourism , nature tourism , adventure tourism , same may be allowed ; 
provided the land under consideration has minimum area of one hectare in contiguous 
manner. 


Permissible uses and built up area. 


The uses permissible shall be as follows. 


i . 


Agriculture, Farming , development of wild animal shelters , plantation and allied uses. 


ii . 


Tourist homes , Resorts , Hotels etc. with Rooms/ suites , support are as for reception , 
kitchen , utility services etc. along with ancillary structures like covered parking , Watchman s 
quarter , guard cabin , landscape element sand only one observation tower per tourist resort 
up to the height of 15 mtrs. with platform area up to 10 sq . mtrs . in permanent/semi 
permanent structural components . 


The norms for buildings will be as follows. 


( a ) The maximum permissible total built up area shall not exceed 10 per cent of gross 
area with only G + 1 or Stilt + 2 structure having height not more than 9 mtrs. and it should 
blend with surroundings . 


( b ) The Fencing/ fortification may be permissible for only 10 per cent of total land area 
around built up structures in the form of chain link without masonry walls thereby keeping 
the remaining area free for movement of wildlife . 


(C ) Tourism infrastructure must conform to environment friendly , low height, aesthetic 
architecture , natural cross ventilation ; no use of asbestos , no air pollution , minimum outdoor 
lighting and merging with the surrounding landscape . The owner shall establish the system 
for captive energy generation using non -conventional energy sources like solar, wind biogas 
etc. so as to make the development self -sufficient. 


( d ) The owner shall establish effective sewage disposal and recycling system during the 
construction and operational phase of the development. No amount of sewage shall go into 
the natural stream ; failing which the resort shall be closed down within 48 hours . 


(e ) The owner shall establish effective systems for collection , segregation composting and / 
or reuse of different types of solid waste collected during the construction and operational 
phase of the development. 


(f) The plastic components used within the area shall be recycled ; failing which the resort 
shall be closed down within 48 hours . 


(g ) Natural stream / slopes terrain shall be kept as it is , except for the built -up area . 


(h ) On the area other than 10 per cent area , only indigenous trees shall be planted and 
only natural vegetation shall be allowed. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ 


२८ , २०१ ९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके १ ९ ४१ 


(i) For the developments existing prior to the publishing of the Regional Plan , condition no. 
( ii) above shall be applicable retrospectively to the extent of restricting the fencing and 
keeping the remaining area free for movement of wildlife . 


(j) While allowing such development, principles given in the National Tiger Conservation 
Authority, New Delhi Notification No. 15-31/2012 -NTCA, dated 15th October 2012 published 
in the Gazette of India , Ext pt. III, S - 4 , dated 8th November 2012 and Government of 
Maharashtra as amended time to time shall be used as guidelines . 


t . 


Film studios at appropriate location having ground floor structure only with the built up area 
not exceeding 4 per cent (0.04 ) of the net plot area with the condition that proper landscaping 
is done and trees are planted at the rate of 500 indigenous trees per hectare . 


u . 


Open Parking lots / Open Parking layouts shall be allowed at a distance beyond 2.5 Kms. 
from the boundary of core zone with previous approval of Authority / Collector. 


V. 


Plantations/ Afforestation . - Plantations shall be undertaken as per Illustrative List of Plantations 
attached at Annexure - " A " 


Any other compatible use not specified above may be permitted by the Authority / Collector 
with prior approval of Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune. 


Notes. 


i . 


The permissible FSI for uses in Buffer zone of Conservation Zone shall be 0.1 of the gross 
plot area , if not specified . 


ji . 


Every structure shall be with sloping roof. 


iii . 


All development proposals shall show the existing contour lines of the land at 3 mtrs. 
intervals , certified by a qualified technical person . No Development shall be permissible 
where slope of land is more than 20 ° and 30.0 mtrs . periphery around the same. 


iv . 


The owner/ Architect shall mark individual trees, dense tree cover area / forest alike area 
However, where the tree cluster is too dense for individual trees to be marked then the 
area covered by the tree cluster is to be clearly demarcated on the plans. 


V. 


The District Conservator of Forest (DCF), Satara Division shall inspect all sites having 
dense tree cover and Steep Slopes prior to the sanction for the development permission 
in order to ascertain and verify the information provided about tree cover shown in the plans . 
On such inspection , the DCF, Satara shall certify whether the area under proposal has 
dense forest / tree cover or not and if yes , he is required to mention the area covered 
by such dense forest/tree cover / forest alike area . 


vi. 


In furtherance of above the D.C.F. shall give his detailed remarks regarding treels proposed 
to be cut and /or transplanted if any. However, the Number of trees proposed to be cut or 
transplant shall not exceeds 10 per cent of the number of trees existing thereupon . 


vii. 


With prior approval of the Director of Town Planning , Maharashtra State, Pune; the Authority / 
Collector may include other items of public interest in the list which are not covered in 
the above list. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १९ ४१ 


१५ 


APPENDIX - 0 


DRAFT REGULATIONS FOR AREAS SITUATED ABOVE 1000 mtrs . 

OF MEAN SEA LEVEL IN SATARA REGION 


PART -1 


ADMINISTRATION 


1.0 SHORT TITLE , EXTENT AND COMMENCEMENT 


A. 


Title. - These Regulations shall be called as Regulations for areas situated above 1000 
mtrs . of Mean Sea Level in Satara Region . 


B. 


Extent.- These Regulations shall apply to the area earmarked as areas situated above 1000 
mtrs. of Mean Sea Level and , more specifically shown in Red Contours on the maps 
appended herewith as Appendix - " P " and illustratively listed in the Appendix -" Q " . 


C. 


Commencement.- These Regulations will come into force after it is sanctioned by 
Government. 


If there is conflict between the Special Regulations sanctioned earlier and these 
Regulations, these Regulations shall prevail . 


PART - || 


1.0 LAND USE CLASSIFICATION AND PERMISSIBLE USES 


A. 


All Regulation of Buffer Zone of Conservation Zone shall be applicable while allowing 
Development in such areas and more specifically shown on the plan appended herewith 
as Appendix - " P " . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

KISHOR GOKHALE , 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक २ ऑगस्ट २०१ ९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१८१९/ १२५/प्र. क्र . १०२/ १९/ नवि-१३.-- ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिकेची ( मूळ हद्द) सुधारित भागश : विकास योजना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१ (१) 
अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१५/ २०९ /प्र . क्र . ६ ९/ १५/वि.यो. पुणे मंजुरी / नवि -१३ , दिनांक ५ जानेवारी 
२०१७ अन्वयेमंजूर केली आहे तर वगळलेल्या भागाची विकास योजना अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१५/ २० ९/प्र. क्र . ६९/ १५/ ईपी मंजुरी/ नवि -१३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ ) अन्वये मंजूर केली आहे ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " आणि " उक्त विकास योजना" असा करण्यात आला 


- 


आहे); 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार कोथरूड सर्व्हे नंबर ९ २ व ९ ३, पर्वती अं.भू.क्र . ४ ९९ , ५०० - अ, भांबुर्डा(शिवाजीनगर) सि.स.नं. 
११- अ, १२ ते १७, अं.भू.क्र . ८०७ पै., ८१० ते ८१५ या जमिनी सार्वजनिक/निम- सार्वजनिक विभागात समाविष्ट आहेत . तर भांबुर्डा (शिवाजीनगर ) 
सर्व्हे नंबर ५३- अ या मिळकतीवर आरक्षण क्रमांक ९, "मेट्रो स्टेशन अॅन्ड डेपो " आरक्षण प्रस्तावित आहे ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त जमिनी " असा 
करण्यात आला आहे); 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ 


२८ , २०१ ९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके १ ९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी पुणे मेट्रो रेल प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यांच्या ताब्यात देण्यात आल्या असून केंद्र शासनाच्या 
मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या पॉलिसीनुसार मेट्रो रेल प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याकरिता स्थानके व त्याकरिता देण्यात आलेल्या जागांवर वाणिज्य विकास 
करून आर्थिक निधी उभारावयाचा आहे आणि याकरिता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने उक्त जमिनी मेट्रो डेपो , अनुषंगिक उपक्रम व वाणिज्य वापर याकरिता 
निर्देशित करण्याची विनंती शासनास दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ व दिनांक २४ जुलै २०१९ रोजीच्या पत्रांन्वये केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त 
प्रस्ताव " असा करण्यात आला आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला आर्थिक निधी उभारणेसाठी खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त विकास योजनेत फेरबदल करणे 
सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त फेरबदल प्रस्ताव" असा करण्यात आला 
आहे) ; 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर / गाव 


क्षेत्र 


मंजूर विकास योजनेप्रमाणे प्रस्ताव 


प्रस्तावित फेरबदल 


१ 


२ 


ده 


४ 


५ 


चौ . मी . 


१ 


१२११०० 


सार्वजनिक/निम - सार्वजनिक विभाग 


मेट्रो डेपो, अनुषंगिक उपक्रम व वाणिज्य 


सर्व्हे नंबर ९ २ व ९ ३, 
कोथरूड . 


वापर . 


२ 


अं.भू.क्र . ४९९ , ५०० - अ , 


२८०० 


सार्वजनिक/निम - सार्वजनिक विभाग 


मेट्रो स्टेशन, अनुषंगिक उपक्रम व वाणिज्य 


पर्वती . 


वापर . 


३ 


२६७०० 


सार्वजनिक/निम - सार्वजनिक विभाग 


मेट्रो स्टेशन, अनुषंगिक उपक्रम व वाणिज्य 


वापर . 


सि.स.नं. ११- अ , १२ ते 
१७, अं.भू.क्र . ८०७ पै., 

८१५ , भांबुर्डा 
(शिवाजीनगर ). 


८१० 


ते 


४ 


मेट्रो स्टेशन अॅन्ड डेपो 


मेट्रो डेपो , अनुषंगिक उपक्रम व वाणिज्य 


सर्व्हे नंबर ५३ - अ , भांबुर्डा, १३२९ ६४ 
(शिवाजीनगर). 


वापर . 


नगर 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१ क क) ( क) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारानुसार शासन " प्रस्तावित फेरबदल" 
प्रस्तावासंदर्भात आम जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात नागरिकांना काही सूचना/ 
हरकती द्यावयाच्या असतील तर त्या त्यांनी सदर नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत सहसंचालक , 
रचना, पुणे विभाग, पुणे यांचेकडे लेखी स्वरूपात पाठवाव्यात. सहसंचालक , नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे यांची प्राप्त होणाऱ्या हरकती/ सूचनांना 
सुनावणी देण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१ क क) अन्वये विहित केलेली कार्यवाही पूर्ण करून अहवाल शासनास सादर 
करण्याकरिता " अधिकारी " म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

टीप .--( अ ) प्रस्तुतची सूचना त्यासोबतच्या प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशांसह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी 
कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


( १ ) सहसंचालक , नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे. 


(२) आयुक्त , पुणे महानगरपालिका, पुणे . 
ब) सदरहू सूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे/नियम ) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


किशोर गोखले , 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१ ९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १९ ४१ 


१७ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai- 400 032 

dated 2nd August 2019 


Notification 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No. TPS - 1819 / 125 /CR - 102 / 19 /UD - 13. — Whereas , the Revised Development Plan of Pune Municipal 
Corporation (Original Limit) prepared under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") has been partly sanctioned by Government in 
Urban Development Department vide Notification No. TPS - 1815 / 209/CR -69 / 15 /D.P . Pune Sanction / 
UD - 13, dated 5th January 2017 and Excluded Part ( EP ) sanctioned vide Notification No. TPS - 1815 / 
209 /CR -69/ 15 / E.P . Sanction /UD - 13 , dated 17th February 2018 (hereinafter referred to as " the said 
Notifications" and " the said Development Plan ") ; 

and whereas, as per the said Development Plan proposals , lands bearing S. Nos. 92 and 93 
of Village Kothrud, F. P. Nos. 499 and 500 - A of Village Parvati, C.T.S. Nos . 11A , 12 to 17 , F.P.No. 
807 (pt.), 810 to 815 of Village Bhamburda (Shivajinagar) are included in Public /Semi- Public Zone 
and S. No. 53- A of village Bhamburda (Shivajinagar) is reserved for Site No. 9 , "Metro Station and 
Depot" (hereinafter referred to as " the said lands" ); 

and whereas , the said lands are in possession of Metro Rail Corporation and as per the policy 
of Metro Rail Projects and the Metro Implementing Agencies should endeavour to maximise the 
revenue through commercial development at stations and on land allocated for this purpose and for 
this purpose , Metro Rail Corporation requested the Government vide letters , dated 6th December 
2018 and dated 24th July 2019 to change the land use of the said lands to Metro Depot, Allied 
activites and Commercial (hereinafter referred to as " the said proposals") ; 

and whereas, for generation of revenue through commercial development at stations and land 
allocated for this purpose to Metro Rail Corporation , Government is of opinion that it is necessary 
in public interest to carry outmodification in the said Development Plan as mentioned in table below 
(hereinafter referred to as the" said proposed modifications"); 


Schedule 


S.No./Mouza 


Area 


Modification Proposed 


Sr. 
No. 


Proposal as per sanction 
Development Plan 

4 


1 


2 . 


5 


3 
sq . mtrs . 


1 


S. Nos . 92 and 93 , 121100 Public /Semi-Public 

Metro Depot, Allied activites 
Kothrud . 

and Commercial. 
2 . F. P. Nos . 499 

2800 Public /Semi-Public 

Metro Station , Allied 
and 500 - A , Parvit. 

activites and Commercial. 
3 . C. T. S. No. 11 - A , 26700 

Public / Semi- Public 

Metro Station , Allied 
12 to 17 , F.P. No. 

activites and Commercial. 
807 (pt.), 810 to 
815 , Bhamburda 

(Shivajinagar). 
4 S. No. 53 - A , 132964 MSTN and DT 

Metro Depot, Allied activites 
Bhamburda 

and Commercial. 
(Shivajinagar). 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred under Section 37 ( 1AA) (a ) of the said Act , the 
Government finds it expedient to publish Notice regarding the said proposed modifications for inviting 
suggestions /objections from the general public within a period of thirty days from the date of publication of 
this Notice in Maharashtra Government Gazette. Suggestions /Objections shall be forwarded to the Joint 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ 


२८ , २०१ ९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


Director of Town Planning , Pune Division , Pune, who is being appointed as an Officer to hear suggestions / 
Objections and to complete the procedure as mentioned in Section 37 ( 1 A A ) of the said Act. 

Note.- (A ) The notice and the Plans showing proposed modifications is made available for inspection 
to the general public during office hours on all working days at the following offices. 

( 1) Joint Director of Town Planning, Pune Division , Pune . 
(2 ) The Commissioner, Pune Municipal Corporation , Pune . 

( B ) This Notificationis also available onthe Government website at www.maharashtra.gov.in ( कायदे/ 
नियम). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

KISHOR GOKHALE , 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक २ ऑगस्ट २०१९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१८१९/ १२५/प्र. क्र . १०२/ १ ९/ नवि -१३.-- ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
१८७९/ १०६४ / नवि-७, दिनांक ५ जुलै १९ ७९ अन्वये नगर रचना योजना, पुणे क्रमांक १ (भांबुर्डा)( अंतिम फेरबदलातीत) पुणे ( यापुढे जिचा उल्लेख 
" उक्त परियोजना" असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त 
अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) चे कलम ८६ अन्वयेमंजूर केलेली असून उक्त योजना दिनांक १५ ऑगस्ट १९ ७९ पासून अमलात आलेली 


५ 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त परियोजनेमध्ये अंतिम भूखंड क्रमांक ८०७ ( भाग), ८१० ते ८१५ चा वापर सार्वजनिक/निम - सार्वजनिक या वापरासाठी 
दर्शविलेला आहे ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त भूखंड " असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिकेने ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका" असा करण्यात आला आहे) उक्त भूखंडांचा ताबा पुणे 
मेट्रो रेल प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यांना देण्यात आला असून केंद्र शासनाच्या मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या पॉलिसीनुसार मेट्रो रेल प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता स्थानके व त्याकरिता देण्यात आलेल्या जागांवर वाणिज्य विकास करून आर्थिक निधी उभारावयाचा आहे आणि 
त्याकरिता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने उक्त भूखंड मेट्रो स्टेशन, अनुषंगिक उपक्रम व वाणिज्य याकरिता निर्देशित करण्याची विनंती शासनास दिनांक 
डिसेंबर २०१८ व दिनांक २४ जुलै २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये केली असून त्यानुसार उक्त परियोजनेत बदल करून उक्त भूखंड मेट्रो स्टेशन , 
अनुषंगिक उपक्रम व वाणिज्य याकरिता निर्देशित करणे आवश्यक असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त 
बदल" असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर उक्त परियोजनेमध्ये उक्त भूखंडांच्या वापरामध्ये उक्त बदल करण्यासाठी उक्त महानगरपालिकेस 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ १ (२) अन्वये प्राधिकृत करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, शासन उक्त महानगरपालिकेस उक्त परियोजनेत उक्त बदल हाती घेण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ १ (२) अन्वये खालील 
कार्यवाहीसाठी प्राधिकृत करीत आहे. 

( क ) उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ १ च्या तरतुदींनुसार उक्त भूखंडांच्या वापरात बदल करून ते मेट्रो स्टेशन , 
अनुषंगिक उपक्रम व वाणिज्य याकरिता निर्देशित करण्यासाठी वैधानिक कार्यवाही हाती घेणे. 

( ख) उक्त महानगरपालिकेने उक्त बदलाचेप्रारूप तयार करून ते कलम ९ १ (२) मधील तरतुदींनुसार प्रसिद्ध करणेची कार्यवाही करावी . 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे/ नियम ) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


किशोर गोखले , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१ ९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १९ ४१ 


१ ९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai- 400 032 

dated 2nd August 2019 


Notification 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No. TPS- 1819 / 125 /CR - 102 / 19 /UD - 13. — Whereas , the Town Planning Scheme Pune No.1 
( Bhamburda ) (Varied Final), Pune has been sanctioned by Government in Urban Development 
Department vide Notification No. TPS - 1879 / 1064 / D - 7 , dated 5th July 1979 under Section 86 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") and 
it has come into force with effect from 15th August 1979 (hereinafter referred to as " the said Town 
Planning Scheme"); 

and whereas , in the said Town Planning Scheme, Final Plot Nos. 807 (pt), 810 to 815 is shown 
for Public /Semi- Public purpose (hereinafter referred to as " the said Plots"); 

and whereas , Pune Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal 
Corporation ") has handed over the possession of said plots to Maharashtra Metro Rail Corporation 
for Pune Metro Rail and as per the policy , the metro implementing agencies should endeavour to 
maximise revenue through commercial development at stations and on land allocated for this purpose 
and accordingly Metro Rail Corporation requested the Government vide letter , dated 6th December 
2018 and dated 24th July 2019 to change the land use of the said plots to Metro Station , Allied 
activites and Commercial and Government finds it necessary to vary the said Town Planning Scheme 
and change the use of said plots to Metro Station , Allied activites and commercial use (hereinafter 
referred to as " the said Variation "); 

and whereas , after making necessary enquiries, the State Government is of opinion that it is 
necessary to authorize the said Corporation to undertake the said variation under Section 91 (2) of 
the said Act. 

Now therefore , the Government hereby authorizes the said Municipal Corporation to undertake 
the said variation to the said Town Planning Scheme under Section 91 (2 ) of the said Act, in respect 
of the following. 

(a ) The said Municipal Corporation , in accordance with provisions contained in Section 91 of 
the said Act shall undertake the said variation so as to change the use of the said plots to Metro 
Station , Allied activites and Commercial use . 

(b ) The said Municipal Council shall prepare and publish the draft of said variation as per 
provisions laid down in sub -section (2 ) of Section 91 ofthe said Act. 

This Notification shall also be published on the Governmentwebsite at www.maharashtra.gov.in (chlud 
419 ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

KISHOR GOKHALE , 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक २ ऑगस्ट २०१९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१८१९/ १२५/प्र. क्र . १०२/ १९/ नवि-१३ .--ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
१८८५ / ३२२५/ प्र. क्र . ३२ ९/८५/ नवि -१३, दिनांक १५ जुलै १९ ८९ अन्वये नगर रचना योजना, पुणे क्रमांक III (पर्वती) ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ 


२८ , २०१ ९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके १ ९ ४१ 


परियोजना" असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा 
करण्यात आला आहे) चे कलम ८६ अन्वये मंजूर केलेली असून उक्त योजना दिनांक १५ सप्टेंबर १९ ८९ पासून अमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त परियोजनेमध्ये अंतिम भूखंड क्रमांक ४ ९९ चा वापर Municipal Water Works व अंतिम भूखंड क्रमांक ५०० - अ चा 
वापर Recreation या कारणासाठी दर्शविलेला आहे (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त भूखंड" असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिकेने ( यापुढेजिचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त भूखंडांचा ताबा पुणे 
मेट्रो रेल प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यांना देण्यात आला असून केंद्र शासनाच्या मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या पॉलिसीनुसार मेट्रो रेल प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता स्थानके व त्याकरिता देण्यात आलेल्या जागांवर वाणिज्य विकास करून आर्थिक निधी उभारावयाचा आहे आणि 
त्याकरिता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने उक्त भूखंड मेट्रो स्टेशन, अनुषंगिक उपक्रम व वाणिज्य याकरिता निर्देशित करण्याची विनंती शासनास दिनांक 
६ डिसेंबर २०१८ व दिनांक २४ जुलै २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये केली असून त्यानुसार उक्त परियोजनेत बदल करून उक्त भूखंड मेट्रो स्टेशन , 
अनुषंगिक उपक्रम व वाणिज्य याकरिता निर्देशित करणे आवश्यक असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त 
बदल " असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर उक्त परियोजनेमध्ये उक्त भूखंडांच्या वापरामध्ये उक्त बदल करण्यासाठी उक्त महानगरपालिकेस 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ १ ( २) अन्वये प्राधिकृत करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, शासन उक्त महानगरपालिकेस उक्त परियोजनेत उक्त बदल हाती घेण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ १ ( २) अन्वये खालील 
कार्यवाहीसाठी प्राधिकृत करीत आहे. 

( क ) उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ १ च्या तरतुदींनुसार उक्त भूखंडांच्या वापरात बदल करून ते मेट्रो स्टेशन , 
अनुषंगिक उपक्रम व वाणिज्य याकरिता निर्देशित करण्यासाठी वैधानिक कार्यवाही हाती घेणे . 

( ख ) उक्त महानगरपालिकेने उक्त बदलाचे प्रारूप तयार करून ते कलम ९ १ (२) मधील तरतुदींनुसार प्रसिद्ध करणेची कार्यवाही करावी. 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे/ नियम) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


किशोर गोखले, 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai-400 032 

dated 2nd August 2019 


Notification 


Mah 


ashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


No. TPS - 1819 /125 / CR - 102 / 19/UD - 13. — Whereas, the Town Planning Scheme Pune No. III (Parvati) 
has been sanctioned by Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS 
1885 / 3225 /CR - 329 /85 /UD - 13 , dated 15th July 1989 under Section 86 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act" ) and it has come into force 
with effect from 15th September 1989 (hereinafter referred to as "the said Town Planning Scheme" ) ; 


and whereas, in the said Town Planning Scheme Final Plot No. 499 is shown for Municipal Water 
Works purpose and Final Plot No. 500 - A for recreation purpose ( hereinafter referred to as "the said 
Plots "); 


and whereas, Pune Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal 
Corporation ") has handed over the possession of said plots to Maharashtra Metro Rail Corporation 
for Pune Metro Rail and as per the policy, the metro implementing agencies should endeavour to 
maximise revenue through commercial development at stations and on land allocated for this purpose 
and accordingly Metro Rail Corporation requested the government vide letter dated 6th December 
2018 and dated 24th July 2019 to change the land use of the said plots to Metro Station , Allied 
activites and commercial and Government finds it necessary to vary the said Town Planning Scheme 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


२१ 


and change the use of said plots to Metro Station , Allied activites and Commercial use (hereinafter 
referred to as "the said Variation"); 

and whereas , after making necessary enquiries , the State Government is of opinion that it is 
necessary to authorize the said Corporation to undertake the said variation under Section 91 (2 ) of 
the said Act . 


Now therefore, the Government hereby authorizes the said Municipal Corporation to undertake 
the said variation to the said Town Planning Scheme under Section 91 (2 ) of the said Act , in respect 
of the following. - 

( a ) The said Municipal Corporation , in accordance with provisions contained in Section 91 of 
the said Act, shall undertake the said variation so as to change the use of the said plots to Metro 
Station , Allied activites and Commercial use . 

(b ) The said Municipal Council shall prepare and publish the draft of said variation as per 
provisions laid down in sub-section ( 2) of Section 91 of the said Act. 

This Notification shall also be published on the Governmentwebsite at www.maharashtra.gov.in (chud 
नियम) 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

KISHOR GOKHALE , 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक ६ ऑगस्ट २०१९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 

१ ९ ६६ 


अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१८१९/ ६६३/ प्र. क्र . १०० / १९/ नवि-१३ .-- ज्याअर्थी, लोणावळा नगरपरिषदेची (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त नगरपरिषद " 
असा करण्यात आला आहे) भागश : विकास योजना ( दुसरी सुधारित) व विकास नियंत्रण नियमावली महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८ ९ ६/ ७५१/ सीआर-८२-९६/ नवि -१३ , दिनांक २९ जून २००५ अन्वयेमंजूर केली आहे तर वगळलेल्या भागाची विकास 
योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे ) व विकास नियंत्रण नियमावली (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त 
नियमावली" असा करण्यात आला आहे) अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८ ९६/ ७५१/ सीआर-२८३/६/ नवि -१३, दिनांक १८ ऑगस्ट २००६) अन्वये मंजूर 
केली आहे ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार लोणावळा स. नं . १३ पै. व १६ पै. या म्हाडाच्या मालकीच्या जागा ५ आर विभागात समाविष्ट असून 
( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) उक्त विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार चटई क्षेत्र निर्देशांक ०.६६ अनुज्ञेय आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, लोणावळा नगरपरिषदेने ठराव क्रमांक १३४ , दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ अन्वये उक्त जमिनींवर पुनर्विकास व नवीन 
बांधकामासाठी अनुज्ञेय असलेल्या ०.६६ चटई क्षेत्र निर्देशांकाऐवजी १.६५ चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करणेबाबत उक्त नियमावलीत तरतूद अंतर्भूत 
करण्याचे ठरविले आहे (यापुढे " उक्त फेरबदल " म्हणून उल्लेखलेला); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नगरपरिषदेने उक्त अधिनियमातील कलम ३७ (१) अन्वयेची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव 
पत्र क्रमांक ७० , दिनांक १८ एप्रिल २०१८ अन्वये शासनास मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर 
उक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव काही बदलांसह मंजूर करणे गरजेचे आहे , असे शासनाचे मत आहे. 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे उप -कलम ( २) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून शासन याद्वारे उक्त 
फेरबदल प्रस्तावास काही बदलासह मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर 
खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचेनिदेश देत आहे. 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१ ९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, 


शके १ ९ ४१ 


नोंद 


" लोणावळा नगरपरिषद हद्दीतील ५ आर विभागातील म्हाडाच्या मालकीच्या स. नं . १३ पै. व १६ पै. या जागांवर पुनर्विकास व नवीन 
बांधकामासाठी ०.९९ चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय राहील . " 
P4GYĘ 3TRYTHT HT4 www.maharashtra.gov.in (Glyd/ 4H ) Y Viola urteapoyd . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


किशोर गोखले , 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai-400 032 

dated 6th August 2019 


Notification 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 1819 /663/ CR - 100 / 19 /UD - 13. — Whereas , the Development Plan (second revised ) and 
Development Control Regulations of Lonavala Municipal Council (hereinafter referred to as " the said 
Council" ) prepared under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(hereinafter referred to as " the said Act" ) has been partly sanctioned by Government in Urban 
Development Department, vide Notification No. TPS- 1896 /751/CR -82-96 /UD - 13 , dated 29th June 2005 
and Excluded Part of Development Plan (EP ) (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") 
and Development Control Regulations (hereinafter referred to as " the said regulations" ) sanctioned 
vide Notification No. TPS - 1896 /751/CR -283/06 /UD - 13 , dated 18th August 2006 (hereinafter referred 
to as " the said Notifications") ; 

and Whereas, as per the said Development Plan , lands bearing S. Nos. 13 (pt.) and 16 (pt.) 
owned by MHADA are included in 5 R zone (hereinafter referred to as "the said lands") and as per 
said regulations , permissible Floor Space Index is 0.66 ; 

and whereas, the Lonavala Municipal Council has decided to permit Floor Space Index 1.65 
instead of 0.66 on said lands (hereinafter referred to as " the said modification proposal.") ; 

and whereas, said Municipal Council after following all legal procedure under the provision of 
Section 37 of the said Act, submitted the said modification proposal to Government vide Marathi letter 
No. 70 , dated 18/04/2018 for sanction ; 

and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of opinion that the said modification proposal needs to 
be sanctioned with some changes . 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said 
Act, Government of Maharashtra hereby sanctions the said modification proposal with some change 
and for that purpose amends the said notification and directs that after the last entry , the following 
new entry shall be added viz. 

Entry 
The permissible Floor Space Index shall be 0.99 for lands bearing S. Nos . 13 (pt.) and 16 
(pt.) owned by MHADA included in 5 R zone within limits of Lonavala Municipal Council for 
redevelopment/ development" 

This Notification is also available on Government web site www.maharashtra.gov.in (Acts / 
Rules ) 


!! 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

KISHOR GOKHALE , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, 


शके १९ ४१ 


२३ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचावे : --( १) महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३). 
( २) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ बंदी आदेश/ ८३४४ / २०१८ , दिनांक १७ डिसेंबर २०१८. 

आदेश ( एक्स -३६) 
क्रमांक गृह -१/कार्या-६ / एमएजी/बंदी आदेश/ एसआर-३२/ २०१८ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा 
हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी, याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७(१)( ३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचले क्रमांक 


? 


अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे. 
ज्या कारणांसाठी कलम ३७ ( १) (३) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे.- 
( अ) आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती.- 
( १) शेतकरी संघटना आंदोलन.-- सांगली जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरू झालेले आहेत . त्यापैकी काही 

साखर कारखान्यांकडून गत हंगामात गाळप केलेल्या ऊसाची बीले अद्याप शेतकऱ्यांना दिली गेली नाहीत . शेतकऱ्यांच्या ऊसाला 
हमीभाव मिळावा, प्रलंबित ऊस बीले मिळावीत , याकरिता शेतकरी आग्रही आहेत . ऊसाला दर मिळावा या मागणीकरिता विविध 

शेतकरी संघटनांकडून आंदोलने केली जात आहेत . 
( २ ) मराठा आरक्षण.-- दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजीपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात सकल मराठा समाजाच्या वतीने मराठा समाजास आरक्षण 

मिळावे या मागणीकरिता विविध प्रकारची हिंसक आंदोलने करण्यात येत आहेत . सांगली जिल्ह्यातही सकल मराठा समाजाच्या 
वतीने विविध प्रकारची हिंसक आंदोलने करण्यात आली असून विविध पोलीस ठाणेत एकूण १८ गुन्हे दाखल झालेले आहेत व 
सार्वजनिक मालमत्तेचे एकूण ३३,००,००० रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशन कालावधीत सकल मराठा 
क्रांती मोर्चाच्यावतीने मराठा समाजास आरक्षण मिळावे, या मागणीकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न 

करीत असताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ३ ) मुस्लीम समाज / धनगर समाज आरक्षण.-- सकल मराठा क्रांती मोर्चा आरक्षण आंदोलना पाठोपाठ मुस्लीम व धनगर समाजातर्फेही 

आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत . सांगली जिल्ह्यामध्येही मुस्लीम समाजाच्या व 

धनगर समाजाच्या विविध संघटना यांच्याकडून मोर्चे, धरणे आंदोलने, उपोषण यांसारखी विविध आंदोलने करण्यात येणार आहेत . 
( ४) भीमा कोरेगाव येथील घटना, वीर सिदनाक रॅली.-- “ वीर सिदनाक ग्रामविकास फौंडेशन कळंबी ” यांचे वतीने दुसऱ्या महार 

परिषदेचे आयोजन दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी मौजे कळंबी, तालुका मिरज येथे केले आहे. सदर महार परिषद संपल्यानंतर 
कळंबी येथून वीर सिदनाक यांची रथ रॅली कोरेगाव भिमाकडे रवाना होणार आहे. त्या अनुषंगाने सोशल मिडीयावर विविध प्रकारचे 
संदेश प्रसारीत होत आहेत. दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
झाला होता . सदर घटनेची दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी निघणाऱ्या वीर सिदनाक रॅली दरम्यान पुनरावृत्ती होऊन कायदा 

व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 
( ५ ) अखिल भारतीय किसान सभा शेतकरी मेळावा .-- अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी, रत्नागिरी 

नागपूर हायवेकरिता जमीन अधिग्रहित करण्याचे काम थांबवावे, इनाम वर्ग-३ च्या सातबारा पत्रकामधील नोंदीमध्ये कोणताही बदल 
न करता सदर जमिनी वक्फच्या मालमत्ता समजून इनामधारक शेतकऱ्यांच्या नावावर कराव्यात, या व इतर मागण्यांकरिता मेळावे 

आयोजित केले जात आहेत. 
( ६) विविध आंदोलने.-- विविध प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाने लक्ष वेधण्याकरिता विविध पक्ष संघटनांकडून मोर्चे, धरणे , निदर्शने, 

उपोषणे, आत्मदहन यासारखी आंदोलने केली जात आहेत . आंदोलने हाताळताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 

शक्यता आहे. 
( ब ) श्री . राजू शेट्टी, खासदार , संस्थापक - अध्यक्ष , स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तसेच श्री . सदाभाऊ खोत , राज्यमंत्री, कृषी व 

फलोत्पादन , पणन आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता, संस्थापक - अध्यक्ष, रयत क्रांती संघटना यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये ऊस दराचे 

आंदोलनावरून वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( क ) आगामी सण उत्सव. 
(१ ) २५ डिसेंबर - नाताळ.-- खिश्चन समाजाकडून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करून २५ डिसेंबर २०१८ रोजी नाताळ हा सण 

साजरा करण्यात येणार आहे. 


१ 


- 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १९ ४१ 


/ 


( २ ) ३१ डिसेंबर .-- दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी सन २०१८ सळस निरोप व सन २०१९ चे स्वागत करण्यासाठी सांगली जिल्ह्यामध्ये 

विविध ठिकाणी नागरिकांच्याकडून / विविध संघटनांच्याकडून / युवक- युवती यांचे वतीने विविध कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत . 
सरत्या वर्षास निरोप व नववर्षाचे स्वागता निमित्त साजऱ्या होणाऱ्या विविध कार्यक्रमांच्या वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


त्याअर्थी, मी , वि . ना . काळम , जिल्हादंडाधिकारी , सांगली मला सन १९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 
( १ ) शस्त्रे , सोटे, तलवारी , भाले, दंडे, काठ्या अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 

वस्तू 

बरोबर 
नेणे. 


( २) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक द्रव्य बरोबर नेणे . 


( ३ ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे 

आणि तयार करणे. 


( ४) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ५) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , अर्वाच्य गाणी गाणे , वाद्ये वाजविणे , नकला, निदर्शने करणे . 
( ६) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल 

अशा पद्धतीने हावभाव करणे, फलक , चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे. 


( ७) जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे. 
( ८ ) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 

सदरचा आदेश दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ रोजीचे ०१.०० वाजलेपासून ते दिनांक ३ जानेवारी २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहील. 


सांगली , 


२० डिसेंबर २०१८ . 


वाचावे : -- (१) महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३ ). 

( २) अपर पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश/ ११२६ / २०१९ , दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१९ . 


आदेश ( एक्स-१०७७) 


क्रमांक गृह -१ /कार्या-६/ एमएजी/बंदी आदेश/ एसआर-६/ २०१९ .--ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी, याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत महाराष्ट्र 
पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचवे क्रमांक २ 
अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे. 
ज्या कारणांसाठी कलम ३७ ( १ ) ( ३) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे .- 
( अ ) आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती.- 
( १ ) शेतकरी संघटना आंदोलन .-- सांगली जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरू झालेले आहेत . त्यापैकी काही 

साखर कारखान्यांकडून गत हंगामात गाळप केलेल्या उसाची बीले अद्याप शेतकऱ्यांना दिली गेली नाहीत . शेतकऱ्यांच्या उसाला 
हमीभाव मिळावा, प्रलंबित ऊस बीले मिळावीत , याकरिता शेतकरी आग्रही आहेत . उसाला दर मिळावा या मागणीकरिता विविध 

शेतकरी संघटनांकडून आंदोलने केली जात आहेत . 
( २) मराठा आरक्षण.-- दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजीपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात सकल मराठा समाजाच्या वतीने मराठा समाजास आरक्षण 

मिळावे या मागणीकरिता विविध प्रकारची हिंसक आंदोलने करण्यात येत आहेत. सांगली जिल्ह्यातही सकल मराठा समाजाच्या 
वतीने विविध प्रकारची हिंसक आंदोलने करण्यात आली असून विविध पोलीस ठाणेत एकूण १८ गुन्हे दाखल झालेले आहेत व 
सार्वजनिक मालमत्तेचे एकूण ३३,००,००० रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशन कालावधीत सकल मराठा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ 


२८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके १९ ४१ 


२५ 


क्रांती मोर्चाच्यावतीने मराठा समाजास आरक्षण मिळावे, या मागणीकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न 

करीत असताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
( ३) मुस्लीम समाज / धनगर समाज आरक्षण.-- सकल मराठा क्रांती मोर्चा आरक्षण आंदोलना पाठोपाठ मुस्लीम व धनगर समाजातर्फेही 

आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत. सांगली जिल्ह्यामध्येही मुस्लीम समाजाच्या व 

धनगर समाजाच्या विविध संघटना यांच्याकडून मोर्चे, धरणे आंदोलने , उपोषण यांसारखी विविध आंदोलने करण्यात येणार आहेत. 
( ४ ) अखिल भारतीय किसान सभा- शेतकरी मेळावा .-- अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी, रत्नागिरी 

नागपूर हायवेकरिता जमीन अधिग्रहित करण्याचे काम थांबवावे, इनाम वर्ग-३ च्या सातबारा पत्रकामधील नोंदीमध्ये कोणताही बदल 
न करता सदर जमिनी वक्फच्या मालमत्ता समजून इनामधारक शेतकऱ्यांच्या नावावर कराव्यात , या व इतर मागण्यांकरिता मेळावे 
आयोजित केले जात आहेत . 


( ५ ) विविध आंदोलने .- 


( १ ) मेळावे.-- आगामी लोकसभा निवडणूक २०१९ च्या अनुषंगाने सर्व पक्ष, संघटनांचे मेळावे आयोजित केले जात आहेत. 
( २) श्री . राजू शेट्टी, खासदार , संस्थापक -अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तसेच श्री . सदाभाऊ खोत , राज्यमंत्री, कृषी व फलोत्पादन , 

पणन आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता , संस्थापक - अध्यक्ष, रयत क्रांती संघटना यांच्या कार्यकर्त्यामध्ये ऊस दराचे आंदोलनावरून वाद 

होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
( ब ) आगामी सण - उत्सव .- 
( १ ) १ ९ फेब्रुवारी शिवजयंती शासकीय.-- दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राज्यात सर्वत्र शासकीय शिवजयंती मोठ्या प्रमाणावर 

साजरी करणेत येणार असून सदर दिवशी सांगली जिल्ह्यामध्ये हिंदूत्ववादी संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणावर शिवजयंती साजरी 
करण्यात येणार आहे. शिवजयंती दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून पुष्पहार अर्पण करून मिरवणुका, 

रॅली, वगैरे सारख्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे . 
( २) महाशिवरात्री.-- दिनांक ४ मार्च २०१९ रोजी महाशिवरात्री असलेने जिल्ह्यामध्ये सर्व महादेव मंदिरामध्ये जास्तीत जास्त भाविक 

उपस्थित राहत असतात . 
( ३ ) यात्रा.-- जिल्ह्यात विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या ग्रामदेवतांच्या यात्रा / जत्रा मोठ्या प्रमाणावर संपन्न होत आहेत . 

त्याअर्थी, मी , वि . ना . काळम , जिल्हादंडाधिकारी , सांगली मला सन १९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ (१) (३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 

( १) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले, दंडे, काठ्या अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर 


" 


नेणे . 


( २) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक द्रव्य बरोबर नेणे. 
( ३ ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे 

आणि तयार करणे. 


( ४ ) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ५) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, अर्वाच्य गाणी गाणे, वाद्ये वाजविणे , नकला, निदर्शने करणे. 
( ६ ) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल 

अशा पद्धतीने हावभाव करणे, फलक , चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे. 
( ७) जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे. 
( ८ ) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही . 

सदरचा आदेश दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे ०१.०० वाजलेपासून ते दिनांक ४ मार्च २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात 
राहील . 


सांगली, १८ फेब्रुवारी २०१ ९ . 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके 


१ ९ ४१ 


वाचावे : --( १ ) महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३) . 

( २) अपर पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश/ ७७६ / २०१९ , दिनांक १ फेब्रुवारी २०१९ . 


आदेश ( एक्स-८७५ ) 


क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ / एमएजी/बंदी आदेश / एसआर-४/ २०१९.--ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी, याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत महाराष्ट्र 
पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचले क्रमांक २ 
अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे . 
ज्या कारणांसाठी कलम ३७ ( १) ( ३ ) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे.- 
( अ) आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती.- 
( १ ) शेतकरी संघटना आंदोलन.-- सांगली जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरू झालेले आहेत. त्यापैकी काही 

साखर कारखान्यांकडून गत हंगामात गाळप केलेल्या उसाची बीले अद्याप शेतकऱ्यांना दिली गेली नाहीत. शेतकऱ्यांच्या उसाला 
हमीभाव मिळावा, प्रलंबित ऊस बीले मिळावीत , याकरिता शेतकरी आग्रही आहेत . उसाला दर मिळावा या मागणीकरिता विविध 

शेतकरी संघटनांकडून आंदोलने केली जात आहेत . 
( २) मराठा आरक्षण.-- दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजीपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात सकल मराठा समाजाच्या वतीने मराठा समाजास आरक्षण 

मिळावे या मागणीकरिता विविध प्रकारची हिंसक आंदोलने करण्यात येत आहेत . सांगली जिल्ह्यातही सकल मराठा समाजाच्या 
वतीने विविध प्रकारची हिंसक आंदोलने करण्यात आली असून विविध पोलीस ठाणेत एकूण १८ गुन्हे दाखल झालेले आहेत व 
सार्वजनिक मालमत्तेचे एकूण ३३,००,००० रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशन कालावधीत सकल मराठा 
क्रांती मोर्चाच्यावतीने मराठा समाजास आरक्षण मिळावे, या मागणीकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न 

करीत असताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
(३) मुस्लीम समाज | धनगर समाज आरक्षण.-- सकल मराठा क्रांती मोर्चा आरक्षण आंदोलना पाठोपाठ मुस्लीम व धनगर समाजातर्फेही 

आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत . सांगली जिल्ह्यामध्येही मुस्लीम समाजाच्या व 

धनगर समाजाच्या विविध संघटना यांच्याकडून मोर्चे, धरणे आंदोलने, उपोषण यांसारखी विविध आंदोलने करण्यात येणार आहेत . 
( ४ ) अखिल भारतीय किसान सभा - शेतकरी मेळावा.-- अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी, रत्नागिरी 

नागपूर हायवेकरिता जमीन अधिग्रहित करण्याचे काम थांबवावे, इनाम वर्ग-३ च्या सातबारा पत्रकामधील नोंदीमध्ये कोणताही बदल 
न करता सदर जमिनी वक्फच्या मालमत्ता समजून इनामधारक शेतकऱ्यांच्या नावावर कराव्यात , या व इतर मागण्यांकरिता मेळावे 
आयोजित केले जात आहेत . 


( ५ ) विविध आंदोलने .- 


( १) मेळावे.-- आगामी लोकसभा निवडणूक २०१९ च्या अनुषंगाने सर्व पक्ष, संघटनांचे मेळावे आयोजित केले जात आहेत. 
( २) श्री . राजू शेट्टी, खासदार , संस्थापक - अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तसेच श्री . सदाभाऊ खोत , राज्यमंत्री, कृषी व फलोत्पादन , 

पणन आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता , संस्थापक - अध्यक्ष, रयत क्रांती संघटना यांच्या कार्यकर्त्यामध्ये ऊस दराचे आंदोलनावरून वाद 

होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ब ) आगामी सण - उत्सव .- 

( १ ) यात्रा.-- जिल्ह्यात विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या ग्रामदेवतांच्या यात्रा / जत्रा मोठ्या प्रमाणावर संपन्न होत आहेत . 

त्याअर्थी, मी , वि . ना . काळम , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १ ९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( १) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, काठ्या अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर 

नेणे . 


( २) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ३ ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे 

आणि तयार करणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, 


शके १९ ४१ 


२७ 


( ४) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ५ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , अर्वाच्य गाणी गाणे, वाद्ये वाजविणे, नकला, निदर्शने करणे . 
( ६ ) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल 

अशा पद्धतीने हावभाव करणे , फलक, चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे . 


( ७ ) जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे. 
( ८ ) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही . 

सदरचा आदेश दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे ०१.०० वाजलेपासून ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात 
राहील . 


वि . ना . काळम , 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली , ४ फेब्रुवारी २०१ ९ . 


वाचावे : -- (१) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ (१ ). 

( २) अपर पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ मनाई आदेश/ ८१६६/ २०१८ , दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश ( एक्स -३७) 


२ 


क्रमांक गृह -१ /कार्या-६/एमएजी/मनाई आदेश/ एसआर-३१/ २०१८ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा 
हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी , याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ (१) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत मनाई आदेश लागू करणेबाबत वाचले 
क्रमांक २ अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे. 
ज्या कारणांसाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ ( १) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे.- 
( १ ) अजित श्रीधर पाटील, मानद वन्यजीवरक्षक यांचेकडील अर्ज या कार्यालयास प्राप्त झाला असून त्यांनी त्यांचे अर्जात नायलॉन किंवा 

चायनिज मांज्यामुळे मनुष्याच्या जीवाला धोका निर्माण होत आहे. तसेच याच्या वापरामुळे प्राणी पक्षी यांचे जीवन धोक्यात आले आहे. 
गेल्या काही दिवसामध्ये दोन पुरुष व एक स्त्री चायनिज व नायलॉन मांज्याच्या दुर्घटनेमुळे मृत झाल्या असून या गोष्टींचा मानवी 
जीवनावर विपरीत परिणाम घडत आहे. त्यामुळे नायलॉन किंवा चायनिज मांज्याच्या वापरावर निर्बंध घालणे व त्याची अंमलबजावणी 
होणे ही काळजी गरज बनली आहे. 


( २) राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण , नवी दिल्ली यांनी दिनांक ११ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार सर्व राज्य सरकारांना अशा 

प्रकारच्या नायलॉन व चायनिज मांज्याच्या निर्मिती, साठवणूक , विक्री , वापर व खरेदी करणाऱ्यांवर निर्बंध घातले आहेत . सदर 
आदेशाचा भंग झालेस त्यावर कारवाई करण्याचेनिर्देश सर संबंधित खात्यांना दिलेले आहेत. तसेच नागपूर खंडपीठाने ही मांज्या 
विक्रीवर बंदी घातली आहे . 


( ३ ) मांज्यामुळे आजवर हजारो पक्षी मृत्युमुखी पडलेले आहेत. आजवर पतंगाच्या नायलॉन व चायनिज मांज्यामध्ये अडकलेल्या शेकडो 

पक्षांची सुटका त्यांनी व पक्षी व प्राणी मित्रांनी करून पुन्हा त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सोडले आहे. यापुढे अशा घटनांमुळे पक्षांचे 
व मानवी जीवनाचे हाल होऊ नये यासाठी सदर नायलॉन व चायनिज मांज्याच्या वापरावर बंदी घालणेत यावी व याची विक्री , 
निर्मिती करण्यावर कडक कारवाई करणेत यावी. 


त्याअर्थी, मी , वि . ना . काळम , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १ ९ ७३ च्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम १४४ ( १) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , नायलॉन व चायनिज मांज्याच्या वापरावर , विक्री, निर्मिती तसेच साठवणूक करण्यावर कडक 
कारवाई करणेकरिता तसेच नायलॉन व चायनिज मांज्यामुळे मानवी व प्राण्यांचे जीवित हानी अथवा त्यांच्या जीवितास धोका पोहचू नये याकरिता 
खालीलप्रमाणे निर्देश देत आहे. 


( अ) सांगली जिल्ह्यात नायलॉन / चायनिज मांजा यांची निर्मिती, विक्री, खरेदी आणि साठवणूक व वापर या आदेशान्वये प्रतिबंधित केला 


जात आहे. 


( आ ) सबब सांगली जिल्ह्यातील लोकांनी नायलॉन , चायनिज मांजाची निर्मिती, विक्री, खरेदी आणि साठवणूक करू नये. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८, २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके 


१ ९ ४१ 


( इ) सांगली जिल्ह्यातील लोकांना असेही निर्देश देण्यात येतात की , त्यांनी नायलॉन / चायनिज मांज्याचा वापर पूर्णपणे टाळावा. 
( ई) सार्वजनिक ठिकाणी तसेच सार्वजनिक वाहतुकीस अडथळा होईल किंवा लोकांच्या जीवितास धोका होईल , अशा ठिकाणी पतंग 
उडवू 

नये तसेच कोणत्याही प्रकारची पतंगाची स्पर्धा भरवू नये. 
सदरचा आदेश दिनांक ३० डिसेंबर २०१८ रोजीचे ०१.०० वाजलेपासून ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात 
राहील. 


या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती / मंडळाचे पदाधिकारी यांचे विरुद्ध पोलीस विभागाकडून फौजदारी कारवाई करणेत येईल . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आज दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ . 


सांगली , २९ डिसेंबर २०१८ . 


वाचावे : -- ( १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ (१ ). 
( २ ) अपर पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ मनाई आदेश / ६१३० / २०१८ , दिनांक ६ सप्टेंबर २०१८ . 

आदेश ( एक्स -६७८१ ) 
क्रमांक गृह-१/कार्या-६/ एमएजी/ मनाई आदेश / एसआर -२३/ २०१८.-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा 
हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी, याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ (१) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत मनाई आदेश लागू करणेबाबत वाचले 
क्रमांक २ अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे . 
ज्या कारणांसाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ ( १) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे.- 
( १) जिल्ह्यात दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ रोजी पासून सार्वजनिक गणेशोत्सवास सुरूवात होणार आहे . दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ 

रोजी अनंतचतुर्दशीच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक मंडळाच्या गणेशमूर्तीचे विसर्जन मिरवणुका निघणार आहेत . विशेषत: 
मिरज शहरात मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुका निघणार आहेत. त्याच प्रमाणे दिनांक ११ सप्टेंबर 
२०१८ रोजीपासून दिनांक २० सप्टेंबर २०१८ रोजीपर्यंत मोहरम दरम्यान विविध ठिकाणी पंजे , 

ताबूत भेटी व दिनांक २० सप्टेंबर 
२०१८ रोजी ताबूत , पंजे विसर्जनाच्या मिरवणुका सांगली, मिरज व कडेगाव येथे मोठ्या प्रमाणावर पार पडणार आहेत . 
( २ पोलीस प्रशासनाच्या वतीने डॉल्बीमुक्त गणेशोत्सव साजरा करण्याबाबत सर्व गणेश मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना आवाहन करण्यात 
आले आहे. जी गणेशोत्सव मंडळे डॉल्बीमुक्त गणेशोत्सव साजरा करणार नाहीत, त्यांचेवर ध्वनिप्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) अधिनियम, 

चे कलम ३ ( १), ४ (१), ५ ( ४) तसेच पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम १ ९ ८६ चे कलम १५, १ ९ व भारतीय दंड विधान संहिता, 
कलम १८८ , ३४१ प्रमाणे कारवाई करण्यात येणार आहे. विसर्जन मिरवणुकीवेळी गणेशोत्सव मंडळाद्वारे डॉल्बी लावण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. अशावेळी संबंधित मंडळाविरुद्ध कारवाई करतेवेळी मंडळाच्या पदाधिकारी, विविध राजकीय पक्ष , संघटनेचे 

नेते , कार्यकर्त्यांकडून विरोध होऊन तणाव निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 
( ३) यापूर्वीमिरवणुका दरम्यान नियमन व नियंत्रण करताना अशा प्रकारे मिरवणुका थांबवणेत आलेल्या नाहीत . मार्ग बदलण्यात आलेले 

नाहीत , मिरवणूक मार्ग बदलणेकिंवा थांबविणे अशी कृत्ये घडल्यास नियमाच्या बंधनामध्ये मार्गक्रम करणाऱ्या इतर गणेश मंडळाचे 
रहदारीस / नियमनास अडथळा निर्माण होणार आहे व त्या अडथळ्यामुळे हिंदू व मुस्लीम या संमिश्र लोकवस्तीच्या भागामध्ये कायदा 

व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे . 
(४ ) मिरज शहर परिसर हा हिंदू-मुस्लीम संमिश्र वस्तीने मोठ्या प्रमाणात गजबजलेला भाग आहे. सदर भागातील गणेश विसर्जन 

मिरवणुकी दरम्यान दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या विसर्जन मिरवणुकी दरम्यान गणेश मंडळांनी मिरवणूक थांबविणे किंवा 
मिरवणुकीचा मार्ग बदलणे यासारखी कृत्ये केल्यास सार्वजनिक शांततेस बाधा निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता आहे. 


२००० 


( ५ ) मिरवणुका दरम्यान डॉल्बी सिस्टीम / ध्वनिक्षेपकाचे कंपनामुळे लहान मुले , वयोवृद्ध इसम, ज्येष्ठ नागरिक , आजारी व्यक्ती व सामान्य 

नागरिक यांच्या कानास, हृदयास, आरोग्यास जिवितास / मालमत्तेस धोका होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे गणेशोत्सव मिरवणूक 
काळामध्ये व्यत्यय निर्माण होणार आहे. करिता गणेश विसर्जन मिरवणुकी दरम्यान डॉल्बी / ध्वनीक्षेपक मालक / धारक यांचेवर बंदी 
घालणे व नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळाकडील ध्वनीक्षेप यंत्रणा ताब्यात घेणे आवश्यक आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , 


शके १९ ४१ 


२ ९ 


- 


त्याअर्थी, मी , वि . ना . काळम , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १९ ७३ च्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम १४४ ( १) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ 
रोजी विसर्जन मिरवणूक संपेपर्यंत सांगली जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही डॉल्बी मालक / धारक गणेश मंडळांचे पदाधिकारी यांनी त्यांचे कब्जातील 
डॉल्बी सिस्टीम वापरात उपभोगात आणू नये. तसेच डॉल्बी मशीन व यंत्रसामग्री स्वत : चे कब्जात सीलबंद स्थितीत ठेवावी. 
सदरचा आदेश दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे ०१.०० वाजलेपासून ते दिनांक २४ 

सप्टेंबर २०१८ रोजीचे २४.०० 

वाजेपर्यंत अमलात 
राहील 


. 


या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती / मंडळाचे पदाधिकारी यांचे विरुद्ध पोलीस विभागाकडून फौजदारी कारवाई करणेत येईल . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आज दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ . 


सांगली , १० सप्टेंबर २०१८ . 


वाचावे : --( १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १) . 
( २) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ मनाई आदेश/ ६७१७/ २०१८ , दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८. 

आदेश (एक्स -६७८१ ) 
क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / एमएजी/ मनाई आदेश/ एसआर -२५/ २०१८ .--ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा 
हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी, याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ (१) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत मनाई आदेश लागू करणेबाबत वाचले 
क्रमांक २ अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे . 
ज्या कारणांसाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे.- 
( १ ) जिल्ह्यात दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी पासून सार्वजनिक नवरात्र उत्सव -२०१८ सुरूवात होणार आहे. दिनांक १८ ऑक्टोबर 

२०१८ रोजी दसरा सणानिमित्त मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळाच्या दुर्गामाता मूर्तीचे विसर्जन मिरवणुका निघणार 
आहेत. विशेषत : सांगली व मिरज शहरात मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुका निघणार 
आहेत . 


( २ ) नवरात्र उत्सव २०१८ कालावधीत विसर्जन मिरवणुकीवेळी सार्वजनिक मंडळाद्वारे डॉल्बी लावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

अशावेळी संबंधित मंडळाविरुद्ध कारवाई करतेवेळी मंडळाच्या पदाधिकारी, विविध राजकीय पक्ष, संघटनांचे नेते, कार्यकर्त्यांकडून 

विरोध होऊन तणाव निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 
( ३) यापूर्वी मिरवणुका दरम्यान नियमन व नियंत्रण करताना अशा प्रकारे मिरवणुका थांबवणेत आलेल्या नाहीत . मार्ग बदलण्यात आलेले 

नाहीत , मिरवणूक मार्ग बदलणे किंवा थांबविणे अशी कृत्ये घडल्यास नियमाच्या बंधनामध्ये मार्गक्रम करणाऱ्या इतर सार्वजनिक मंडळाचे 
रहदारीस / नियमनास अडथळा निर्माण होणार आहे व त्या अडथळ्यामुळे हिंदू व मुस्लीम या संमिश्र लोकवस्तीच्या भागामध्ये कायदा 

व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे . 
( ४) मिरज शहर परिसर हा हिंदू-मुस्लीम संमिश्र वस्तीने मोठ्या प्रमाणात गजबजलेला भाग आहे. सदर भागातील सार्वजनिक नवरात्र 

उत्सवाचे दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या विसर्जन मिरवणुकी दरम्यान सार्वजनिक मंडळानी मिरवणूक थांबविणे किंवा मिरवणुकीचा 
मार्ग बदलणे यासारखी कृत्ये केल्यास सार्वजनिक शांततेस बाधा निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
आहे . 


( ५ ) मिरवणुका दरम्यान डॉल्बी सिस्टीम / ध्वनिक्षेपकाचे कंपनामुळे लहान मुले, वयोवृद्ध इसम , ज्येष्ठ नागरिक , आजारी व्यक्ती व सामान्य 

नागरिक यांच्या कानास हृदयास , आरोग्यास जिवितास / मालमत्तेस धोका होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे विसर्जन मिरवणूक 
काळामध्ये व्यत्यय निर्माण होणार आहे. करिता दुर्गामाता विसर्जन मिरवणुकी दरम्यान डॉल्बी / ध्वनीक्षेपक मालक / धारक यांचेवर 
बंदी घालणे व नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळाकडील ध्वनीक्षेप यंत्रणा ताब्यात घेणे आवश्यक आहे. 


त्याअर्थी, मी , वि . ना . काळम , जिल्हादंडाधिकारी , सांगली मला सन १९ ७३ च्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता , कलम १४४ ( १) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक १८ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजी विसर्जन मिरवणूक संपेपर्यंत सांगली जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही डॉल्बी मालक / धारक नवरात्र उत्सव मंडळाचे पदाधिकारी यांनी 
त्यांचे कब्जातील डॉल्बी सिस्टीम वापरात / उपभोगात आणू नये. तसेच डॉल्बी मशीन व यंत्रसामग्री स्वत: चे कब्जात सीलबंद स्थितीत ठेवावी . 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१ ९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके 

१ ९ ४१ 
सदरचा आदेश दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे ०१.०० वाजलेपासून ते दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत 
अमलात राहील. 


या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती / मंडळाचे पदाधिकारी यांचेविरुद्ध पोलीस विभागाकडून फौजदारी कारवाई करणेत येईल. 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आज दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ . 


वि . ना . काळम , 
जिल्हादंडाधिकारी , सांगली. 


सांगली , २२ ऑक्टोबर २०१८ . 


वाचावे : -- ( १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ (१ ). 

( २) अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे विभाग, सांगली यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक सांपामं / प्रशा-३/ ६ ९ ५८ /१८ . 
( ३) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ मनाई आदेश/ ७९ ६२ / २०१८ , दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ . 

आदेश ( एक्स -८०१९ ) 
क्रमांक गृह -१/कार्या-६ /एमएजी/मनाई आदेश/एसआर-२९/ २०१८ .--ज्याअर्थी, अधीक्षक अभियंता , सांगली पाटबंधारे विभाग, सांगली व पोलीस 
अधीक्षक , सांगली यांनी म्हैशाळ प्रकल्पाचे आवर्तन दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ पासून चालू असून यामध्ये मिरज , कवठेमहांकाळ, जत या 
सांगली जिल्ह्यातील तालुक्यांना सिंचनासाठी पाण्याचा पुरवठा करण्याचा समावेश आहे. आवर्तन चालू असताना स्थानिक शेतकऱ्यांकडून कालवा 
फोडत असलेच्या घटना घडत असून सदर कार्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला जमणाऱ्या जमावामुळे धोका निर्माण होत 
आहे . तरी सदर म्हैशाळ प्रकल्प कालवा कार्यक्षेत्रात वाचल क्रमांक २ व ३ अन्वये कलम १४४ (१ ) चा बंदी आदेश लागू 

करणेबाबत विनंती 
केली आहे. 


त्याअर्थी, मी, वि . ना . काळम , जिल्हादंडाधिकारी , सांगली मला वाचले क्रमांक १ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अधिन 

राहून 

सांगली 
जिल्ह्यातील म्हैशाळ प्रकल्पाअंतर्गत जत मुख्य कालवा डोर्ली ते घोलेश्वर व बिळूर भाग -१ वरील डोर्ली ते बाज व भाग -२ वरील बाज ते 
डफळापूर या कालव्यालगतच्या दोन्ही काठांपासून दोन्ही बाजूस २०० मीटर अंतरावर फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ कलम १४४ (१) लागू 
करणेत येत असून खालील कृत्यांना मनाई करणेत येत आहे . 

( १ ) वरील वेळेत दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांनी फिरणेस मनाई करणेत येत आहे. 
( २ ) एकत्रित गटागटाने फिरणे व उभा राहणेस मनाई करणेत येत आहे. 
सदरचा आदेश कायदेशिर कर्तव्य बजावित असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 

सदरचा आदेश दिनांक ८ डिसेंबर २०१८ रोजीचे ०१.०० वाजलेपासून ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात 
राहील 


६ 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ . 


वि . ना . काळम , 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली , 


५ 


डिसेंबर २०१८ . 


वाचावे : -- ( १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४. 

( २ ) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील जा . क्रमांक दविप/बंदी आदेश/ २६३/ ८५२५ / २०१८ , दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश ( एक्स -३८ ) 


क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ एमएजी/बंदी आदेश/ एसआर -३३/ २०१८ .--ज्याअर्थी, देशामध्ये काही ठिकाणी बॉम्बस्फोटाच्या घटनेमधील आरोपी 
हे भाड्याच्या घरामध्ये राहिले असल्याचेनिष्पन्न झाले आहे. भाडेकरूंनी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे केले असल्याचेनिष्पन्न झाले असलेचे कळविले 
आहे. तसेच दिनांक 

२० मार्च 

२०१५ २० २०१५ या कालावधीत घर भाड्याने देणारे घरमालकांवर कारवाई करूनही काही घरमालकांनी 
अद्यापपर्यंत त्यांच्याकडे भाड्याने राहणाऱ्या इसमाची नोंद त्यांच्याकडे ठेवणे आवश्यक असताना ठेवलेली नाही. तसेच भाडेकरूची माहिती पोलीस 


ते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , 


शके १९ ४१ 


३१ 


ठाणेस देणे आवश्यक असताना दिलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर भाड्याने देणाऱ्या घरमालकांना देण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन काटेकोरपणे 
केले जात नाही. याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत शांतता व सुव्यवस्था राखणेच्या 
दृष्टीने खालील नमूद कृत्यांना बंदी घालणे जरुरीचे आहे, असे वाचवे क्रमांक २ नुसार माझे निदर्शनास आणून दिलेले आहे आणि 
[ी खात्री झालेली आहे . 


माझ 


. 


त्याअर्थी, मी , वि . ना . काळम , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला वाचले क्रमांक १ अन्वये प्राप्त झाले अधिकारास अधिन 

राहून 

फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ जिल्ह्यामधील स्थलसीमा हद्दीत लागू करणेत येत असून घरमालकांनी आपले घर भाड्याने देत असताना 
भाडेकरूकडून ओळखपत्र व मूळ पत्त्याचा रहिवाशी पुरावा घेतल्याशिवाय , भाडेकरूची स्वतंत्र नोंदवही ठेवल्याशिवाय घर भाड्याने देण्यास 
मनाई करण्यात येत आहे . तसेच घरमालकांनी रहात असलेल्या भाडेकरूंची माहिती संबंधित पोलीस ठाणेस देणे बंधनकारक असेल. 

सदरचा आदेश कायदेशिर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही . सदरचा आदेश 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१८ ते ३० फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत अमलात राहील . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे आज दिनांक २ ९ डिसेंबर २०१८. 


वि . ना . काळम , 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली , २९ डिसेंबर २०१८ . 


६ 


वाचावे : -- (१) दी महाराष्ट्र- पशुखाद्य ( वाहतूक नियंत्रण ) आदेश १९ ८५, अन्न व नागरीपुरवठा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ . 
( ३ ) शासन निर्णय , क्रमांक एससीवाय-२०१८ /प्र.क्र .- ८ ९ / म -७, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ४ ) शासन निर्णय , क्रमांक एससीवाय -२०१८/ प्र.क्र .- ८९ / म-७, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१८ . 

आदेश ( एक्स -४२५ ) 
क्रमांक पुरवठा/ चारा टंचाई/ आरआर-१२४ / २०१८.-- ज्याअर्थी, सांगली जिल्ह्यातील जत , कवठेमहांकाळ, खानापूर -विटा , आटपाडी व तासगाव 
या ५ तालुक्यांमध्ये उपरोक्त वाचवे क्रमांक ३ अन्वये गंभीर स्वरुपाचा दुष्काळ घोषित केला आहे, तसेच खालील महसूल मंडळामध्ये उपरोक्त 
वाचले क्रमांक ४ अन्वये व दुष्काळ घोषित केला आहे. 


३ 


महसूल मंडळ 


तालुका 
मिरज 


आरग 


वाळवा, 

इस्लामपूर 


वाळवा , पेठ , कासेगाव , आष्टा , 

इस्लामपूर , 

कामेरी 


भिलवडी, 


पलूस 
कडेगाव 


पलूस 
नेवरी 


ज्याअर्थी, जिल्हा अधीक्षक , कृषि अधिकारी, सांगली यांचेकडून सांगली जिल्ह्यातील उपलब्ध चारा फेब्रुवारी २०१९ अखेरपर्यंत पुरेल 
असा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यान्वये उपलब्ध चारा दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये अथवा लगतच्या राज्यामध्ये वाहतूक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 
सदर टंचाईग्रस्त तालुक्यांमध्ये चाराटंचाई जाणवण्याची शक्यता आहे. 

त्याअर्थी, मी, वि . ना . काळम, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला वाचवे क्रमांक १ व २ अन्वये मला प्राप्त झाले अधिकारानुसार या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते ३० जून २०१९ पर्यंत सांगली जिल्ह्यातील चारा दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये व लगतच्या राज्यामध्ये वाहतूक व विक्री करणेस या 
आदेशान्वये प्रतिबंध करण्यात येत आहे. सदर चारा वाहतूक करणेस खालीलप्रमाणे सूट देणेत येत आहे. 

( १ ) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार यांचे नियंत्रण असणारी संस्था . 
( २) इतर जिल्ह्यांमधून अथवा इतर राज्यांमधून सांगली जिल्ह्यात येणारा चारा. 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज रोजी देण्यात आला आहे. 


वि . ना . काळम , 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली, ३१ डिसेंबर २०१८ . 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८, २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके 


१ ९ ४१ 


वाचावे : -- (१) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 
( २ ) या कार्यालयाकडील आस्थापना शाखा यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक मह- कार्या-१/ आस्था -३ / आरआर-४५४/ १८ , दिनांक 

आदेश ( एक्स -४११५ ) 


२८ 


मे 


२०१८ . 


अ . क्र . 


१ 


२ 

३ 


oc 


५ 

६ 


७ 


८ 


or 


१० 


११ 


१२ 


क्रमांक गृह-१/कार्या -६ / एमएजी/बंदी आदेश/ एसआर-१४ / २०१८ .-- ज्याअर्थी, सांगली व मिरज शहरांत दिनांक १० जून २०१८ रोजी 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेणेत येणारी गट - क परीक्षा २०१८ अनुक्रमे खालील हायस्कुल / महाविद्यालयाचेठिकाणी घेणेत येणार आहे. 

उप केंद्राचे नाव 
शिक्षणमहर्षी डॉ . बापूजी साळुखे, मिरज -पंढरपूर रोड , मिरज, तालुका मिरज , जिल्हा सांगली. 
सिटी हायस्कूल , गावभाग , सांगली. 
वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग , विश्रामबाग , सांगली. 
कै . ग. रा . पुरोहित कन्या प्रशाला, राजवाडा , सांगली. 
श्रीराम रामदयाळ मालू हायस्कूल , दक्षिण शिवाजीनगर , गुलमोहर कॉलनी, सांगली. 
व्ही . पी . इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट , स्टडी ॲन्ड रिसर्च, सांगली-मिरज रोड , वान्लेसवाडी, सांगली. 
मोहमदियाँ ऍग्लो उर्दू हायस्कूल , जिल्हा परिषदजवळ, सांगली. 
सांगली हायस्कूल , सांगली, आमराईजवळ, सांगली. 
श्रीमती राजमती नेमगोंडा पाटील गर्ल्स 

हायस्कूल , नेमीनाथनगर , सांगली. 
संजय भोकरे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रिज , टिळकनगर , वान्लेसवाडी, मिरज ( Building “ A ” DEGREE Wing ). 
संजय भोकरे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रिज , टिळकनगर, वान्लेसवाडी , मिरज ( Building “ C ” Polytechnic Wing). 

राणी सरस्वतीदेवी कन्याशाळा , तानाजी चौक , पेठभाग, सांगली. 
१३ मातुश्री गंगामा शिवाजी कोठारी गुजराती विद्यालय , महावीरनगर , सांगली. 

जी . ए. हायस्कूल , हरभट रोड, सांगली. 
१५ श्रीमती चंपाबेन बालचंद शहा, महिला महाविद्यालय , रतनशी नगर , अमराईजवळ, सांगली. 

श्रीमती सुंदराबाई दगडे गर्ल्स हायस्कूल , उत्तर शिवाजीनगर , सांगली, 
एस . आ . व्ही . जी . सर्वोदय विद्यालय , उत्तर शिवाजीनगर , सांगली. 

हि . हा . रा . चिंतामणराव पटवर्धन हायस्कूल , गणेशदुर्ग, राजावाडा परिसर , सांगली. 

वरील परीक्षेच्या केंद्राच्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था राखणेच्या दृष्टीने फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये आदेश 
पारित होऊन मिळणेबाबत वाचवे क्रमांक २ अन्वये विनंती केलेली आहे . 

त्याअर्थी, मी , वि . ना . काळम , जिल्हादंडाधिकारी , सांगली मला वाचवे क्रमांक १ अन्वये प्राप्त झाले अधिकारास अधीन राहून अनुक्रम 
नंबर १ ते १८ परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी इमारतीपासून १०० मीटरचे सभोवतालचे परिसरात दिनांक १० जून २०१८ रोजीचे सकाळी १०.३० 
ते दुपारी ०१.०० पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ लागू करणेत येत असून खालील कृत्यांना मनाई करणेत येत आहे. 

( १ ) वरील वेळेत दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांना फिरणेस मनाई करणेत येत आहे . 
( २ ) एकत्रित गटागटाने फिरणे व उभा राहणेस मनाई करणेत येत आहे . 

नमूद वेळेत परिक्षा केंद्राचे परिसरातील झेरॉक्स मशिन, टेलिफोन बुथ, फॅक्स मशीन , ध्वनिक्षेपक यांचा परीक्षा संदर्भात कोणत्याही 
गैरप्रकारासाठी वापरणेस मनाई करणेत येत आहे . 
( ४ ) परीक्षा केंद्रात मोबाईल , पेजर नेणेस मनाई करणेत येत आहे . 
सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे आज दिनांक ६ जून २०१८ . 


१४ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ 


( ३ ) वरील 


वि . ना . काळम , 


जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली , ६ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१ ९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, 


शके १९ ४१ 


३३ 


वाचावे : -- (१) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 

( २) निवडणूक अधिकारी तथा आयुक्त , सांगली-मिरज- कुपवाड शहर , महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक , २०१८ यांचेकडील पत्र 
क्रमांक मनपा/निवडणूक / जा . क्र .- ५१/ २०१८ , दिनांक ९ जुलै २०१८. 

आदेश ( एक्स - ५०६३-७१ ) 


१ 


क्रमांक गृह-१/कार्या-६ / एमएजी/बंदी आदेश / एसआर-१ ९/ २०१८ .--ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सांगली 
मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ रोजी मतदान 
होणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती पाहता, राजकीय संघर्ष होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. निवडणूक काळात स्थानिक प्रश्नांचे भांडवल करूनही अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी सांगली 
जिल्ह्यामध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडावी, जिल्ह्यात शांतता रहावी , तसेच जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित 
रहावी . याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेचा भाग म्हणून खालील कृत्यांना बंदी घालणे जरूरीचे आहे. अशी माझी खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , वि . ना . काळम , जिल्हादंडाधिकारी , सांगली मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठ क्रमांक १ मधील मतदान केंद्राच्या इमारतीपासून १०० मीटर सभोवतालचे परिसरात /केंद्रावर खालील 
कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 

( १ ) मतदाराव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीस प्रवेशास बंदी करणे येत आहे. 


( २ ) सदर परिसरात घोषणाबाजी करणे , गर्दी करणे , स्पीकर लावणे , प्रचार करणे यास प्रतिबद्ध करणेत येत आहे. 


( ३) दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांना गटा- गटाने फिरणेस तसेच उभा राहणेस मनाई करणेत येत आहे. 
( ४) सदर आवारात मोबाईल , पेजर, शस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, व्हिडिओ शुटिंग करणे, कॅमेरा या वस्तू घेऊन प्रवेश करणेस प्रतिबंध 

करणेत येत आहे. 


सदरचा आदेश दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे सकाळी ०७.०० वाजलेपासून ते सायंकाळी १८.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . 


परिशिष्ट क्रमांक १ 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

बूथ 
क्रमांक क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


30 


१ 


१ 


१ 


२ 


१ 


२ 


बुथ क्र . १/१, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, अहिल्यानगर उत्तरेकडील पूर्वाभिमुखी खोली क्र . १ 
बुथ क्र . १/२, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, अहिल्यानगर उत्तरेकडील पूर्वाभिमुखी खोली क्र . ३ 
बुथ क्र . १/३, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, अहिल्यानगर उत्तरेकडील पूर्वाभिमुखी खोली क्र . ४ 
बुथ क्र . १/४, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, अहिल्यानगर (नवीन आर.सी.सी. इमारत) उत्तरेकडील पूर्वाभिमुखी 


३ 


१ 


३ 


oc 


१ 


४ 


खोली क्र . १ . 


५ १ 


५ 


बुथ क्र . १/५, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, अहिल्यानगर ( नवीन आर.सी.सी. इमारत ) उत्तरेकडील पूर्वाभिमुखी 


खोली क्र . २ . 


६ 


१ 


६ 


७ 


१ 


७ 


८ 


१ 


८ 


बुथ क्र . १/६, आदर्श विद्यामंदीर , यशवंतनगर , गोमटेशनगर , दक्षिण अभिमुखी खोली क्र . 
बुथ क्र . १/७, आदर्श विद्यामंदीर , यशवंतनगर , गोमटेशनगर , दक्षिण अभिमुखी खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . १/८ , आदर्श विद्यामंदीर, यशवंतनगर, गोमटेशनगर , दक्षिण अभिमुखी खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . १/ ९, आदर्श विद्यामंदीर , यशवंतनगर, गोमटेशनगर , उत्तर अभिमुखी खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १/१० , आदर्श विद्यामंदीर , यशवंतनगर , गोमटेशनगर, उत्तर अभिमुखी खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . १/११ , आदर्श विद्यामंदीर , यशवंतनगर , गोमटेशनगर, उत्तर अभिमुखी खोली क्र . ४. 


९ 


१ 


९ 


१० 


१ 


१० 


११ 


१ 


११ 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके 


१ ९ ४१ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

क्रमांक 


बूथ 
क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१२ 


१ 


१२ 


१३ 


१ 


१३ 


१४ 


१ 


१४ 


१५ 


१ 


१५ 


१६ 


१ 


१६ 


५ . 


१७ 


१ 


१७ 


१८ 


१ 


१८ 


१ ९ 


१ 


१ ९ 


३ . 


२० 


१ 


२० 


२१ 


२१ 


बुथ क्र . १/१२, आर. पी . पाटील विद्यालय , कुपवाड, पश्चिम बाजुची दक्षिणमुखी खोली क्र . ८ . 
बुथ क्र . १/१३ , आर. पी . पाटील विद्यालय, कुपवाड, पश्चिम बाजुची दक्षिणमुखी खोली क्र . १० . 
बुथ क्र . १/१४ , आर. पी . पाटील विद्यालय , कुपवाड , पूर्व बाजुची पश्चिममुखी खोली क्र . १२. 
बुथ क्र . १/१५, नव महाराष्ट्र हायस्कूल , लक्ष्मीनगर , कुपवाड , पूर्वाभिमुखी उत्तरेकडून खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . १/१६ , नव महाराष्ट्र हायस्कूल , लक्ष्मीनगर , कुपवाड , पूर्वाभिमुखी उत्तरेकडून खोली क्र . 
बुथ क्र . १/१७, महाराणी अहिल्यादेवी होळकर शिक्षण संस्था , पश्चिमेकडील उत्तराभिमुखी खोली. 
बुथ क्र . १/१८ , महाराणी अहिल्यादेवी होळकर शिक्षण संस्था , उत्तरेकडून पश्चिमाभिमुखी खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १/१९ , महाराणी अहिल्यादेवी होळकर शिक्षण संस्था , उत्तरेकडून पश्चिमाभिमुखी खोली क्र . 
बुथ क्र . १/२० , जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, यशवंतनगर, पश्चिमेकडून दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १/२१ , जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, यशवंतनगर , पश्चिमेकडून दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . २ . 
बुथ क्र . १/२२ , जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , यशवंतनगर, पश्चिमेकडून दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . १/२३ , जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, यशवंतनगर , पश्चिमेकडून उत्तराभिमुखी खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १/२४ , जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, यशवंतनगर, पश्चिमेकडून उत्तराभिमुखी खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १/२५ , विजयनगर प्राथमिक शाळा , यशवंतनगर , बालमंदीर , यशवंतनगर , पश्चिमाभिमुखी खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १/२६ , विजयनगर प्राथमिक शाळा, यशवंतनगर, बालमंदीर, यशवंतनगर , पश्चिमाभिमुखी खोली क्र . २ . 
बुथ क्र . २/१, जिल्हा परिषद मराठी मुलांची शाळा, क्र . १, दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . १. 
बुथ क्र . २/२, जिल्हा परिषद मराठी मुलांची शाळा , क्र . १, दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . २ . 
बुथ क्र . २/३, जिल्हा परिषद मराठी मुलांची शाळा, क्र . १, दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . २/४, जिल्हा परिषद मराठी मुलांची शाळा, क्र . १, दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . २/५ , जिल्हा परिषद प्राथमिक मराठी मुलींची शाळा, क्र . २, कुपवाड दक्षिणाभिमुखी इमारत पश्चिमेकडून 


२२ 


१ 


२२ 


२३ 


१ 


२३ 


२४ 


१ 


30 


२५ 


१ 


२५ 


२६ 


२६ 


२७ 


२ 


१ 


२८ 


२ 


२ 


२ ९ 


२ 


३ 


३० 


२ 


४ 


३१ 


२ 


५ 


खोली क्र . १ . 


३२ 


२ 


बुथ क्र . २/६ , जिल्हा परिषद प्राथमिक मराठी मुलींची शाळा, क्र . २, कुपवाड, दक्षिणाभिमुखी इमारत पश्चिमेकडून 


- 


खोली क्र . ३. 


३३ 


२ 


७ 


बुथ क्र . २/७ , जिल्हा परिषद प्राथमिक मराठी मुलींची शाळा, क्र . २ , कुपवाड , दक्षिणाभिमुखी इमारत पश्चिमेकडून 


खोली क्र . ४ . 


३४ 


२ 


८ 


बुथ क्र . २/८ , जिल्हा परिषद प्राथमिक मराठी मुलींची शाळा, क्र . २, कुपवाड , दक्षिणाभिमुखी इमारत पश्चिमेकडून 


, 


खोली क्र . ५. 


३५ 


२ 


९ 


३६ 


२ 


१० 


बुथ क्र . २/९, मनपा ऑफिस समोरील पूर्वाभिमुखी सार्वजनिक वाचनालय , 
बुथ क्र . २/१०, पूर्वाभिमुखी, कुपवाड तलाठी कार्यालय, 
बुथ क्र . २/११ , महानगरपालिका शाळा, क्र . २६, वाघमोडेनगर , ऑफिसलगत पूर्वाभिमुखी खोली क्र . १. 


३७ 


२ 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, 


शके १९ ४१ 


३५ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

क्रमांक 


बूथ 
क्रमांक 


१ 


३ 


४ 


२ 

२ 


३८ 


१२ 


बुथ क्र . २/१२ , महानगरपालिका शाळा, क्र . २६ , वाघमोडेनगर , जिन्यालगत पूर्वाभिमुखी खोली क्र . ४. 


३ ९ 


२ 


१३ 


बुथ क्र . २/१३, महाराष्ट्र आद्योगिक विकास महामंडळ , सामाईक सुविधा केंद्र , सांगली-मिरज एम.आय.डी.सी., 
उत्तराभिमुखी हॉल . 


४० 


२ 


१४ 


बुथ क्र . २/१४ , बापूसो जामदार मराठी शाळा, विद्यासागर कॉलनी, दक्षिणमुखी रस्त्यालगतची खोली. 
बुथ क्र . २/१५ , बापूसो जामदार मराठी शाळा, विद्यासागर कॉलनी , ऑफिसलगत उत्तराभिमुखी खोली, 


४१ 


२ 


१५ 


इ . ५ वी 


चा वर्ग. 


४२ 


२ 


१६ 


४३ 


२ 


१७ 


४४ 


२ 


१८ 


४५ 


२ 


१ ९ 


४६ 


२ 


२० 


बुथ क्र . २/१६, मेघजीभाईवाडी , मारुती मंदिरालगत अंगणवाडी , उत्तराभिमुखी खोली. 
बुथ क्र . २/१७, बेथेस्दा इंडस्ट्रियल स्कूल , मिरज , ऑफिसलगत पूर्वाभिमुखी १ ली चा वर्ग. 
बुथ क्र . २/१८, बेथेस्दा इंडस्ट्रियल स्कूल , मिरज , पूर्वाभिमुखी स्टेज मागील ४ थी चा वर्ग. 
बुथ क्र . २/ १९, बेथेस्दा इंडस्ट्रियल स्कूल , मिरज, उत्तराभिमुखी जिन्यालगतचा वर्ग. 
बुथ क्र . २/२० , विद्यानगर , गणराज हाउसिंग सोसायटी, सांस्कृतिक हॉल , पूर्व बाजू. 
बुथ क्र . २/२१, विद्यानगर, गणराज हाउसिंग सोसायटी , सांस्कृतिक हॉल , पश्चिम बाजू. 
बुथ क्र . २/२२, क्रांतीवीर उमाजी नाईक प्राथमिक शाळा, मिरज , उत्तराभिमुखी ५ वी चा वर्ग. 
बुथ क्र . २/२३, वसंतदादा पाटील इंन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट कॉलेज , जिमखाना , दक्षिणमुखी हॉल, भारती हॉस्पिटल 
शेजारी, सांगली. 
बुथ क्र . २/२४ , वसंतदादा पाटील इंन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट कॉलेज, जिमखाना, दक्षिणमुखी हॉल, भारती हॉस्पिटल 
शेजारी , सांगली 


४७ 


२ 


२१ 


४८ 


२ 


२२ 


४ ९ 


२ 


२३ 


५० 


२ 


२४ 


५१ 


२ 


२५ 


. 


- 


५२ 


१ 


५३ 


३ 


२ 


५४ 


३ 


३ 


५५ 


३ 


४ 


५६ 


३ 


५ 


बुथ क्र . २/२५ , जागृती प्राथमिक विद्यालय, कुपवाड , पश्चिमेकडून दक्षिणमुखी, २ री चा वर्ग. 
बुथ क्र . ३/१, अल्फान्सो स्कूल , मिरज , पूर्वेकडील उत्तराभिमुखी खोली क्र . १ ली अ 
बुथ क्र . ३/२ , अल्फान्सो स्कूल , मिरज , पश्चिमेकडून उत्तराभिमुखी खोली क्र . १ ली ब. 
बुथ क्र . ३/३, अल्फान्सो स्कूल , मिरज , पश्चिमेकडून उत्तराभिमुखी खोली क्र . २ री इ. 
बुथ क्र . ३/४, अल्फान्सो स्कूल, मिरज , बास्केटबॉल ग्राऊंडलगत , एल . के . जी. ए. पश्चिममुखी खोली. 
बुथ क्र . ३/५, मराठी मुलांची शाळा, शांतीसागर सो ., मिरज , खोली क्र . १, जुनी इमारत. 
बुथ क्र . ३/६, मराठी मुलांची शाळा, शांतीसागर सो ., मिरज , खोली क्र . २, जुनी इमारत . 
बुथ क्र . ३/७, मराठी मुलांची शाळा, शांतीसागर सो ., मिरज , खोली क्र . १, नवीन इमारत . 
बुथ क्र . ३/८ , मराठी मुलांची शाळा, शांतीसागर सो ., मिरज , खोली क्र . २, नवीन इमारत . 
बुथ क्र . ३/ ९ , उर्दू शाळा , क्र . २३, हडको कॉलनी, मिरज, उत्तराभिमुखी खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ३/१० , उर्दू शाळा, क्र . २३, हडको कॉलनी, मिरज , उत्तराभिमुखी खोली क्र . १ 
बुथ क्र . ३/११, मनपा शाळा , क्र . १ ९ , पंढरपूर रोड , मिरज , पश्चिमाभिमुखी खोली क्र . २ . 


५७ 


३ 


६ 


५८ 


७ 


५ ९ 


३ 


८ 


६० 


३ 


९ 


६१ 


१० 


६२ 


३ 


११ 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके 


१ ९ ४१ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

बूथ 
क्रमांक क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


30 


६३ 


१२ 


६४ 


३ 


१३ 


६५ 


३ 


१४ 


६६ 


३ 


१५ 


६ . 


६७ 


३ 


१६ 


६८ 


३ 


१७ 


- 


६ ९ 


३ 


१८ 


७० 


३ 


१ ९ 


बुथ क्र . ३/१२, मनपा शाळा, क्र . १९ , पंढरपूर रोड, मिरज , पश्चिमाभिमुखी खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . ३/१३, प . पू. बापूसो साळुखे महाविद्यालय, मिरज, पूर्वेकडील उत्तराभिमुखी खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ३/१४, प. पू . बापूसो साळुखे महाविद्यालय , मिरज , दक्षिणेकडील पूर्वाभिमुखी खोली क्र . ७. 
बुथ क्र . ३/१५ , प. पू . बापूसो साळुखे महाविद्यालय, मिरज , दक्षिणेकडील पूर्वाभिमुखी खोली क्र . 
बुथ क्र . ३/१६, प. पू . बापूसो साळुखे महाविद्यालय , मिरज , जुनी इमारत , उत्तराभिमुखी खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . ३/१७, कॅमरन स्कूल (पंढरपूर रस्ता), मिरज , दक्षिणेकडून पश्चिमाभिमुखी खोली क्र . २, नवीन इमारत. 
बुथ क्र . ३/१८ , कॅमरन स्कूल (पंढरपूर रस्ता), मिरज , दक्षिणेकडून पश्चिमाभिमुखी खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ३/ १९, न्यु इंग्लिश स्कूल , मिरज, उत्तर बाजूकडील इमारत , पश्चिमेकडून दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ३/२० , न्यु इंग्लिश स्कूल, मिरज, उत्तर बाजूकडील इमारत , पश्चिमेकडून दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ३/२१, न्यु इंग्लिश स्कूल , मिरज, उत्तर बाजूकडील इमारत , पश्चिमेकडून दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . ३/२२, न्यु इंग्लिश स्कूल , मिरज , उत्तर बाजूकडील इमारत , पश्चिमेकडून दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . ५. 
बुथ क्र . ३/२३, न्यु इंग्लिश स्कूल , मिरज , पूर्वेकडील इमारत , पश्चिमाभिमुखी उत्तरेकडून खोली क्र . ६. 
बुथ क्र . ३/२४ , जिजामाता प्राथमिक शाळा, क्र . ४, शिवाजी पुतळा, मिरज , दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ३/२५ , जिजामाता प्राथमिक शाळा, क्र . ४ , शिवाजी पुतळा, मिरज , दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . २ . 
बुथ क्र. ३/२६ , कॅमरन स्कूल हॉल, पूर्वाभिमुखी कौलारू इमारत , (कुमुदेवी माने पाटील गर्ल्स हायस्कूल शेजारी 
मिरज ). 


७१ 


३ 


२० 


- 


७२ 


३ 


२१ 


- 


७३ 


३ 


२२ 


७४ 


سه 


२३ 


७५ 


३ 


२४ 


७६ 


३ 


२५ 


७७ 


३ 


२६ 


७८ 


سه 


२७ 


७ ९ 


३ 


२८ 


८० 


३ 


२ ९ 


८१ 


३ 


३० 


बुथ क्र . ३/२७, मनपा शाळा , क्र . ५ , कमान वेस , पूर्वाभिमुखी खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . ३/२८, मनपा शाळा, क्र . ५, कमान वेस , पूर्वाभिमुखी खोली क्र . ५. 
बुथ क्र . ३/ २९ , मनपा शाळा, क्र . ५, कमान वेस , दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . १ . 
बुथ क्र . ३/३० , मनपा शाळा, क्र . ५ , कमान वेस , पूर्वाभिमुखी जिन्यालगत खोली. 
बुथ क्र . ४/१, मिरज ज्युबिली कन्या शाळा, विवेकानंद हॉल , पश्चिमाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ४/२, मिरज ज्युबिली कन्या शाळा, विवेकानंद हॉल , पश्चिमाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ४/३, मिरज ज्युबिली कन्या शाळा, विवेकानंद हॉललगत , पश्चिमाभिमुखी इमारत, उत्तरेकडून इमारत , 


८२ 


४ 


१ 


८३ 


४ 


२ 


८४ 


४ 


३ 


खोली क्र . १ . 


८५ 


30 


४ 


८६ 


४ 


५ 


८७ 


४ 


६ 


बुथ क्र . ४/४, मिरज ज्युबिली कन्या शाळा, पूर्वाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ४/५, मिरज ज्युबिली कन्या शाळा, पूर्वाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ४/६, मिरज विद्यामंदिर प्रशाला, पूर्वाभिमुखी इमारत , उत्तरेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ४/७ , मिरज विद्यामंदिर प्रशाला, पूर्वाभिमुखी इमारत, उत्तरेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ४/८ , मिरज विद्यामंदिर प्रशाला, पूर्वाभिमुखी इमारत , उत्तरेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . ४/९ , मिरज विद्यामंदिर प्रशाला, दक्षिणाभिमुखी इमारत , पश्चिमेकडून खोली क्र . १. 


८८ 


४ 


( ७ 


८ ९ 


४ 


८ 


९ ० 


४ 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, 


शके १९ ४१ 


३७ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

बूथ 
क्रमांक क्रमांक 


१ 


३ 


४ 


२ 

४ 


९ १ 


१० 


९ २ 


४ 


११ 


१ . 


बुथ क्र . ४/१० , मिरज विद्यामंदिर प्रशाला , दक्षिणाभिमुखी इमारत , पश्चिमेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . ४/११, मनपा मराठी शाळा, नं . १, मिरज (न. ची . केळकर विद्यालय), दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . 
बुथ क्र . ४/१२, मनपा मराठी शाळा, नं . १, मिरज (न . ची . केळकर विद्यालय) , उत्तराभिमुखी खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ४/१३, ब्राम्हणपुरी अंबाबाई तालीम संस्था विद्यालय कन्या प्रशाला, नवीन दक्षिणाभिमुखी इमारत , पश्चिमेकडून 


९ ३ 


४ 


१२ 


९ ४ 


४ 


१३ 


खोली क्र . १. 


९ ५ 


४ 


१४ 


बुथ क्र . ४/१४ , ब्राम्हणपुरी अंबाबाई तालीम संस्था विद्यालय कन्या प्रशाला, जुनी , दक्षिणाभिमुखी इमारत , पूर्वेकडून 


खोली क्र . १ . 


९ ६ 


४ 


१५ 


९ ७ 


४ 


१६ 


९ ८ 


४ 


१७ 


९९ 


४ 


१८ 


१०० 


४ 


१ ९ 


१०१ 


४ 


२० 


१०२ 


४ 


२१ 


१०३ 


४ 


२२ 


१०४ 


30 


२३ 


१०५ 


४ 


२४ 


१०६ 


४ 


२५ 


बुथ क्र . ४/१५, मालगाव वेस , प्रताप विद्यालय, पूर्वाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ४/१६, मालगाव वेस , प्रताप विद्यालय , पूर्वाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ४/१७, आयडीयल इंग्लिश स्कूल , दिंडी वेस, पूर्वाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ४/१८, आयडीयल इंग्लिश स्कूल , दिंडी वेस , पूर्वाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . ४/ १९ , आयडीयल इंग्लिश स्कूल , दिंडी वेस , पूर्वाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . ४/२० , आयडीयल इंग्लिश स्कूल , दिंडी वेस , पूर्वाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . ५. 
बुथ क्र . ४/२१, आयडीयल इंग्लिश स्कूल , दिंडी वेस , पूर्वाभिमुखी इमारत, दक्षिणेकडून खोली क्र . ६. 
बुथ क्र . ४/२२, डॉ . सलीम उर्दू हायस्कूल , अमननगर , मिरज, दक्षिणाभिमुखी इमारत , पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ४/२३, डॉ. सलीम उर्दू हायस्कूल , अमननगर , मिरज , दक्षिणाभिमुखी इमारत , पूर्वेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ४/२४ , डॉ . सलीम उर्दू हायस्कूल , अमननगर , मिरज, दक्षिणाभिमुखी इमारत , पूर्वेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . ४/२५, मनपा शाळा, क्र . २२ , इंदिरानगर , पश्चिमाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ४/२६ , मनपा शाळा, क्र . २२ , इंदिरानगर , पश्चिमाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ४/२७, मनपा शाळा, क्र . २२ , इंदिरानगर , पश्चिमाभिमुखी षटकोनी इमारत, दक्षिणेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ४/२८ , मनपा शाळा, क्र . २२ , इंदिरानगर , पश्चिमाभिमुखी षटकोनी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ४/ २९, मनपा शाळा, क्र . २२ , इंदिरानगर , दक्षिणाभिमुखी इमारत, खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ४/३० , आर. एम . हायस्कूल , जुली इमारत , दक्षिणाभिमुखी इमारत , पश्चिमेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ५/१, मिरज जवाहर चौक , शाळा क्र . १२, दक्षिणाभिमुखी पश्चिमेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ५/२, मिरज जवाहर चौक , शाळा क्र . १२ , दक्षिणाभिमुखी पश्चिमेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ५/३, मिरज जवाहर चौक , शाळा क्र . १२, दक्षिणाभिमुखी पश्चिमेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . ५/४ , मिरज मनपा उर्दू शाळा, क्र , १७, दक्षिणेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ५/५, मिरज मनपा उर्दू शाळा, क्र . १७, दक्षिणेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ५/६, मिरज मनपा उर्दू शाळा, क्र . १७, मध्यभागी दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . ३. 


१०७ 


४ 


२६ 


१०८ 


४ 


२७ 


१० ९ 


४ 


२८ 


११० 


४ 


२ ९ 


१११ 


४ 


३० 


११२ 


५ 


१ 


११३ 


५ 


२ 


११४ 


३ 


११५ 


५ 


४ 


११६ 


५ 


w 


११७ 


५ 


३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१ ९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके 


१ ९ ४१ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

क्रमांक 


बूथ 
क्रमांक 


१ 


به 


४ 


२ 

५ 


११८ 


७ 


११ ९ 


८ 


५ 

५ 


१२० 


९ 


२ . 


१२१ 


५ 


१० 


१२२ 


५ 


११ 


२ . 


१२३ 


५ 


१२ 


१२४ 


५ 


१३ 


१२५ 


५ 


१४ 


१२६ 


५ 


१५ 


२ . 


१२७ 


१६ 


१२८ 


५ 


१७ 


१२ ९ 


५ 


१८ 


१३० 


१ ९ 


५ 

५ 


१३१ 


२० 


बुथ क्र . ५/७, मिरज मनपा उर्दू शाळा, क्र . १७ , मध्यभागी दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . ५/८, मिरज आदर्श शिक्षण मंदिर, पूर्वाभिमुखी, ऑफिसलगत खोली क्र . १ 
बुथ क्र . ५/९, मिरज आदर्श शिक्षण मंदिर , पूर्वाभिमुखी, ऑफिसलगत खोली क्र . 
बुथ क्र . ५/१० , मिरज आदर्श शिक्षण मंदिर , दक्षिणाभिमुखी, मध्यभागी खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ५/११, मिरज आदर्श शिक्षण मंदिर , दक्षिणाभिमुखी, मध्यभागी खोली क्र . 
बुथ क्र . ५/१२ , मिरज आदर्श शिक्षण मंदिर , पूर्वेकडून पश्चिमाभिमुखी, मध्यभागाची खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ५/१३ , मिरज शासकीय अपंग विद्यालय, किल्ला भाग, मध्यभागी उत्तराभिमुखी हॉल . 
बुथ क्र . ५/१४, मिरज शासकीय अपंग विद्यालय, किल्ला भाग, पूर्वाभिमुखी खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ५/१५ , मिरज शासकीय अपंग विद्यालय , किल्ला भाग, हॉलच्यामागे उत्तराभिमुखी खोली क्र . 
बुथ क्र . ५/१६ , मिरज शासकीय अपंग विद्यालय, किल्ला भाग , पश्चिमाभिमुखी इमारत, दक्षिणेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ५/१७, मिरज शासकीय अपंग विद्यालय, किल्ला भाग, पश्चिमाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . २ 
बुथ क्र . ५/१८ , मिरज शासकीय अपंग विद्यालय, किल्ला भाग , पश्चिमाभिमुखी इमारत, दक्षिणेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . ५/ १९ , मिरज शासकीय अपंग विद्यालय , किल्ला भाग , पश्चिमाभिमुखी खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . ५/२० , मिरज जवाहर हायस्कूल , ज्युनियर कॉलेज, दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ५/२१ , मिरज जवाहर हायस्कूल , ज्युनियर कॉलेज, दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . २ 
बुथ क्र . ५/२२, मिरज जवाहर हायस्कूल , ज्युनियर कॉलेज , दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . ५/२३ , मिरज जवाहर हायस्कूल , ज्युनियर कॉलेज , उत्तराभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ५/२४ , मिरज जवाहर हायस्कूल , ज्युनियर कॉलेज , उत्तराभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . 
बुथ क्र . ५/२५, मिरज जवाहर हायस्कूल , ज्युनियर कॉलेज , उत्तराभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . ६/१, सांगली-मिरज - कुपवाड शहर मनपा उर्दू शाळा नं . १४ , दक्षिणाभिमुखी, पुर्वेकडून खोली क्र . १, 
गुरुवार पेठ , तेली गल्ली, मिरज . 
बुथ क्र . ६/२ , सांगली-मिरज - कुपवाड शहर मनपा ऊर्दू शाळा नं. १४ , दक्षिणाभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . २, 
गुरुवार पेठ , तेली गल्ली, मिरज , 
बुथ क्र . ६/३ , सांगली-मिरज - कुपवाड शहर मनपा उर्दू शाळा नं . १४ , पूर्वमुखी, दक्षिणेकडून खोली क्र . 
गुरुवार पेठ, तेली गल्ली, मिरज . 
बुथ क्र . ६/४, सांगली-मिरज - कुपवाड शहर मनपा उर्दू शाळा नं . १४ , पूर्वमुखी, दक्षिणेकडून खोली क्र . ४ , 
गुरुवार पेठ , तेली गल्ली, मिरज . 
बुथ क्र . ६/५ , अरबी उर्दू मराठी स्कूल , उत्तराभिमुखी खोली क्र . १, मोमीन गल्ली, शहा डोंगरी मस्जीदजवळ , 
मिरज 


१३२ 


५ 


२१ 


. 


१३३ 


५ 


२२ 


१३४ 


२३ 


१३५ 


५ 


२४ 


२ . 


१३६ 


५ 


२५ 


१३७ 


६ 


१ 


१३८ 


६ 


२ 


१३९ 


६ 


३ 


३ , 


१४० 


६ 


१४१ 


w 


५ 


१४२ 


६ 


६ 


बुथ क्र . ६/६, अरबी उर्दू मराठी स्कूल , उत्तराभिमुखी खोली क्र . २, मोमीन गल्ली, शहा डोंगरी मस्जीदजवळ, 
मिरज . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, 


शके १९ ४१ 


३ ९ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

क्रमांक 


बूथ 
क्रमांक 


१ 


२ 


به 


४ 


w 


१४३ 


( ७ 


बुथ क्र . ६/७, अरबी उर्दू मराठी स्कूल , उत्तराभिमुखी खोली क्र . ३, मोमीन गल्ली, शहा डोंगरी मस्जीदजवळ , 
मिरज . 


१४४ 


६ 


८ 


१४५ 


६ 


९ 


बुथ क्र . ६/८, मिरज बाळासाहेब ज्युबिली लायब्ररी हॉल , दक्षिण बाजू इमारत , पूर्वाभिमुखी ग्रंथालय खोली. 
बुथ क्र . ६/ ९, मिरज बाळासाहेब ज्युबिली लायब्ररी हॉल , पूर्वेकडील इमारत , उत्तराभिमुखी मुक्तद्वार वाचनालय. 
बुथ क्र . ६/१० , दि मुस्लीम एज्युकेशन वेलफेअर ट्रस्ट, मिरज (मिरज शहर पोलीस ठाणेजवळ), पूर्वाभिमुखी, 


१४६ 


६ 


१० 


खोली क्र . १ . 


१४७ 


६ 


११ 


१४८ 


६ 


१२ 


१४ ९ 


६ 


१३ 


१५० 


६ 


१४ 


१५१ 


६ 


१५ 


१५२ 


६ 


१६ 


१५३ 


६ 


१७ 


१५४ 


६ 


१८ 


१५५ 


६ 


१ ९ 


w 


१५६ 


२० 


बुथ क्र . ६/११ , दि मुस्लीम एज्युकेशन वेलफेअर ट्रस्ट , मिरज (मिरज शहर पोलीस ठाणेजवळ ), उत्तराभिमुखी, 
खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ६/१२ , बीबी आप्पाजान नायकवाडी मुलींची उर्दू शाळा, क्र . १६ , दक्षिणेकडून खोली क्र . १, गुरुवार पेठ , 
मिरज . 
बुथ क्र . ६/१३, मिरज मनपा शाळा , क्र . ९ , पश्चिमाभिमुखी उत्तरेकडून खोली क्र . १, गुरुवार पेठ, मिरज . 
बुथ क्र . ६/१४, मिरज मनपा शाळा , क्र . ९, पश्चिमाभिमुखी उत्तरेकडून खोली क्र . २, गुरुवार पेठ , मिरज. 
बुथ क्र . ६/१५ , मिरज हायस्कूल मिरज, नवीन इमारत , दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ६/१६, मिरज हायस्कूल मिरज , नवीन इमारत, दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ६/१७, मिरज हायस्कूल मिरज , नवीन इमारत, दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . ६/१८ , मिरज हायस्कूल मिरज, नवीन इमारत, दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . ६/ १ ९, मिरज हायस्कूल मिरज , नवीन इमारत , दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . ५. 
बुथ क्र . ६/२० , मिरज हायस्कूल मिरज , नवीन इमारत , दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . ६ . 
बुथ क्र . ६/२१ , मिरज हायस्कूल मिरज , जुनी इमारत , दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ६/२२, मिरज हायस्कूल मिरज, जुनी इमारत , दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ६/२३ , मिरज हायस्कूल मिरज , जुनी इमारत , दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . ६/२४ , मिरज हायस्कूल मिरज , दक्षिणाभिमुखी नवीन इमारत पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ६/२५, मिरज हायस्कूल मिरज , दक्षिणाभिमुखी नवीन इमारत, पूर्वेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ६/२६ , मिरज अरबी ऊर्दू मराठी शाळा, दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ६/२७, मिरज अरबी ऊर्दू मराठी शाळा , दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ६/२८ , मिरज अरबी ऊर्दू मराठी शाळा, दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . ६/ २९ , मिरज अरबी ऊर्दू मराठी शाळा, उत्तराभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . ४ . 
बुथ क्र . ६/३० , मिरज अरबी ऊर्दू मराठी शाळा, उत्तराभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . ५. 
बुथ क्र . ६/३१, मिरज मनपा ऊर्दू शाळा नं . १५, पूर्वाभिमुख उत्तरेकडून खोली क्र . २ , आबावली दर्गा, दर्गा रोड , 
मिरज . 


w 


१५७ 


२१ 


- 


१५८ 


६ 


२२ 


w 


१५ ९ 


२३ 


१६० 


६ 


२४ 


१६१ 


६ 


२५ 


१६२ 


६ 


२६ 


१६३ 


६ 


२७ 


१६४ 


६ 


२८ 


१६५ 


६ 


२ ९ 


१६६ 


६ 


३० 


१६७ 


३१ 


१६८ 


७ 


१ 


बुथ क्र . ७/१, माणिकनगर मराठी शाळा नं. २१, पश्चिमाभिमुखी दक्षिणेकडून खोली क्र . ३ , मिरज . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके 


१ ९ ४१ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

बूथ 
क्रमांक क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१६ ९ 


७ 


२ 


१७० 


७ 


३ 


१७१ 


७ 


४ 


१७२ 


७ 


५ 


१७३ 


७ 


६ 


१७४ 


७ 


७ 


१७५ 


७ 


८ 


१७६ 


७ 


or 


बुथ क्र . ७/२, माणिकनगर मराठी शाळा नं. २१ , पश्चिमाभिमुखी दक्षिणेकडून खोली क्र . २, मिरज. 
बुथ क्र . ७/३, माणिकनगर मराठी शाळा, नं. २१, पश्चिमभिमुखी दक्षिणेकडून खोली क्र . १, मिरज. 
बुथ क्र . ७/४, माणिकनगर मराठी शाळा , नं . २१, पश्चिमभिमुखी दक्षिणेकडून खोली क्र . ४, मिरज . 
बुथ क्र . ७/५, गुलाबराव पाटील होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज , दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . २ 
बुथ क्र . ७/६, मिरज मार्केट यार्ड, कै . मालतीदेवी पाटील महिला प्रशिक्षण केंद्र, दक्षिणाभिमुखी इमारत , मिरज. 
बुथ क्र . ७/७, मिरज मार्केट यार्ड , वसंतदादा साखर कारखाना , दक्षिणाभिमुखी विभागीय कार्यालय , मिरज . 
बुथ क्र . ७/८, मिरज पंचायत समिती, पूर्वाभिमुखी खोली पाठीमागील उत्कर्ष भवन, मिरज. 
बुथ क्र . ७/ ९, मिरज पाणीपुरवठा कार्यालय , पश्चिमाभिमुखी ऑफिस खोली, शिवाजी रोड , मिरज . 
बुथ क्र . ७/१० , सांस्कृतीक समाज मंदीर, दक्षिणाभिमुखी (मोहमदिया मुस्लीम जमियात , मिरज) बुजरुक गल्ली , मिरज. 
बुथ क्र . ७/११ , अंगणवाडी क्र . १०७, पश्चिमाभिमुखी बुजरुक गल्ली, मिरज . 
बुथ क्र . ७/१२ , मिरज कुंभार खण मनपा शाळा क्र . ८, दक्षिण बाजुची खोली नं . १. 
बुथ क्र . ७/१३, मिरज कुंभार खण मनपा शाळा क्र . ८, उत्तर बाजुची पश्चिमाभिमुखी खोली नं . १. 
बुथ क्र . ७/१४ , मिरज कुंभार खण मनपा शाळा क्र . ८, दक्षिण बाजुची खोली नं . २ . 
बुथ क्र . ७/१५, मिरज कुंभार खण मनपा शाळा क्र . ८ , उत्तर बाजुची पूर्वाभिमुखी खोली नं . १. 
बुथ क्र . ७/१६ , मिरज कुंभार खण कन्नड शाळा क्र . १८, उत्तराभिमुखी नवीन पूर्वेकडील खोली नं . १. 
बुथ क्र . ७/१७, चर्मकार समाज मंदीर, दक्षिणाभिमुखी, मनपा हॉल , सांगली, वेस हॉटेल प्रियदर्शनीच्या पाठीमागे, 


१७७ 


७ 


१० 


१७८ 


७ 


११ 


१७ ९ 


७ 


१२ 


१८० 


७ 


१३ 


१८१ 


७ 


१४ 


१८२ 


७ 


१५ 


१८३ 


७ 


१६ 


७ 


१७ 


. 


१८४ 
मिरज . 


१८५ 


७ 


१८ 


१८६ 


७ 


१ ९ 


बुथ क्र . ७/१८, अभिनव बाल विद्यालय , दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . १, सांगली वेस , मिरज. 
बुथ क्र . ७/ १ ९ , अभिनव बाल विद्यालय , पश्चिमबाजू खोली क्र . २ , सांगली वेस , मिरज . 
बुथ क्र . ७/२० , सामाजिक भवन, उत्तराभिमुखी मिरज शहर वृत्तपत्र ठिकाण, मिरज एस.टी. स्टॅण्ड, हॉटेल कुबेरलगत , 
मिरज . 


१८७ 


७ 


२० 


. 


१८८ 


७ 


29 


बुथ क्र . ७/२१, श्रीमती विजया जगन्नाथ जया नाथाजी ज्ञान मंदीर अभिनव बाल विद्यालय , दक्षिणाभिमुखी, 
खोली क्र . १, प्रताप कॉलनी, मिरज . 
बुथ क्र . ७/२२ , श्रीमती विजया जगन्नाथ जया नाथाजी ज्ञान मंदिर , अभिनव बाल विद्यालय , उत्तराभिमुखी, 
खोली क्र . २ , प्रताप कॉलनी, मिरज. 


१८ ९ 


७ 


२२ 


- 


१ ९ ० 


( ७ 


२३ 


बुथ क्र . ७/२३ , कन्या महाविद्यालय, बळवंतराव मराठे विद्यालय, दक्षिणाभिमुखी पश्चिमेकडून खोली क्र . २, शिवाजीनगर, 
मिरज . 


१ ९ १ 


७ 


२४ 


बुथ क्र . ७/२४ , कन्या महाविद्यालय, बळवंतराव मराठे विद्यालय , दक्षिणाभिमुखी पश्चिमेकडून खोली क्र . ३, शिवाजीनगर , 
मिरज . 


१ ९ २ 


७ 


२५ 


शिवाजीनगर, 
बुथ क्र . ७/२५, कन्या महाविद्यालय, बळवंतराव मराठे विद्यालय, दक्षिणाभिमुखी पश्चिमेकडून खोली क्र . ४, 
मिरज . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, 


शके १९ ४१ 


४१ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

बूथ 
क्रमांक क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ ९ ३ 


७ 


२६ 


, 


१ ९ ४ 


७ 


२७ 


१ ९ ५ 


८ 


१ 


१ ९ ६ 


८ 


२ 


१ ९ ७ 


८ 


३ 


३ . 


१ ९ ८ 


८ 


४ 


१ ९९ 


८ 


५ 

६ 


२०० 


८ 


२०१ 


८ 


७ 


बुथ क्र . ७/२६, मिरज मुकबधिर शाळा, उत्तराभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . १, डॉ . आंबेडकर रोड, मिरज . 
बुथ क्र . ७/२७, मिरज मुकबधिर शाळा, पूर्वाभिमुखी दक्षिणेकडून खोली क्र . १, डॉ . आंबेडकर रोड, मिरज , 
बुथ क्र . ८/१, मनपा शाळा क्र . ३६ , स्वामी विवेकानंद हौ . सो ., पश्चिमेकडून उत्तराभिमुखी खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ८/२, मनपा शाळा क्र . ३६ , स्वामी विवेकानंद हौ. सो ., पश्चिमेकडून उत्तराभिमुखी खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ८/३ , मनपा शाळा क्र . ३६ , स्वामी विवेकानंद हौ . सो., पश्चिमेकडून उत्तराभिमुखी खोली क्र . 
बुथ क्र . ८/४, मनपा शाळा क्र . ३६, स्वामी विवेकानंद हौ. सो ., पश्चिमेकडून उत्तराभिमुखी खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . ८/५, मनपा शाळा क्र . ३६ , स्वामी विवेकानंद हौ. सो. , पश्चिमेकडून उत्तराभिमुखी खोली क्र . ५. 
बुथ क्र . ८/६, स. नं . १७३/२१३ खारे मळा व्यायाम शाळा, उत्तराभिमुखी. 
बुथ क्र . ८/७, जिल्हा परिषद मराठी मुलांची शाळा, शामनगर , पूर्वाभिमुखी खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ८/८ , जिल्हा परिषद मराठी मुलांची शाळा, शामनगर , पूर्वाभिमुखी खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ८/९, विश्रामबाग माध्यमिक विद्यालय, पूर्वाभिमुखी खोली क्र . १, रस्त्यालगत (विनायकनगर ). 
बुथ क्र . ८/१० , विश्रामबाग माध्यमिक विद्यालय, पूर्वाभिमुखी खोली क्र . २, जिन्यालगत (विनायकनगर). 
बुथ क्र . ८/११, विश्रामबाग माध्यमिक विद्यालय, पश्चिमाभिमुखी खोली क्र . ४, जिन्यालगत (विनायकनगर). 
बुथ क्र . ८/१२, विश्रामबाग प्राथमिक विद्यालय , पश्चिमाभिमुखी खोली क्र . २, वारणाली कॅम्पस . 
बुथ क्र . ८/१३, विश्रामबाग प्राथमिक विद्यालय , पश्चिमाभिमुखी खोली क्र . ३, वारणाली कॅम्पस. 
बुथ क्र . ८/१४, विश्रामबाग प्राथमिक विद्यालय , पश्चिमाभिमुखी खोली क्र . ४, वारणाली कॅम्पस . 
बुथ क्र . ८/१५, उत्तराभिमुखी जुने मनपा घरपट्टी ऑफिस, विजयनगर . 
बुथ क्र . ८/१६ , राजश्री शाहू छत्रपती महाराज कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय, पश्चिमेकडील पूर्वाभिमुखी 


२०२ 


८ 


८ 


२०३ 


८ 


९ 


२०४ 


८ 


१० 


२०५ 


८ 


११ 


२०६ 


८ 


१२ 


२०७ 


८ 


१३ 


२०८ 


८ 


१४ 


२० ९ 


८ 


१५ 


२१० 


८ 


१६ 


खोली क्र . ३ . 


२११ 


८ 


१७ 


२१२ 


८ 


१८ 


२१३ 


८ 


१ ९ 


२१४ 


८ 


२० 


बुथ क्र . ८/१७, राजश्री शाहू छत्रपती महाराज कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय, पूर्वाभिमुखी, खोली क्र . ८ . 
बुथ क्र . ८/१८ , राजश्री शाहू छत्रपती महाराज कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय , पश्चिमेकडील दक्षिणाभिमुखी, 
खोली क्र . १० . 
बुथ क्र . ८/ १९, विद्यानगर गल्ली क्र . ५ , मनपा शाळा, क्र . ३३, दक्षिणेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ८/२० , विद्यानगर गल्ली क्र . ५, मनपा शाळा, क्र . ३३ , दक्षिणेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ८/२१, विद्यानगर गल्ली क्र . ५, मनपा शाळा, क्र . ३३, उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . ८/२२, पोदार इंटरनॅशनल स्कूल , पश्चिमाभिमुखी खोली क्र . ११. 
बुथ क्र . ८/२३ , पोदार इंटरनॅशनल स्कूल , पश्चिमाभिमुखी खोली क्र . १२ . 
बुथ क्र . ९/ १, शिंदे मळा, बिरनाळे पब्लिक स्कूल, पूर्वाभिमुखी मुख्य इमारतीचे उत्तर बाजूकडील पूर्वेकडून दक्षिणाभिमुखी 


२१५ 


८ 


२१ 


२१६ 


८ 


२२ 


२१७ 


८ 


२३ 


२१८ 


९ 


१ 


खोली क्र . १. 


२१९ 


९ 


२ 


बुथ क्र . ९/ २, शिंदे मळा, बिरनाळे पब्लिक स्कूल, पूर्वाभिमुखी मुख्य इमारतीचे उत्तर बाजूकडील पूर्वेकडून दक्षिणाभिमुखी 


खोली क्र . ३. 


२२० 


९ 


३ 


बुथ क्र . ९/ ३, शिंदे मळा, बिरनाळे पब्लिक स्कूल , पूर्वाभिमुखी मुख्य इमारतीचे उत्तर बाजूकडील पूर्वेकडून उत्तराभिमुखी 


- 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके 


१ ९ ४१ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

क्रमांक 


बूथ 
क्रमांक 


१ 


२ 


سه 


४ 


खोली क्र . १ . 


२२१ 


or 


बुथ क्र . ९/ ४, शिंदे मळा, बिरनाळे पब्लिक स्कूल , पूर्वाभिमुखी मुख्य इमारतीचे उत्तर बाजूकडील पूर्वेकडून उत्तराभिमुखी 


खोली क्र . ३. 


२२२ 


.० 


५ 


२२३ 


or 


६ 


२२४ 


९ 


७ 


२२५ 


or 


८ 


. 


२२६ 


९ 


or 


२२७ 


९ 


१० 


२२८ 


९ 


११ 


. 


२२ ९ 


९ 


१२ 


बुथ क्र . ९/ ५, शिंदे मळा, बिरनाळे पब्लिक स्कूल , पूर्वाभिमुखी मुख्य इमारतीचे उत्तर बाजूकडील पूर्वेकडून खोली 
क्र . १ (इ . १ ली बी चा वर्ग). 
बुथ क्र . ९ / ६, शिंदे मळा, बिरनाळे पब्लिक स्कूल, पूर्वाभिमुखी मुख्य इमारतीचे उत्तर बाजूकडील पूर्वेकडून खोली 
क्र . २ ( इ . १ ली सी चा वर्ग). 
बुथ क्र . ९/ ७, शिंदे मळा, बिरनाळे पब्लिक स्कूल , पूर्वाभिमुखी मुख्य इमारतीचे दक्षिण बाजूकडील पूर्वेकडून खोली 
क्र ..... ( इ . ३ री ए चा वर्ग) . 
बुथ क्र . ९/ ८, स्टेट बँक कॉलनी, अभयनगर , श्रीमती मो . द. बर्वे प्राथमिक शाळा, पश्चिमाभिमुखी मुख्य इमारतीमधील 
दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ९/ ९, स्टेट बँक कॉलनी, अभयनगर , श्रीमती मो . द. बर्वे प्राथमिक शाळा, पश्चिमाभिमुखी मुख्य इमारतीमधील 
उत्तराभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ९/ १० , स्टेट बँक कॉलनी, अभयनगर, श्रीमती मो . द. बर्वे प्राथमिक शाळा, पश्चिमाभिमुखी मुख्य इमारतीमधील 
उत्तराभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . ९/ ११, सह्याद्रीनगर ओव्हर ब्रिजजवळ, महानगरपालिका प्राथमिक मुलांची शाळा , क्र . २३, मुख्य इमारतीमधील 
दक्षिण बाजूचे पूर्वेकडून खोली क्र . ७. 
बुथ क्र . ९/ १२ , सह्याद्रीनगर ओव्हर ब्रिजजवळ, महानगरपालिका प्राथमिक मुलांची शाळा, क्र . २३, मुख्य इमारतीमधील 
दक्षिण बाजूचे पूर्वेकडून खोली क्र . ८ . 
बुथ क्र . ९/ १३ , सह्याद्रीनगर ओव्हर ब्रिजजवळ , महानगरपालिका प्राथमिक मुलांची शाळा, क्र . २३ , मुख्य इमारतीमधील 
दक्षिण बाजूचे पूर्वेकडून खोली क्र . ९. 
बुथ क्र . ९/ १४ , सह्याद्रीनगर ओव्हर ब्रिजजवळ, महानगरपालिका प्राथमिक मुलांची शाळा, क्र . २३, मुख्य इमारतीमधील 
उत्तर बाजूचे पूर्वेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . ९/ १५ , सह्याद्रीनगर ओव्हर ब्रिजजवळ , महानगरपालिका प्राथमिक मुलांची शाळा , क्र . २३, मुख्य इमारतीमधील 
उत्तर बाजूचे पूर्वेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ९/१६, सह्याद्रीनगर ओव्हर ब्रिजजवळ, महानगरपालिका प्राथमिक मुलांची शाळा, क्र . २३ , मुख्य इमारतीमधील 
उत्तर बाजूचे पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ९/ १७, विश्रामबाग नवीन पोलीस लाईन , पश्चिमाभिमुखी अंगणवाडी इमारत . 
बुथ क्र . ९ / १८ , विश्रामबाग नवीन पोलीस लाईन , पूर्वाभिमुखी वाचनालय इमारत. 
बुथ क्र . ९/ १९ , सह्याद्रीनगर मंगल कॉलनी, सुपर इंग्लिश मेडियम स्कूल , पश्चिमाभिमुखी मुख्य इमारतीमधील 
उत्तराभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . १ ( एच. के . जी . खोली). 
बुथ क्र . ९/ २० , सह्याद्रीनगर मंगल कॉलनी, सुपर इंग्लिश मेडियम स्कूल , पश्चिमाभिमुखी मुख्य इमारतीमधील 
दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . १ ( इ . ७ वी चा वर्ग ) 
बुथ क्र . ९/ २१, सह्याद्रीनगर मंगल कॉलनी, सुपर इंग्लिश मेडियम स्कूल, किंदर गार्डन पूर्वाभिमुखी इमारतीमधील 


२३० 


९ 


१३ 


२३१ 


९ 


१४ 


२३२ 


९ 


१५ 


२३३ 


or 


१६ 


२३४ 


९ 


१७ 


२३५ 


१८ 


२३६ 


or 


१ ९ 


२३७ 


९ 


२० 


२३८ 


९ 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, 


शके १९ ४१ 


४३ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

क्रमांक 


बूथ 
क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


२३ ९ 


on 


२२ 


उत्तराभिमुखी पूर्वेकडून खोली 
बुथ क्र . ९/ २२ , विश्रामबाग पोलीस मुख्यालयजवळ , कृष्णा मॅरेज हॉललगत , दक्षिणाभिमुखी, जुने संस्कार भवन , 
मुख्य इमारतीमधील दक्षिणाभिमुखी खोली 


२४० 


९ 


२३ 


२४१ 


९ 


२४ 


२४२ 


or 


२५ 


बुथ क्र . ९/ २३ , विश्रामबाग पोलीस मुख्यालयजवळ , कृष्णा मॅरेज हॉललगत , दक्षिणाभिमुखी, जुने संस्कार भवन , 
मुख्य इमारतीमधील पूर्वाभिमुखी उत्तरेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ९/ २४ , कुपवाड रोड, देशभक्त नाथाजी लाड विद्यालय , पश्चिमाभिमुखी, मुख्य इमारतीमधील उत्तर बाजूकडील 
पूर्वाभिमुखी खोली क्र . १ ( इ. ९ वी ब चा वर्ग). 
बुथ क्र . ९/ २५ , कुपवाड रोड, देशभक्त नाथाजी लाड विद्यालय, पश्चिमाभिमुखी, मुख्य इमारतीमधील दक्षिण बाजूकडील 
पूर्वेकडून उत्तराभिमुखी खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ९/ २६ , कुपवाड रोड, देशभक्त नाथाजी लाड विद्यालय, पश्चिमाभिमुखी, मुख्य इमारतीमधील दक्षिण बाजूकडील 
पूर्वेकडून उत्तराभिमुखी खोली क्र . २ ( इ. १० वी चा वर्ग) 
बुथ क्र . ९/ २७, सांगली अल्लामा इकबाल उर्दू प्राथमिक शाळा क्र . ४५ , उत्तराभिमुखी, मुख्य इमारत पूर्वेकडून खोली 


. 


२४३ 


९ 


२६ 


२४४ 


९ 


२७ 


क्र . १ . 


२४५ 


९ 


२८ 


बुथ क्र . ९/ २८ , सांगली अल्लामा इकबाल उर्दू प्राथमिक शाळा क्र . ४५ , उत्तराभिमुखी, मुख्य इमारत पूर्वेकडून खोली 


क्र . 


२ . 


२४६ 


९ 


२ ९ 


बुथ क्र . ९/ २९ , सांगली अल्लामा इकबाल उर्दू प्राथमिक शाळा क्र . ४५ , उत्तराभिमुखी, मुख्य इमारत पश्चिमेकडून 


खोली क्र . २ . 


२४७ 


९ 


३० 


२४८ 


१० 


१ 


२४ ९ 


१० 


२ 


. 


२५० 


१० 


३ 


२५१ 


१० 


४ 


बुथ क्र . ९/ ३०, विश्रामबाग जयहिंद कॉलनी रोटरी बहुउद्देशीय केंद्र दक्षिणाभिमुखी इमारत. 
बुथ क्र . १०/१ , रतनशीनगर श्री. गुजराथी सेवासमाज चंपाबेन शहा महाविद्यालय, दक्षिणाभिमुखी इमारत, पूर्वेकडून 
उत्तराभिमुखी खोली क्र . १७. 
बुथ क्र . १०/२ , रतनशीनगर श्री . गुजराथी सेवासमाज चंपाबेन शहा महाविद्यालय, दक्षिणाभिमुखी इमारत , पूर्वेकडून 
उत्तराभिमुखी खोली क्र . १६ . 
बुथ क्र . १०/३ , रतनशीनगर श्री . गुजराथी सेवासमाज चंपाबेन शहा महाविद्यालय , दक्षिणाभिमुखी इमारत, पूर्वेकडून 
उत्तराभिमुखी खोली क्र . १५ . 
बुथ क्र . १०/४ , उत्तर शिवाजीनगर सुंदराबाई दगडे कन्याशाळा, सी . टाईप , उत्तराभिमुखी इमारत , पश्चिम बाजूकडील 
उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . २ ( इ. ५ वी अ चा वर्ग). 
बुथ क्र . १०/५ , उत्तर शिवाजीनगर सुंदराबाई दगडे कन्याशाळा, सी . टाईप , उत्तराभिमुखी इमारत , पूर्व बाजूकडील 
उत्तरेकडून पश्चिमाभिमुखी खोली क्र . १ (बालवाडी). 
बुथ क्र . १०/६, उत्तर शिवाजीनगर सुंदराबाई दगडे कन्याशाळा, सी . टाईप , उत्तराभिमुखी इमारत , पूर्व बाजूकडील 
उत्तराभिमुखी खोली क्र . १ . 
बुथ क्र . १०/७, कस्तुरबाई वॉलचंद कॉलेज सी . टाईप इमारत , उत्तरेकडील स्टाफरूम . 
बुथ क्र . १०/८, कस्तुरबाई वॉलचंद कॉलेज सी. टाईप इमारत , दक्षिणाभिमुखी, खोली क्र . ३० . 
बुथ क्र . १०/ ९, सेट एन . एस . लॉ कॉलेज दक्षिणेकडील पूर्वाभिमुखी खोली महिला कक्ष स्टाफरूम शेजारी . 
बुथ क्र . १०/१० , टिंबर एरिया फायर स्टेशनशेजारी , महानगरपालिका शाळा क्र . २२ , दक्षिणाभिमुखी इमारत , पश्चिमेकडून 


२५२ 


१० 


५ 


२५३ 


१० 


६ 


२५४ 


१० 


७ 


२५५ 


१० 


८ 


२५६ 


१० 


or 


२५७ 


१० 


१० 


४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१ ९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके 


१ ९ ४१ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

क्रमांक 


बूथ 
क्रमांक 


१ 


२ 


سه 


४ 


खोली क्र . १. 


२५८ 


१० 


११ 


बुथ क्र . १०/११, टिंबर एरिया फायर स्टेशनशेजारी , महानगरपालिका शाळा क्र . २२ , दक्षिणाभिमुखी इमारत , पश्चिमेकडून 


खोली क्र . २ . 


२५ ९ 


१० 


१२ 


बुथ क्र . १०/१२ , टिंबर एरिया फायर स्टेशनशेजारी, महानगरपालिका शाळा क्र . २२, दक्षिणाभिमुखी इमारत , पूर्वेकडून 


खोली क्र . ३. 


२६० 


१० 


१३ 


बुथ क्र . १०/१३ , टिंबर एरिया फायर स्टेशनशेजारी, महानगरपालिका शाळा क्र . २२ , दक्षिणाभिमुखी इमारत , पूर्वेकडून 


खोली क्र . ४ . 


२६१ 


१० 


१४ 


२६२ 


१० 


१५ 


२६३ 


१० 


१६ 


बुथ क्र . १०/१४ , टिंबर एरिया संभाजी कॉलनी समाजमंदिर, पश्चिमाभिमुखी इमारत. 
बुथ क्र . १०/१५ , नवीन वसाहत महानगरपालिका शाळा नं . ३८ , पूर्वाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १०/१६ , नवीन वसाहत महानगरपालिका शाळा नं . ३८ , पूर्वाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १०/१७, नवीन वसाहत महानगरपालिका शाळा नं. ३८ , पूर्वाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . १०/१८, नवीन वसाहत सर्वशिक्षा अभियान , महानगरपालिका शाळा नं . ३८ दक्षिणाभिमुखी इमारत , पश्चिमेकडील 
खोली . 


२६४ 


१० 


१७ 


" 


२६५ 


१० 


१८ 


२६६ 


१० 


१ ९ 


२६७ 


१० 


२० 


बुथ क्र . १० / १९ , महानगरपालिका शाळा नं . २६ , वडर कॉलनी, उत्तराभिमुखी इमारत , पूर्वेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १०/२० , महानगरपालिका शाळा नं. २६ , वडर कॉलनी, उत्तराभिमुखी इमारत , पश्चिमेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १०/२१ , काँग्रेस भवनसमोर, सांगली जिमखाना माईनकर क्रिडागृह , उत्तराभिमुखी इमारत , 
टेबल टेनिस हॉल . 


२६८ 


१० 


२१ 


पश्चिमेकडून 


२६ ९ 


१० 


२२ 


बुथ क्र . १०/२२ , काँग्रेस भवनसमोर , सांगली जिमखाना माईनकर क्रिडागृह , पश्चिमाभिमुखी इमारत , उत्तरेकडून 


हॉल क्र . २ . 


२७० 


१० 


२३ 


२७१ 


१० 


२४ 


बुथ क्र . १०/२३, काँग्रेस भवनसमोर, सांगली जिमखाना, टेबल टेनिस , पूर्वाभिमुखी हॉल . 
बुथ क्र . १०/२४ , के. सी . सी . प्राथमिक शाळा नवीन दक्षिणाभिमुखी इमारत , पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १०/२५ , के . सी. सी . प्राथमिक शाळा नवीन दक्षिणाभिमुखी इमारत , पूर्वेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १०/२६ , सांगली-मिरज रोड, दादूकाका भिडे रिमांडहोम , दक्षिणाभिमुखी इमारत , पूर्वेकडील पश्चिमाभिमुखी 
खोली. 


२७२ 


१० 


२५ 


२७३ 


१० 


२६ 


- 


२७४ 


१० 


२७ 


बुथ क्र . १०/२७, सांगली-मिरज रोड, दादूकाका भिडे रिमांडहोम , दक्षिणाभिमुखी इमारत , पश्चिमेकडील पूर्वाभिमुखी 


खोली. 


२७५ 


१० 


२८ 


बुथ क्र . १०/२८ , वडर कॉलनी, सर्वोदय हायस्कूल , पश्चिमाभिमुखी मुख्य इमारतीमधील दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडील 


खोली क्र . २. 


२७६ 


१० 


२ ९ 


बुथ क्र . १०/ २९ , वडर कॉलनी, सर्वोदय हायस्कूल , पश्चिमाभिमुखी मुख्य इमारतीमधील दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडील 


खोली क्र . ४ . 


२७७ 


१० 


३० 


बुथ क्र . १०/३० , वडर कॉलनी, सर्वोदय हायस्कूल , पश्चिमाभिमुखी मुख्य इमारतीमधील दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडील 


खोली क्र . ६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , 


शके १९ ४१ 


४५ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

बूथ 
क्रमांक क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


२७८ 


१० 


३१ 


बुथ क्र . १०/३१ , माळी गल्ली, उद्योगरत्न वेलनकर शिशुविहार , दक्षिणाभिमुखी इमारत, पश्चिमाभिमुखी हॉल. 
बुथ क्र . ११/१, महानगरपालिका शाळा क्र . २४ , पूर्वाभिमुखी नवीन इमारत , फायर स्टेशनजवळ, उत्तरेकडून 


२७ ९ 


११ 


१ 


खोली क्र . १ . 


२८० 


११ 


२ 


बुथ क्र . ११/२ , महानगरपालिका शाळा क्र . २४ , पूर्वाभिमुखी नवीन इमारत, फायर स्टेशनजवळ , खोली क्र . ६. 
बुथ क्र . ११/३, महानगरपालिका शाळा क्र . २४ , पूर्वाभिमुखी नवीन इमारत , फायर स्टेशनजवळ , उत्तरेकडून 


२८१ 


११ 


३ 


खोली क्र . १ . 


२८२ 


११ 


४ 


- 


२८३ 


११ 


५ 


बुथ क्र . ११/४ , महानगरपालिका शाळा क्र . २४ , पूर्वाभिमुखी नवीन इमारत , फायर स्टेशनजवळील , खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ११/५, वसंतदादा औद्योगिक वसाहत , सहकारी सोसायटी, चारुभाई शहा सभागृह (हॉल). 
बुथ क्र . ११/६, डेक्कन मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन ट्रस्ट, लक्ष्मणराव किर्लोस्कर सभागृह, पश्चिमाभिमुखी हॉल , ( आर. 
टी . ओ . ऑफिसशेजारी). 


२८४ 


११ 


६ 


२८५ 


११ 


७ 


बुथ क्र . ११/७, राजनगर महानगरपालिका उर्दू शाळा क्र . ३९ , जुनी इमारत , दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडून 


खोली क्र . १. 


२८६ 


११ 


८ 


बुथ क्र . ११/८, राजनगर महानगरपालिका उर्दू शाळा क्र . ३९ , जुनी इमारत, दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडून 


खोली क्र . २ . 


२८७ 


११ 


or 


बुथ क्र . ११/ ९, राजनगर महानगरपालिका उर्दू शाळा क्र . ३९ , नवीन इमारत, पूर्वाभिमुखी दक्षिणेकडून 


खोली क्र . १ . 


२८८ 


११ 


१० 


बुथ क्र . ११/१०, राजनगर महानगरपालिका उर्दू शाळा क्र . ३९, नवीन इमारत , पूर्वाभिमुखी दक्षिणेकडून 


खोली क्र . २. 


२८ ९ 


११ 


११ 


२ ९ ० 


११ 


१२ 


- 


२ ९ १ 


११ 


१३ 


बुथ क्र . ११/११, संजयनगर महानगरपालिका शाळा क्र . ४२ , पूर्वाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ११/१२ , संजयनगर महानगरपालिका शाळा क्र . ४२ , पूर्वाभिमुखी इमारत, दक्षिणेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ११/१३ , संजयनगर महानगरपालिका शाळा क्र . ४२, पश्चिमाभिमुखी इमारत , उत्तरेकडून खोली क्र . 
बुथ क्र . ११/१४, संजयनगर महानगरपालिका शाळा क्र . ४२, पश्चिमाभिमुखी इमारत , उत्तरेकडून खोली क्र . २ 
बुथ क्र . ११/१५, संजयनगर महानगरपालिका शाळा क्र . ४२ , पश्चिमाभिमुखी इमारत , उत्तरेकडून खोली क्र . ३ . 
बुथ क्र . ११/१६ , संजयनगर सि . स. नं . ५६३८ मधील पश्चिमाभिमुखी सांस्कृतिक हॉल दुधाळबाल मंदिर शाळेजवळ , 
संजयनगर . 


२ ९ २ 


११ 


१४ 


२ ९ ३ 


११ 


१५ 


२ ९ ४ 


११ 


१६ 


२ ९ ५ 


११ 


१७ 


२ ९ ६ 


११ 


१८ 


२ ९ ७ 


११ 


१ ९ 


. 


बुथ क्र . ११/१७, संजयनगर , दुधाळ बालमंदिर , दक्षिणाभिमुखी इमारत , पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ११/१८ , संजयनगर, दुधाळ बालमंदिर , दक्षिणाभिमुखी इमारत, पूर्वेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . ११/ १ ९, शिवाजी हौसिंग सोसायटी, महानगरपालिका प्राथमिक शाळा क्र . १४ नवीन उत्तराभिमुखी इमारत , 
पश्चिमबाजू, खोली क्र . २. 
बुथ क्र . ११/२०, शिवाजी हौसिंग सोसायटी, महानगरपालिका प्राथमिक शाळा क्र . १४ नवीन उत्तराभिमुखी इमारत , 
पूर्वबाजू, खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ११/२१, शिवाजी हौसिंग सोसायटी, महानगरपालिका प्राथमिक शाळा क्र . १४ नवीन पूर्वाभिमुखी इमारत , 


२ ९ ८ 


११ 


२० 


२ ९९ 


११ 


२१ 


४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके 


१ ९ ४१ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

बूथ 
क्रमांक क्रमांक 


१ 


२ 


سه 


४ 


३०० 


११ 


२२ 


उत्तरेकडून , खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ११/२२ , माधवनगर रोड , राजनगर येथील वस्तू व सेवा कर भवन कार्यालय , नवीन इमारत पार्किंगमधील 
पूर्वाभिमुखी प्रवेश हॉल . 


३०१ 


११ 


२३ 


३०२ 


११ 


२४ 


बुथ क्र . ११/२३, शिंदे मळा, विजयश्री शिक्षण संस्था संचलित बाल शिक्षणमंदिर प्राथमिक / माध्यमिक शाळा उत्तराभिमुख 
पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . ११/२४ , शिंदे मळा, विजयश्री शिक्षण संस्था संचलित बाल शिक्षणमंदिर प्राथमिक / माध्यमिक शाळा उत्तराभिमुख 
पूर्वेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १२/१, शांतिनिकेतन विद्यामंदिर नवीन ज्युनिअर कॉलेज इमारत , पश्चिमाभिमुखी दक्षिणेकडून खोली क्र . 


३०३ 


१२ 


१ 


१ 


तळमजला. 


३०४ 


१२ 


२ 


बुथ क्र . १२/२, शांतिनिकेतन विद्यामंदिर नवीन ज्युनिअर कॉलेज इमारत , पश्चिमाभिमुखी दक्षिणेकडून खोली क्र . 


२ 


तळमजला. 


३०५ 


१२ 


३ 


बुथ क्र . १२/३ , शांतिनिकेतन विद्यामंदिर नवीन ज्युनिअर कॉलेज इमारत , पश्चिमाभिमुखी दक्षिणेकडून खोली क्र . 


३ 


तळमजला. 


३०६ 


१२ 


४ 


बुथ क्र . १२/४, शांतिनिकेतन विद्यामंदिर नवीन ज्युनिअर कॉलेज इमारत , पश्चिमाभिमुखी दक्षिणेकडून खोली क्र . 


४ 


तळमजला. 


३०७ 


१२ 


५ 


बुथ क्र . १२/५, शांतिनिकेतन विद्यामंदिर नवीन ज्युनिअर कॉलेज इमारत , पश्चिमाभिमुखी दक्षिणेकडून खोली क्र . 
तळमजला प्रयोगशाळा. 


८ , 


३०८ 


१२ 


६ 


बुथ क्र . १२/६, शांतिनिकेतन विद्यामंदिर नवीन ज्युनिअर कॉलेज इमारत, पश्चिमाभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . १, 


स्टाफरूम . 


३० ९ 


१२ 


७ 


३ , 


बुथ क्र . १२/७, शांतिनिकेतन विद्यामंदिर नवीन ज्युनिअर कॉलेज इमारत , पश्चिमाभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . 
जियोग्राफी लेक्चर हॉल . 


३१० 


१२ 


८ 


३११ 


१२ 


or 


३१२ 


१२ 


१० 


३१३ 


१२ 


११ 


३१४ 


१२ 


१२ 


३१५ 


१२ 


१३ 


बुथ क्र . १२/८, महानगरपालिका शाळा क्र . २९, पूर्वाभिमुखी उत्तरेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १२/ ९, गुजराथी विद्यालय , दक्षिणाभिमुखी पश्चिमेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १२/१० , गुजराथी विद्यालय, दक्षिणाभिमुखी पश्चिमेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . १२/११ , गुजराथी विद्यालय, उत्तराभिमुखी पश्चिमेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १२/१२ , गुजराथी विद्यालय , उत्तराभिमुखी पश्चिमेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . १२/१३ , गुजराथी विद्यालय, उत्तराभिमुखी पश्चिमेकडून खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . १२/१४ , जामवाडी आण्णासाहेब कराळे विद्यामंदिर शाळा क्र . २५ लगत नवीन आर. सी . एच. दवाखाना 
दक्षिणाभिमुखी इमारत केंद्र क्र . १ 
बुथ क्र . १२/१५ , राजवाडा चौक मनपा शाळा क्र . १० , दक्षिणाभिमुखी, खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १२/१६ , राजवाडा चौक मनपा शाळा क्र . १० , दक्षिणाभिमुखी, खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . १२/१७, महानगरपालिका उर्दू शाळा क्र . १८, दक्षिणाभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . १. 


३१६ 


१२ 


१४ 


३१७ 


१२ 


१५ 


३१८ 


१२ 


१६ 


३१ ९ 


१२ 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, 


शके १९ ४१ 


४७ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

क्रमांक 


बूथ 
क्रमांक 


१ 


३ 


४ 


२ 
१२ 


३२० 


१८ 


बुथ क्र . १२/१८ , महानगरपालिका उर्दू शाळा क्र . १८ , दक्षिणाभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १२/ १९ , रघुनाथसिंग किसनसिंग रजपूत महानगरपालिका शाळा क्र . ५ पूर्वाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून 


३२१ 


१२ 


१ ९ 


खोली क्र . १. 


३२२ 


१२ 


२० 


बुथ क्र . १२/२०, रघुनाथसिंग किसनसिंग रजपूत महानगरपालिका शाळा क्र . ५ पूर्वाभिमुखी इमारत, दक्षिणेकडून 


खोली क्र . २ . 


३२३ 


१२ 


२१ 


बुथ क्र . १२/२१ , रघुनाथसिंग किसनसिंग रजपूत महानगरपालिका शाळा क्र . ५ पूर्वाभिमुखी इमारत, दक्षिणेकडून 


खोली क्र . ३. 


३२४ 


१२ 


२२ 


बुथ क्र . १२/२२ , रघुनाथसिंग किसनसिंग रजपूत महानगरपालिका शाळा क्र . ५ पूर्वाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून 


खोली क्र . ४ . 


३२५ 


१२ 


२३ 


३२६ 


१२ 


२४ 


३२७ 


१२ 


२५ 


बुथ क्र . १२/२३ , दत्तनगर महानगरपालिका शाळा क्र . ८ पूर्वाभिमुखी ऑफिस इमारत . 
बुथ क्र . १२/२४ , पसायदान शिक्षण विद्यामंदिर, उत्तराभिमुखी पश्चिमेकडून पत्र्याची खोली क्र . १ 
बुथ क्र . १२/२५ , पसायदान शिक्षण विद्यामंदिर , पश्चिमाभिमुखी दक्षिणेकडून पत्र्याची खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १२/२६ , पाचोरे बारदान गोडाऊन , उत्तराभिमुखी इमारत गोडाऊन क्र . २. 
बुथ क्र . १३/१ , सांगलीवाडी महानगरपालिका शाळा क्र . ९, पूर्वाभिमुखी इमारतीचे उत्तरेकडील पूर्वाभिमुखी 


३२८ 


१२ 


२६ 


३२९ 


१३ 


१ 


खोली क्र . २ . 


३३० 


१३ 


२ 


बुथ क्र . १३/२ , सांगलीवाडी महानगरपालिका शाळा क्र . ९, दक्षिणाभिमुखी इमारतीचे उत्तरेकडील दक्षिणाभिमुखी 


खोली क्र . २. 


३३१ 


१३ 


३ 


बुथ क्र . १३/३, सांगलीवाडी महानगरपालिका शाळा क्र . ९, पूर्वाभिमुखी इमारतीचे दक्षिणेकडील पूर्वाभिमुखी 


खोली क्र . १ . 


३३२ 


१३ 


४ 


३३३ 


१३ 


५ 


बुथ क्र . १३/४, सांगलीवाडी महानगरपालिका शाळा क्र . ९, दक्षिणाभिमुखी इमारतीचे उत्तराभिमुखी खोली क्र . २ . 
बुथ क्र . १३/५, सांगलीवाडी महानगरपालिका शाळा क्र . ९ , पूर्वाभिमुखी इमारतीचे पूर्वाभिमुखी खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . १३/६ , सांगलीवाडी डॉ . पतंगराव कदम महाविद्यालय , सांगली- इस्लामपूर रोड , उत्तराभिमुखी ऑडिटेरियम 
हॉल. 


३३४ 


१३ 


६ 


३३५ 


१३ 


७ 


बुथ क्र . १३/७, सांगलीवाडी डॉ . पतंगराव कदम महाविद्यालय , सांगली- इस्लामपूर रोड, पश्चिमेकडील पूर्वाभिमुखी 
इमारतीचे उत्तराभिमुखी जिमखाना हॉल . 


३३६ 


१३ 


८ 


३३७ 


१३ 


or 


बुथ क्र . १३/८, सांगलीवाडी डॉ . पतंगराव कदम महाविद्यालय, सांगली- इस्लामपूर रोड, मुख्य इमारतीचे पूर्वबाजूचे 
दक्षिणाभिमुखी स्टाफरूम, खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १३/ ९, सांगलीवाडी डॉ . पतंगराव कदम महाविद्यालय, सांगली- इस्लामपूर रोड, मुख्य इमारतीचे पूर्वबाजूकडून 
दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . १३/१० , सांगलीवाडी ज्योतिबा मंदिर श्री. दत्तात्रय हरी चव्हाण कन्या विद्यालय, पूर्वाभिमुखी इमारतीचे दक्षिणेकडून 


३३८ 


१३ 


१० 


. 


खोली क्र . १ . 


३३ ९ 


१३ 


११ 


बुथ क्र . १३/११, सांगलीवाडी ज्योतिबा मंदिर श्री . दत्तात्रय हरी चव्हाण कन्या विद्यालय , पूर्वाभिमुखी इमारतीचे दक्षिणेकडून 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८, २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके 


१ ९ ४१ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

बूथ 
क्रमांक क्रमांक 


१ 


२ 


سه 


४ 


खोली क्र . २ . 


१२ 


बुथ क्र . १३/१२ , सांगलीवाडी ज्योतिबा मंदिर , श्री . दत्तात्रय हरी चव्हाण कन्या विद्यालय , पूर्वाभिमुखी इमारतीचे 


३४० १३ 
दक्षिणेकडून 


खोली क्र . ४ . 


१३ 


बुथ क्र . १३/१३ , सांगलीवाडी ज्योतिबा मंदिर , श्री . दत्तात्रय हरी चव्हाण कन्या विद्यालय , पूर्वाभिमुखी इमारतीचे 


३४१ १३ 
दक्षिणेकडून 


खोली क्र . ५ . 


३४२ 


१३ 


१४ 


३४३ 


१३ 


१५ 


३४४ 


१३ 


१६ 


बुथ क्र . १३/१४ , सांगलीवाडी सर्वोदय शिक्षण मंडळ , स्वंयचलित , सौ. ल. पा. पाटील विद्यालय, उत्तराभिमुखी इमारतीचे 
पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १३/१५, सांगलीवाडी सर्वोदय शिक्षण मंडळ, स्वंयचलित , सौ. ल. पा. पाटील विद्यालय, उत्तराभिमुखी इमारतीचे 
पूर्वेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . १३/१६, सांगलीवाडी सर्वोदय शिक्षण मंडळ , स्वंयचलित , सौ . ल . पा. पाटील विद्यालय, पूर्वाभिमुखी इमारतीचे 
उत्तरेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १३/१७, सांगलीवाडी सर्वोदय शिक्षण मंडळ , स्वंयचलित , सौ . ल. पा . पाटील विद्यालय, उत्तराभिमुखी इमारतीचे 
पूर्वेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . १३/१८ , सांगलीवाडी ज्योतिबा मंदिर , श्री . दत्तात्रय हरी चव्हाण कन्या विद्यालय , पूर्वाभिमुखी इमारतीचे 


३४५ 


१३ 


१७ 


३४६ 


१३ 


१८ 


खोली क्र . ६ . 


. 


३४७ 


१३ 


१ ९ 


३४८ 


१४ 


१ 


३४ ९ 


१४ 


२ 


३५० 


१४ 


३ 


३५१ 


१४ 


४ 


बुथ क्र . १३ /१९, सांगलीवाडी डॉ . पतंगराव कदम महाविद्यालय, सांगली- इस्लामपूर रोड, मुख्य इमारतीचे पूर्वेकडून 
दक्षिणाभिमुखी स्टाफरूम, खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १४/१, गणपतराव आरवाडे हायस्कूल , हरभट रोड, सांगली- L-टाईप इमारत , पूर्वेकडील भाग तळमजला, 
पश्चिमाभिमुखी उत्तरेकडून , खोली क्र . ३ (ब्लॉक क्र . १). 
बुथ क्र . १४/२ , गणपतराव आरवाडे हायस्कूल , हरभट रोड, सांगली- L- टाईप इमारत , पूर्वेकडील भाग तळमजला, 
पश्चिमाभिमुखी उत्तरेकडून , खोली क्र . ४ (ब्लॉक क्र . २). 
बुथ क्र . १४/३, गणपतराव आरवाडे हायस्कूल , हरभट रोड, सांगली-L-टाईप इमारत, पूर्वेकडील भाग तळमजला , 
पश्चिमाभिमुखी उत्तरेकडून, खोली क्र . ५ (ब्लॉक क्र . ३). 
बुथ क्र . १४/४, गणपतराव आरवाडे हायस्कूल , हरभट रोड, सांगली-L-टाईप इमारत , पूर्वेकडील भाग तळमजला , 
पश्चिमाभिमुखी उत्तरेकडून , खोली क्र . ६ (ब्लॉक क्र . ४). 
बुथ क्र . १४/५ , गणपतराव आरवाडे हायस्कूल , हरभट रोड, सांगली-L-टाईप इमारत , दक्षिणेकडील भाग तळमजला , 
उत्तराभिमुखी पश्चिमेकडून , खोली क्र . १ (ब्लॉक क्र . ५). 
बुथ क्र . १४/६, राणी सरस्वती देवी कन्या शाळा, मंडईजवळ, पेठभाग -इमारतीचा दक्षिणभाग तळमजला, उत्तराभिमुखी 
पश्चिमेकडून, खोली क्र . १ 
बुथ क्र . १४/७, राणी सरस्वती देवी कन्या शाळा, मंडईजवळ , पेठभाग- इमारतीचा दक्षिणभाग तळमजला, उत्तराभिमुखी 
पश्चिमेकडून , खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १४/८ , राणी सरस्वती देवी कन्या शाळा , मंडईजवळ, पेठभाग- इमारतीचा पश्चिमभाग तळमजला, पूर्वाभिमुखी 
उत्तरेकडून , खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १४/९ , डॉ . बापट बालमंदिर , गरवारे कॉलेज समोर , एस. टी . स्टँड रोड , गावभाग, सांगली, C-टाईप 


३५२ 


१४ 


५ 


३५३ 


१४ 


६ 


३५४ 


१४ 


७ 


३५५ 


१४ 


८ 


३५६ 


१४ 


or 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, 


शके १ ९ ४१ 


४ ९ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

बूथ 
क्रमांक क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


३५७ 


१४ 


१० 


३५८ 


१४ 


११ 


- 


३५ ९ 


१४ 


१२ 


३६० 


१४ 


१३ 


. 


३६१ 


१४ 


१४ 


३६२ 


१४ 


१५ 


३६३ 


१४ 


१६ 


३६४ 


१४ 


१७ 


इमारत, पूर्वेकडील भाग, तळमजला पश्चिमाभिमुखी, ज्ञानेश्वर हॉल. 
बुथ क्र . १४/१० , डॉ . बापट बालमंदिर , गरवारे कॉलेज समोर , एस . टी . स्टँड रोड , गावभाग, सांगली, 
C-टाईप इमारत , पश्चिमेकडील भाग, तळमजला पूर्वाभिमुखी, विद्याविहार हॉल . 
बुथ क्र . १४/११ , डॉ . बापट बालमंदिर , गरवारे कॉलेज समोर , एस. टी . स्टँड रोड , गावभाग, सांगली, 
C-टाईप इमारत , उत्तरेकडील भाग , तळमजला दक्षिणाभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . १ (वर्ग १- ड). 
बुथ क्र . १४/१२ , डॉ . बापट बालमंदिर , गरवारे कॉलेज समोर , एस . टी . स्टँड रोड , गावभाग , सांगली, 
C-टाईप इमारत , उत्तरेकडील भाग , तळमजला दक्षिणाभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . २ (वर्ग १- क). 
बुथ क्र . १४/१३ , डॉ . बापट बालमंदिर , गरवारे कॉलेज समोर , एस . टी . स्टँड रोड , गावभाग, सांगली, 
C-टाईप इमारत, उत्तरेकडील भाग, तळमजला दक्षिणाभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . ३ ( वर्ग १ -ब ) 
बुथ क्र . १४/१४, डॉ . बापट बालमंदिर , गरवारे कॉलेज समोर, एस. टी . स्टँड रोड , गावभाग, सांगली, 
C-टाईप इमारत , उत्तरेकडील भाग , तळमजला दक्षिणाभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . ४ (वर्ग १ - अ). 
बुथ क्र . १४/१५, सिटी हायस्कूल , सांगली, अमरधाम रोड , गावभाग , सांगली, C-टाईप इमारत , पूर्वेकडील भाग , 
( डोडिया विभाग) तळमजला पश्चिमाभिमुखी, उत्तरेकडून खोली क्र . २ ( रूम क्र . १६ ). 
बुथ क्र . १४/१६, सिटी हायस्कूल, सांगली, अमरधाम रोड, गावभाग, सांगली, C- टाईप इमारत , पूर्वेकडील भाग , 
( डोडिया विभाग) तळमजला पश्चिमाभिमुखी, उत्तरेकडून खोली क्र . ३ ( रूम क्र . १७ ). 
बुथ क्र . १४/१७, सिटी हायस्कूल , सांगली, अमरधाम रोड , गावभाग , सांगली, C-टाईप इमारत, पूर्वेकडील भाग , 
( डोडिया विभाग) तळमजला पश्चिमाभिमुखी, उत्तरेकडून खोली क्र . ४ ( रूम क्र . १८). 
बुथ क्र . १४/१८ , सिटी हायस्कूल , सांगली, अमरधाम रोड, गावभाग, सांगली, C- टाईप इमारत, पश्चिमेकडील 
भाग , (गाडगीळ विभाग ) तळमजला पूर्वाभिमुखी, उत्तरेकडून खोली क्र . ४ ( रूम क्र . २४). 
बुथ क्र . १४ / १९, सिटी हायस्कूल , सांगली, अमरधाम रोड , गावभाग , सांगली, C-टाईप इमारत , पश्चिमेकडील 
भाग, (गाडगीळ विभाग) तळमजला पूर्वाभिमुखी, उत्तरेकडून खोली क्र . ३ ( रूम क्र . २५ ). 
बुथ क्र . १४/२० , सिटी हायस्कूल , सांगली, अमरधाम रोड , गावभाग , सांगली, C- टाईप इमारत , पश्चिमेकडील 
भाग , ( गाडगीळ विभाग ) तळमजला पूर्वाभिमुखी, उत्तरेकडून खोली क्र . २ ( रूम क्र . २६ ). 
बुथ क्र . १४/२१, मनपा शाळा क्र . २, अमरधाम रोड, गावभाग , सांगली, C-टाईप इमारत , पूर्वेकडील भाग, तळमजला 
पश्चिमाभिमुखी, उत्तरेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १४/२२ , मनपा शाळा क्र . २, अमरधाम रोड, गावभाग, सांगली, C- टाईप इमारत, पश्चिमेकडील भाग , 
तळमजला पूर्वाभिमुखी, उत्तरेकडून खोली क्र . १ 
बुथ क्र . १४/२३ , क्रांतीवीर बाबाराव सावरकर स्मारक , सिद्धार्थ परिसर , गावभाग, सांगली इमारत तळमजला , 
पूर्वाभिमुखी हॉल. 
बुथ क्र . १४/२४ , समाज मंदिर हॉल , सिद्धार्थ परिसर , गावभाग, सांगली इमारत तळमजला, पूर्वाभिमुखी, हॉल. 
बुथ क्र . १४/२५, तिरमारे गुरुजी विद्या मंदिर , मनपा शाळा क्र . ४ , जुना हरीपूर नाका, हरीपूर रोड , गावभाग , 
सांगली, दक्षिणेकडील इमारत तळमजला, उत्तराभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . १. 


३६५ 


१४ 


१८ 


३६६ 


१४ 


१ ९ 


३६७ 


१४ 


२० 


३६८ 


१४ 


२१ 


३६ ९ 


१४ 


२२ 


३७० 


१४ 


२३ 


- 


३७१ 


१४ 


२४ 


३७२ 


१४ 


२५ 


५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१ ९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके 


१ ९ ४१ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

बूथ 
क्रमांक क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


३७३ 


१४ 


२६ 


३७४ 


१४ 


२७ 


३७५ 


१४ 


२८ 


बुथ क्र . १४/२६ , तिरमारे गुरुजी विद्यामंदिर , मनपा शाळा क्र . ४, जुना हरीपूर नाका, हरीपूर रोड, गावभाग , 
सांगली, दक्षिणेकडील इमारत तळमजला, उत्तराभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १४/२७, तिरमारे गुरुजी विद्यामंदिर , मनपा शाळा क्र . ४, जुना हरीपूर नाका , हरीपूर रोड , गावभाग, 
सांगली, उत्तरेकडील इमारत, तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १४/२८ , तिरमारे गुरुजी विद्यामंदिर , मनपा शाळा क्र . ४, जुना हरीपूर नाका , हरीपूर रोड , गावभाग , 
सांगली, उत्तरेकडील इमारत तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १४ /२९ , वसंतदादा क्रिडा मंडळ हॉल , भोसले प्लॉट , कोल्हापूर रोड, सांगली इमारत तळमजला , पश्चिमभिमुखी, 
हॉल . 
बुथ क्र . १४/३०, मनपा बालवाडी, पवार प्लॉट, कोल्हापूर रोड , सांगली इमारत तळमजला, पूर्वाभिमुखी, दक्षिणेकडील 
खोली. 


३७६ 


१४ 


२ ९ 


३७७ 


१४ 


३० 


३७८ 


१४ 


३१ 


बुथ क्र . १४/३१ , मनपा बालवाडी, पवार प्लॉट , कोल्हापूर रोड, सांगली इमारत तळमजला, पूर्वाभिमुखी, उत्तरेकडील 
खोली. 
बुथ क्र . १४/३२ , नवजीवन प्रशाला, रामनगर , कोल्हापूर रोड, सांगली इमारत तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, पश्चिमेकडील 
खोली. 


३७ ९ 


१४ 


३२ 


३८० 


१४ 


३३ 


बुथ क्र . १४/३३, नवजीवन प्रशाला , रामनगर, कोल्हापूर रोड , सांगली इमारत तळमजला , दक्षिणाभिमुखी, पश्चिमेकडील 


खोली . 


३८१ 


१५ 


१ 


३८२ 


१५ 


२ 


- 


बुथ क्र . १५/१ , मनपा उर्दू शाळा नं. २८ , मुजावर प्लॉट , एस . टी . स्टॅन्ड पूर्व सांगली, पूर्वेकडील इमारत , तळमजला, 
पश्चिमाभिमुखी, दक्षिणेकडून खोली क्र . १ 
बुथ क्र . १५/२, मनपा उर्दू शाळा नं . २८ , मुजावर प्लॉट , एस . टी . स्टॅन्ड पूर्व सांगली, पूर्वेकडील इमारत , तळमजला , 
पश्चिमाभिमुखी, दक्षिणेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १५/३ , मनपा उर्दू शाळा नं . २८, मुजावर प्लॉट , एस . टी . स्टॅन्ड पूर्व सांगली, पश्चिमेकडील इमारत , 
तळमजला, पूर्वाभिमुखी, दक्षिणेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १५/४, मराठा समाज मंगल कार्यालय, आंबेडकर रोड, सांगली इमारत तळमजला, उत्तराभिमुखी, मुख्य 
हॉल . 


३८३ 


१५ 


३ 


३८४ 


१५ 


४ 


३८५ 


१५ 


५ 


- 


३८६ 


१५ 


६ 


- 


. 


३८७ 


१५ 


७ 


बुथ क्र . १५/५, मराठा समाज मंगल कार्यालय, आंबेडकर रोड, सांगली पश्चिमेकडील इमारत , तळमजला, पूर्वाभिमुखी, 
दक्षिणेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १५/६, मराठा समाज मंगल कार्यालय , आंबेडकर रोड , सांगली पश्चिमेकडील इमारत , तळमजला, पूर्वाभिमुखी, 
दक्षिणेकडून खोली क्र . ४ 
बुथ क्र . १५/७, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे समाज मंदिर , मनपा शाळा क्र . २७ समोर , आंबेडकर रोड, पूर्व 
कोपऱ्यातील इमारत , तळमजला, पश्चिमाभिमुखी हॉल, पार्टीशन टाकून हॉलचा उत्तर भाग. 
बुथ क्र . १५/८ , लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे समाज मंदिर , मनपा शाळा क्र . २७ समोर , आंबेडकर रोड , पूर्व 
कोपऱ्यातील इमारत, तळमजला , पश्चिमाभिमुखी हॉल , पार्टीशन टाकून हॉलचा दक्षिण भाग. 
बुथ क्र . १५ /९ , अनंत गंगा मंगल कार्यालय , आंबेडकर रोड , सांगली इमारत तळमजला, उत्तराभिमुखी डायनिंग 
हॉल . 


३८८ 


१५ 


८ 


३८ ९ 


१५ 


९ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, 


शके १९ ४१ 


५१ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

क्रमांक 


बूथ 
क्रमांक 


१ 


३ 


४ 


२ 
१५ 


३ ९ ० 


१० 


- 


३ ९ १ 


१५ 


११ 


बुथ क्र . १५/१०, भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन , शास्त्रीनगर, सांगली इमारत तळमजला , 
पश्चिमाभिमुखी मुख्य हॉल. 
बुथ क्र . १५/११, दि . रो. सि . ज्यु . ट्र ., कै. रा . भिडे जलतरण केंद्र, गणेशनगर , सांगली मुख्य गेट समोरील 
इमारत, तळमजला, पश्चिमाभिमुखी खोली. 
बुथ क्र . १५/१२ , दि . रो. सि . ज्यु . ट्र., रोटरी क्लब, गणेशनगर , सांगली पश्चिमबाजू दक्षिणेकडील इमारत तळमजला , 
पूर्वाभिमुखी हॉल. 
बुथ क्र . १५/१३, दि . रो . सि . ज्यु . ट्र ., रोटरी क्लब कम्युनिटी हॉल , गणेशनगर, सांगली पश्चिमबाजू उत्तरेकडील 
इमारत तळमजला, पूर्वाभिमुखी हॉल. 


३ ९ २ 


१५ 


१२ 


३ ९ ३ 


१५ 


१३ 


३ ९ ४ 


१५ 


१४ 


३ ९ ५ 


१५ 


१५ 


. 


खोली क्र . २ , 


३ ९ ६ 


१५ 


१६ 


३ ९ ७ 


१५ 


१७ 


३ ९ ८ 


१५ 


१८ 


३ ९९ 


१५ 


१ ९ 


४०० 


१५ 


२० 


- 


बुथ क्र . १५/१४ , सांस्कृतिक केंद्र, सभा , भोईराज भवन, भोई हौसिंग सोसायटी , गणेशनगर, सांगली इमारत तळमजला, 
पश्चिमाभिमुखी मुख्य हॉल . 
बुथ क्र . १५/१५, सांगली विद्यार्थी वसतिगृह , गणेशनगर , सांगली इमारत तळमजला, पश्चिमाभिमुखी दक्षिणेकडून 

( भोजनालय ). 
बुथ क्र . १५/१६ , सांगली विद्यार्थी वसतिगृह, गणेशनगर , सांगली इमारत तळमजला, पश्चिमाभिमुखी दक्षिणेकडून 
खोली क्र . ४ . 
बुथ क्र . १५/१७, धनंजय प्राथमिक शाळा , रमामातानगर , सांगली पश्चिमबाजू नवीन इमारत , तळमजला, दक्षिणेकडून 
पूर्वाभिमुखी खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १५/१८, हिदायतुल ईस्लाम उर्दू प्रायमरी स्कूल , लुबना स्टोअर्स समोरील गल्ली, रमामातानगर , सांगली 
इमारत तळमजला, पश्चिमाभिमुखी दक्षिणेकडून खोली क्र . १ 
बुथ क्र . १५/१९ , अल अमीन मराठी व इंग्लिश प्रायमरी स्कूल , पाकिजा मस्जिदमागे, १०० फुटीरोड, दक्षिण बाजू 
परिसर, सांगली इमारत , तळमजला, उत्तराभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १५/२० , अल अमीन मराठी व इंग्लिश प्रायमरी स्कूल , पाकिजा मस्जिदमागे, १०० फुटीरोड, दक्षिण बाजू 
परिसर , सांगली इमारत , तळमजला, उत्तराभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . 
बुथ क्र . १५/२१ , अल अमीन मराठी व इंग्लिश प्रायमरी स्कूल , पाकिजा मस्जिदमागे , १०० फुटीरोड , दक्षिण बाजू 
परिसर , सांगली इमारत तळमजला, उत्तराभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . १५/२२, जीवन विकास मराठी माध्यमिक प्रशाला, पाकिजा मस्जिदमागे, १०० फुटीरोड, दक्षिण बाजू परिसर, 
सांगली, अल अमीन शाळा, दक्षिणबाजू इमारत, तळमजला, उत्तराभिमुखी पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १५/२३, मारिया इंग्लिश मेडियम स्कूल , नुराणी मोहल्ला , गल्ली नं . ४, रमामातानगर , 

सांगली इमारत 
तळमजला, उत्तराभिमुखी पश्चिमेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १५/२४, मारिया इंग्लिश मेडियम स्कूल , नुराणी मोहल्ला, गल्ली नं . ४, रमामातानगर , सांगली इमारत 
तळमजला, उत्तराभिमुखी पश्चिमेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १५/२५, बालविकास प्रकल्प , अंगणवाडी क्र . ३५ , परांजपे कॉलनी ओपन स्पेस , पत्रकार नगर , सांगली 
इमारत तळमजला, उत्तराभिमुखी मुख्य हॉल . 
बुथ क्र . १६/१, हि . हा . राजा चिंतामणराव पटवर्धन हायस्कूल , उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १६/२, हि . हा. राजा चिंतामणराव पटवर्धन हायस्कूल , उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . ३. 


३ . 


४०१ 


१५ 


२१ 


४०२ 


१५ 


२२ 


४०३ 


१५ 


२३ 


४०४ 


१५ 


२४ 


४०५ 


१५ 


२५ 


४०६ 


१६ 


१ 


४०७ 


१६ 


२ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके 


१ ९ ४१ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

बूथ 
क्रमांक क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


४०८ 


१६ 


३ 


४० ९ 


१६ 


४ 


४१० 


१६ 


५ 


४११ 


१६ 


६ 


बुथ क्र . १६/३, हि . हा . राजा चिंतामणराव पटवर्धन हायस्कूल , उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . ५. 
बुथ क्र . १६/४, हि . हा. राजा चिंतामणराव पटवर्धन हायस्कूल , उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . ६. 
बुथ क्र . १६/५, हि . हा . राजा चिंतामणराव पटवर्धन हायस्कूल , उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . ७. 
बुथ क्र . १६/६ , हि . हा. राजा चिंतामणराव पटवर्धन हायस्कूल , उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . ८. 
बुथ क्र . १६/७, हि . हा . राजा चिंतामणराव पटवर्धन हायस्कूल , उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . ९ . 
बुथ क्र . १६/८ , हि . हा . राजा चिंतामणराव पटवर्धन हायस्कूल , उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . १० . 
बुथ क्र . १६/९, ग. रा . कन्या पुरोहित प्र. शाळा राजवाडा , पश्चिमेकडून उत्तराभिमुखी खोली क्र . 
बुथ क्र . १६/१०, ग. रा. कन्या पुरोहित प्र. शाळा राजवाडा , पश्चिमेकडून उत्तराभिमुखी खोली क्र . ३. 


४१२ 


१६ 


७ 


४१३ 


१६ 


८ 


४१४ 


१६ 


or 


२ . 


४१५ 


१६ 


१० 


. 


४१६ 


१६ 


११ 


४१७ 


१६ 


१२ 


४१८ 


१६ 


१३ 


४१ ९ 


१६ 


१४ 


४२० 


१६ 


१५ 


४२१ 


१६ 


१६ 


४२२ 


१६ 


१७ 


४२३ 


१६ 


१८ 


बुथ क्र . १६/११ , ग. रा. कन्या पुरोहित प्र. शाळा राजवाडा, उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . १६/१२ , ग. रा. कन्या पुरोहित प्र. शाळा राजवाडा, उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . ६. 
बुथ क्र . १६/१३, ग . रा . कन्या पुरोहित प्र. शाळा राजवाडा , उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . ७. 
बुथ क्र . १६/१४ , ग . रा. कन्या पुरोहित प्र . शाळा राजवाडा , उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . ८ . 
बुथ क्र . १६/१५, म. क. आठवले विद्यामंदिर , उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . २ 
बुथ क्र . १६/१६ , म . क. आठवले विद्यामंदिर , उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . १६/१७, म . क . आठवले विद्यामंदिर , उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . १६/१८ , मनपा बालमंदिर शाळा क्र . १, उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १६ / १९, मनपा बालमंदिर शाळा क्र . १, उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १६/२० , मनपा शाळा क्र . ३, पश्चिमेकडून उत्तराभिमुखी खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १६/२१, मनपा शाळा क्र . ३, पश्चिमेकडून उत्तराभिमुखी खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १६/२२ , मनपा शाळा क्र . ३ , पश्चिमेकडून उत्तराभिमुखी खोली क्र . 
बुथ क्र . १६/२३, मौलाना अब्दुलकलाम आझाद विद्यामंदिर उर्दू शाळा क्र . १७, पश्चिमेकडून दक्षिणाभिमुखी, खोली 
क्र . ३. 
बुथ क्र . १६/२४, मौलाना अब्दुलकलाम आझाद विद्यामंदिर उर्दू शाळा क्र . १७ , पश्चिमेकडून दक्षिणाभिमुखी, खोली 


४२४ 


१६ 


१ ९ 


४२५ 


१६ 


२० 


४२६ 


१६ 


२१ 


४२७ 


१६ 


२२ 


३ . 


४२८ 


१६ 


२३ 


४२ ९ 


१६ 


२४ 


क्र . ४ . 


४३० 


१६ 


२५ 


बुथ क्र . १६/२५, मौलाना अब्दुलकलाम आझाद विद्यामंदिर उर्दू शाळा क्र . १७ , पश्चिमेकडून दक्षिणाभिमुखी, खोली 


क्र . 


६ . 


४३१ 


१६ 


२६ 


बुथ क्र . १६/२६, मौलाना अब्दुलकलाम आझाद विद्यामंदिर उर्दू शाळा क्र . १७, पश्चिमेकडून दक्षिणाभिमुखी, खोली 


क्र . 


७ . 


४३२ 


१६ 


२७ 


बुथ क्र . १६/२७, मौलाना अब्दुलकलाम आझाद विद्यामंदिर उर्दू शाळा क्र . १७, पश्चिमेकडून दक्षिणाभिमुखी, खोली 


क्र . ५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, 


शके १९ ४१ 


५३ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

बूथ 
क्रमांक क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


30 


४३३ 


१६ 


२८ 


४३४ 


१६ 


२ ९ 


४३५ 


१६ 


३० 


- 


४३६ 


१६ 


३१ 


४३७ 


१६ 


३२ 


२ . 


४३८ 


१६ 


३३ 


४३ ९ 


१६ 


३४ 


४४० 


१७ 


१ 


४४१ 


१७ 


२ 


४४२ 


१७ 


३ 


. 


४४३ 


१७ 


४ 


. 


४४४ 


१७ 


५ 


बुथ क्र . १६/२८ , मनपा शाळा क्र . २७, पश्चिमेकडून दक्षिणाभिमुखी, खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १६ / २९, मनपा शाळा क्र . २७, पश्चिमेकडून दक्षिणाभिमुखी, खोली क्र . ४ . 
बुथ क्र . १६/३० , सम्राट व्यायाम मंडळ हॉल, उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी, हॉल क्र . १. 
बुथ क्र . १६/३१, मनपा शाळा क्र . १५, उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी, खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १६/३२ , मनपा शाळा क्र . १५, उत्तरेकडून पूर्वाभिमुखी, खोली क्र . 
बुथ क्र . १६/३३ , मनपा शाळा क्र . १५, पश्चिमेकडून उत्तराभिमुखी, खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १६/३४ , आझाद व्यायाम मंडळ, उत्तरेकडून पश्चिमाभिमुखी, हॉल क्र . १ 
बुथ क्र . १७/१ , हिराचंद चतुरभाई शहा विद्यामंदिर मनपा प्राथमिक मुलांची मराठी शाळा क्र . ६, ओव्हसिअर कॉलनी, 
सांगली L- टाईप इमारत , पश्चिमबाजू भाग, तळमजला, पूर्वाभिमुखी, उत्तरेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १७/२, हिराचंद चतुरभाई शहा विद्यामंदिर मनपा प्राथमिक मुलांची मराठी शाळा क्र . ६, ओव्हसिअर कॉलनी, 
सांगली L- टाईप इमारत, पश्चिमबाजू भाग , तळमजला, पूर्वाभिमुखी, उत्तरेकडून खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . १७/३, हिराचंद चतुरभाई शहा विद्यामंदिर मनपा प्राथमिक मुलांची मराठी शाळा क्र . ६, ओव्हसिअर कॉलनी, 
सांगली | -टाईप इमारत, पश्चिमबाजू भाग , तळमजला, पूर्वाभिमुखी, उत्तरेकडून खोली क्र . ३ 
बुथ क्र . १७/४, वसंत प्राथमिक शाळा , गुलमोहर कॉलनी, सांगली इमारत , तळमजला , पूर्वाभिमुखी, दक्षिणेकडून खोली 
क्र . १ (मोठा गट - पाचु). 
बुथ क्र . १७/५, वसंत प्राथमिक शाळा, गुलमोहर कॉलनी, सांगली इमारत , तळमजला, पूर्वाभिमुखी, दक्षिणेकडून खोली 
क्र . २ ( मोठा गट -हिरा). 
बुथ क्र. १७/६, श्रीराम रामदयाळ मालू हायस्कूल, गुलमोहर कॉलनी, सांगली पूर्वेकडील इमारत, तळमजला, पश्चिमाभिमुखी, 
उत्तरेकडून रूम क्र . २ ( प्रयोग शाळेजवळील). 
बुथ क्र . १७/७, श्रीराम रामदयाळ मालू हायस्कूल, गुलमोहर कॉलनी, सांगली पूर्वेकडील इमारत , तळमजला, पश्चिमाभिमुखी, 
उत्तरेकडून रूम क्र . ३. 
बुथ क्र . १७/८ , श्रीराम रामदयाळ मालू हायस्कूल, गुलमोहर कॉलनी, सांगली पूर्वेकडील इमारत , तळमजला, पश्चिमाभिमुखी, 
उत्तरेकडून रूम क्र . ५ 
बुथ क्र . १७/९, पद्मभूषण डॉ . कर्मवीर भाऊराव पाटील, मनपा शाळा क्र . ३४ , रेव्हेन्यू कॉलनी, सांगली , L-टाईप 
इमारतीचा उत्तर भाग, तळमजला, पूर्वाभिमुखी, उत्तरेकडून खोली क्र . १, ( ऑफिस रूम). 
बुथ क्र . १७/१० , पद्मभूषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील , मनपा शाळा क्र . ३४ , रेव्हेन्यू कॉलनी, सांगली, 
L-टाईप इमारतीचा उत्तर भाग , तळमजला, पूर्वाभिमुखी, उत्तरेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . १७/११, पद्मभूषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील, मनपा शाळा क्र . ३४ , रेव्हेन्यू कॉलनी, सांगली, 
L- टाईप इमारतीचा उत्तर भाग , तळमजला, पूर्वाभिमुखी, दक्षिणेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १७/१२, सौ. क. भ. दामाणी हायस्कूल , चांदणी चौक , सांगली इमारत , तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, जीना/ 
बाथरूम पश्चिमबाजूकडून खोली क्र . १ (९ - अ चा वर्ग). 
बुथ क्र . १७/१३ , सौ. क . भ. दामाणी हायस्कूल , चांदणी चौक, सांगली इमारत, तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, जीना/ 
पूर्वबाजूकडून खोली क्र . १. 


४४५ 


१७ 


४४६ 


१७ 


७ 


४४७ 


१७ 


८ 


४४८ 


१७ 


४४ ९ 


१७ 


१० 


४५० 


१७ 


११ 


४५१ 


१७ 


१२ 


४५२ 


१७ 


१३ 


५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके 


१ ९ ४१ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

क्रमांक 


बूथ 
क्रमांक 


१ 


२ 


به 


४ 


४५३ 


१७ 


१४ 


बुथ क्र . १७/१४, सौ. क. भ. दामाणी हायस्कूल , चांदणी चौक , सांगली इमारत , तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, जीना/ 
पूर्वबाजूकडून खोली क्र . २ 


४५४ 


१७ 


१५ 


४५५ 


१७ 


१६ 


४५६ 


१७ 


१७ 


४५७ 


१७ 


१८ 


- 


४५८ 


१७ 


१ ९ 


४५ ९ 


१७ 


२० 


४६० 


१७ 


२१ 


४६१ 


१७ 


२२ 


बुथ क्र . १७/१५ , सौ . क. भ. दामाणी हायस्कूल , चांदणी चौक , सांगली इमारत, तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, जीना/ 
पूर्वबाजूकडून खोली क्र . ४ . 
बुथ क्र . १७/१६ , महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण , जलभवन सर्कल ऑफिस, सांगली मिरज रोड, गेस्ट हाउस, सांगली 
इमारत , तळमजला, उत्तरेकडील कार्यालयीन भाग, उत्तराभिमुखी, हॉल . 
बुथ क्र . १७/१७, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जलभवन सर्कल ऑफिस, सांगली मिरज रोड, गेस्ट हाउस , सांगली 
इमारत , तळमजला, दक्षिणेकडील कार्यालयीन भाग, दक्षिणाभिमुखी, हॉल. 
बुथ क्र . १७/१८, पद्भूषण डॉ . वसंतदादा पाटील आयुर्वेद महाविद्यालय, नेमीनाथनगर , सांगली उत्तरेकडील इमारत 
तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, पश्चिमेकडून खोली क्र . ४ ( लेक्चर हॉल नं. ३). 
बुथ क्र . १७ / १९, पद्भूषण डॉ. वसंतदादा पाटील आयुर्वेद महाविद्यालय, नेमीनाथनगर , सांगली उत्तरेकडील इमारत 
तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, पश्चिमेकडून खोली क्र . ५ ( लेक्चर हॉल नं . २). 
बुथ क्र . १७/२० , पद्भूषण डॉ . वसंतदादा पाटील आयुर्वेद महाविद्यालय, नेमीनाथनगर , सांगली उत्तरेकडील इमारत 
तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, पश्चिमेकडून खोली क्र . ६ ( लेक्चर हॉल नं. १) 
बुथ क्र . १७/२१, श्री. ए. बी. पाटील इंग्लिश स्कूल , नेमीनाथनगर , सांगली इमारत तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, 
पश्चिमेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १७/२२ , श्री. ए . बी . पाटील इंग्लिश स्कूल , नेमीनाथनगर , सांगली इमारत तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, 
पश्चिमेकडून खोली क्र . ३ 
बुथ क्र . १७/२३ , श्रीमती राजमती नेमगोंडा पाटील गर्ल्स हायस्कूल व ज्युनि. कॉलेज, नेमीनाथनगर, सांगली इमारत , 
तळमजला, उत्तराभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . २ (रूम क्र . १२ ). 
बुथ क्र . १७/२४ , श्रीमती राजमती नेमगोंडा पाटील गर्ल्स हायस्कूल व ज्युनि. कॉलेज, नेमीनाथनगर, सांगली इमारत , 
तळमजला, उत्तराभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . ४ ( रूम क्र . १० ). 
बुथ क्र . १७/२५, प्रज्ञा प्रबोधिनी प्रशाला, सावरकर हायस्कूल , सावरकर कॉलनी, विश्रामबाग, सांगली इमारत तळमजला, 
दक्षिणाभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १७/२६, प्रज्ञा प्रबोधिनी प्रशाला, सावरकर हायस्कूल , सावरकर कॉलनी, विश्रामबाग, सांगली इमारत तळमजला, 
दक्षिणाभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १७/२७, चेअरमन बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया ( BAI), शांतीबन कॉलनी , सांगली इमारत तळमजला, 
पश्चिमभिमुखी, हॉल. 
बुथ क्र . १७/२८, जॉईन्टस् चॅरिटेबल संस्था संचलित मुकबधीर मुलांची शाळा, समर्थ चौक नजीक , १०० फुटी 
रोड, सांगली इमारत तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १७/ २९ , एम. एच. आय. उर्दू प्रायमरी स्कूल , गारपीर चौक , इंदिरानगर झोपडपट्टी पश्चिमबाजू , सांगली 
इमारत तळमजला, गारपीर चौक , उत्तराभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र. १७/३० , एम . एच. आय. उर्दू प्रायमरी स्कूल , गारपीर चौक, इंदिरानगर झोपडपट्टी पश्चिमबाजू, सांगली 
इमारत तळमजला, गारपीर चौक , उत्तराभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . २ 


४६२ 


१७ 


२३ 


. 


४६३ 


१७ 


२४ 


४६४ 


१७ 


२५ 


४६५ 


१७ 


२६ 


४६६ 


१७ 


२७ 


४६७ 


१७ 


२८ 


४६८ 


१७ 


२ ९ 


४६ ९ 


१७ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, 


शके १९ ४१ 


५५ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

क्रमांक 


बूथ 
क्रमांक 


१ 


२ 


४ 


३ 

३१ 


४७० 


१७ 


- 


४७१ 


१८ 


१ 


४७२ 


१८ 


२ 


४७३ 


१८ 


३ 


४७४ 


१८ 


४ 


४७५ 


१८ 


५ 


४७६ 


१८ 


६ 


४७७ 


१८ 


७ 


४७८ 


१८ 


८ 


बुथ क्र . १७/३१, एम . एच. आय. उर्दू प्रायमरी स्कूल , गारपीर चौक, इंदिरानगर झोपडपट्टी पश्चिमबाजू, सांगली 
इमारत तळमजला, गारपीर चौक , उत्तराभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . १८/१, रजपूत इंग्लिश मिडियम स्कूल , कोल्हापूर रोड आकाशवाणी केंद्रामागे, सांगली इमारत तळमजला , 
पूर्वाभिमुखी, लाफिंग लायन्स रूम नं . १. 
बुथ क्र . १८/२, रजपूत इंग्लिश मिडियम स्कूल , कोल्हापूर रोड आकाशवाणी केंद्रामागे, सांगली इमारत तळमजला, 
पूर्वाभिमुखी, दक्षिणेकडून खोली क्र . १ (बटरफ्लाय रूम). 
बुथ क्र . १८/३, रजपूत इंग्लिश मिडियम स्कूल , कोल्हापूर रोड आकाशवाणी केंद्रामागे, सांगली इमारत तळमजला, 
पश्चिमाभिमुखी, दक्षिणेकडून स्टाफ रूम नं . १ 
बुथ क्र . १८/४, मनपा शाळा क्र . ११, खिलारे मंगल कार्यालयासमोर , शामरावनगर परिसर , इमारत तळमजला , 
पश्चिमाभिमुखी, उत्तरेकडून खोली क्र . १ 
बुथ क्र . १८/५, मनपा शाळा क्र . ११, खिलारे मंगल कार्यालयासमोर , शामरावनगर परिसर , इमारत तळमजला , 
पश्चिमाभिमुखी, उत्तरेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १८/६, मनपा शाळा क्र . ११, खिलारे मंगल कार्यालयासमोर , शामरावनगर परिसर , इमारत तळमजला, 
पश्चिमाभिमुखी, उत्तरेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . १८/७, अभिनव प्राथमिक शाळा , जनलक्ष्मी चॅरिटेबल ट्रस्ट , सांगली संचलीत , शामरावनगर मुख्य रोड,शामरावनगर, 
सांगली C-टाईप इमारतीमधील उत्तरेकडील भाग , तळमजला , दक्षिणाभिमुखी, पश्चिमेकडून खोली. 
बुथ क्र . १८/८ , अभिनव प्राथमिक शाळा, जनलक्ष्मी चॅरिटेबल ट्रस्ट, सांगली संचलित, शामरावनगर मुख्य रोड, शामरावनगर, 
सांगली C- टाईप इमारतीमधील उत्तरेकडील भाग , तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, पश्चिमेकडून खोली. 
बुथ क्र . १८ / ९ , शिवाजीनगर शिक्षण संस्थेची नवीन मराठी शाळा, तक्षशीला स्कूल रोड , लक्ष्मीनारायण कॉलनी, 
सांगली इमारत तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १८/१० , शिवाजीनगर शिक्षण संस्थेची नवीन मराठी शाळा, तक्षशीला स्कूल रोड , लक्ष्मीनारायण कॉलनी, 
सांगली इमारत तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १८/११, शिवाजीनगर शिक्षण संस्थेची नवीन मराठी शाळा, तक्षशीला स्कूल रोड, लक्ष्मीनारायण कॉलनी, 
सांगली इमारत तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . १८/१२, विद्यामंदिर शाळा, मनपा, महादेव मंदिर शेजारी , कुंभार प्लॉट, १०० फुटी रोड जवळ , त्रिमूर्ती 
कॉलनी, सांगली इमारत तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १८/१३, विद्यामंदिर शाळा, मनपा, महादेव मंदिर शेजारी, कुंभार प्लॉट , १०० फुटी रोड जवळ , त्रिमूर्ती 
कॉलनी, सांगली इमारत तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १८/१४ , मार्टिन इंग्लिश स्कूल , विठ्ठलनगर , सांगली इमारतीचा दक्षिण भाग , तळमजला, उत्तराभिमुखी, 
पश्चिमेकडून खोली क्र . १ , ( इ. १० वीचा वर्ग), 
बुथ क्र . १८/१५ , मार्टिन इंग्लिश स्कूल , विठ्ठलनगर, सांगली इमारतीचा उत्तर भाग, तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, 
पश्चिमेकडून खोली क्र . १, (इ. १ लीचा वर्ग). 
बुथ क्र . १८/१६ , मार्टिन इंग्लिश स्कूल , विठ्ठलनगर , सांगली इमारतीचा उत्तर भाग, तळमजला , दक्षिणाभिमुखी, 
पश्चिमेकडून खोली क्र . २ , ( इ. २ रीचा वर्ग), 


४७ ९ 


१८ 


९ 


४८० 


१८ 


१० 


. 


४८१ 


१८ 


११ 


४८२ 


१८ 


१२ 


४८३ 


१८ 


१३ 


४८४ 


१८ 


१४ 


४८५ 


१८ 


१५ 


. 


४८६ 


१८ 


१६ 


५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१ ९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके 


१ ९ ४१ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

क्रमांक 


बूथ 
क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


४८७ 


१८ 


१७ 


बुथ क्र . १८/१७ , महात्मा गांधी विद्यालय , विठ्ठलनगर, सांगली इमारत तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, पूर्वेकडून खोली 


क्र . १ . 


४८८ 


१८ 


१८ 


बुथ क्र . १८/१८ , महात्मा गांधी विद्यालय , विठ्ठलनगर, सांगली इमारत तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, पूर्वेकडून खोली 


क्र . 


२ . 


४८ ९ 


१८ 


१ ९ 


बुथ क्र . १८/१९, महात्मा गांधी विद्यालय, अभिनव, विठ्ठलनगर , सांगली इमारत तळमजला, दक्षिणाभिमुखी, पूर्वेकडून 


खोली क्र . ३. 


४ ९ ० 


१८ 


२० 


बुथ क्र . १८/२०, शहिद भगतसिंग हायस्कूल , हनुमाननगर , सांगली इमारत तळमजला, उत्तराभिमुखी, पूर्वेकडून 


खोली क्र . १. 


४ ९ १ 


१८ 


२१ 


बुथ क्र . १८/२१, शहिद भगतसिंग हायस्कूल , हनुमाननगर , सांगली इमारत तळमजला, उत्तराभिमुखी, पूर्वेकडून 


खोली क्र . २ . 


४ ९ २ 


१८ 


२२ 


४ ९ ३ 


१८ 


२३ 


बुथ क्र . १८/२२ , मांऊट सिनाय स्कूल , हनुमाननगर , सांगली L- टाईप इमारत पूर्व भाग, तळमजला, पश्चिमाभिमुखी, 
उत्तरेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १८/२३ , मांऊट सिनाय स्कूल , हनुमाननगर , सांगली L- टाईप इमारत पूर्व भाग , तळमजला, पश्चिमाभिमुखी, 
उत्तरेकडून खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . १८/२४, भाऊसो कृष्णा पाटील माध्यमिक विद्यालय, धामणी रोड, सांगली इमारत तळमजला, पूर्वाभिमुखी, 


४ ९ ४ 


१८ 


२४ 


खोली क्र . १ . 


४ ९ ५ 


१ ९ 


१ 


४ ९ ६ 


१ ९ 


२ 


४ ९ ७ 


१ ९ 


३ 


. 


बुथ क्र . १९ / १, वालचंद कॉलेज , टिळक हॉल , दक्षिणेकडील प्रवेशद्वारालगत , उत्तरेकडील क्लासरूम नं . ६ . 
बुथ क्र . १ ९ / २, वालचंद कॉलेज , टिळक हॉल , उत्तरेकडील प्रवेशद्वारालगत , उत्तरेकडील क्लासरूम नं . ५. 
बुथ क्र . १९ / ३ , वालचंद कॉलेज , टिळक हॉल , दक्षिणेकडील प्रवेशद्वारालगत , क्लासरूम नं . ७. 
बुथ क्र . १९/ ४, वालचंद कॉलेज, टिळक हॉल, उत्तरेकडील प्रवेशद्वारालगत , उत्तरेकडील क्लासरूम नं . ४. 
बुथ क्र . १९/ ५, वालचंद कॉलेज , टिळक हॉल , उत्तरेकडील गेटलगत, दक्षिणाभिमुखी, खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १ ९/ ६ , वॉनलेसवाडी (चिक्कू बाग) , जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, दक्षिणाभिमुखी पश्चिमेकडून 


४ ९ ८ 


१ ९ 


४ 

५ 


४९९ 


१ ९ 


५०० 


१ ९ 


६ 


खोली क्र . २ . 


५०१ 


१ ९ 


७ 


बुथ क्र . १९/ ७ , वॉनलेसवाडी (चिक्कू बाग), जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , दक्षिणाभिमुखी पश्चिमेकडून 


खोली क्र . ४ . 


५०२ 


१ ९ 


८ 


बुथ क्र . १९ /८ , वॉनलेसवाडी (चिक्कू बाग), जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, दक्षिणाभिमुखी पूर्वेकडून 


खोली क्र . १. 


५०३ 


१ ९ 


or 


बुथ क्र . १९ /९ , वॉनलेसवाडी (चिक्कू बाग), जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , पूर्वाभिमुखी ऑफिसलगत खोली 


क्र . १ . 


५०४ 


१ ९ 


१० 


५०५ 


१ ९ 


११ 


बुथ क्र . १९ / १० , वानलेसवाडी हायस्कूल , वानलेसवाडी, पूर्वेकडून दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . २ , ( ढेरे मळा). 
बुथ क्र . १ ९/ ११ , वानलेसवाडी हायस्कूल , वानलेसवाडी , पूर्वेकडून दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . ३, (ढेरे मळा). 
बुथ क्र . १९ /१२, अंबाबाई तालीम संस्था फार्मसी कॉलेज, पूर्वेकडून दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . १, ( सांगली-मिरज 
रोड ) 


५०६ 


१ ९ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , 


शके १९ ४१ 


५७ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

बूथ 
क्रमांक क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५०७ 


१ ९ 


१३ 


५०८ 


१ ९ 


१४ 


- 


५० ९ 


१ ९ 


१५ 


एड . 


" 


५१० 


१ ९ 


१६ 


. 


५११ 


१ ९ 


१७ 


- 


५१२ 


१ ९ 


१८ 


५१३ 


१ ९ 


१ ९ 


. 


५१४ 


१ ९ 


२० 


५१५ 


१ ९ 


२१ 


५१६ 


१ ९ 


२२ 


बुथ क्र . १९ / १३, अंबाबाई तालीम संस्था फार्मसी कॉलेज , पूर्वेकडून दक्षिणाभिमुखी खोली क्र . २, ( सांगली- मिरज 
रोड ). 
बुथ क्र . १९ /१४, शेठ रतिलाल गोसालीया अध्यापक विद्यालय , दक्षिण बाजू खोली, प्रथम वर्ष डी . एड . 
बुथ क्र . १९/ १५, शेठ रतिलाल गोसालीया अध्यापक विद्यालय, दक्षिण बाजू खोली , द्वितीय वर्ष डी. 
बुथ क्र . १९/ १६ , गर्व्हमेंट कॉलनी, दत्त मंदिराच्या उत्तरेस खासदार भवनलगत , नवीन पश्चिमाभिमुखी मराठा समाज 
सांस्कृतिक भवन , उत्तर बाजू . 
बुथ क्र . १९ / १७, स्फूर्ती चौक , शिवमंदिरच्या उत्तरेस लागून प्राथमिक मराठी शाळा, एम . एस. ई. बी. , पश्चिमाभिमुखी, 
दक्षिणेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १९/ १८ , स्फूर्ती चौक , शिवमंदिरच्या उत्तरेस लागून प्राथमिक मराठी शाळा , एम . एस . ई. बी ., पश्चिमाभिमुखी, 
दक्षिणेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १९ / १९, स्फूर्ती चौक शिवमंदिरच्या उत्तरेस लागून प्राथमिक मराठी शाळा, एम . एस . ई. बी ., पश्चिमाभिमुखी, 
दक्षिणेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . १९/ २० , स्फूर्ती चौक शिवमंदिरच्या उत्तरेस लागून प्राथमिक मराठी शाळा, एम . एस. ई. बी ., पश्चिमाभिमुखी, 
दक्षिणेकडून खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . १९/ २१, सां . मि . कु . मनपा प्राथमिक शाळा क्र . ७, उत्तराभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १९ / २२ , सां . मि . कु. मनपा प्राथमिक शाळा क्र . ७ , उत्तराभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . २ . 
बुथ क्र . १९/ २३ , प्रज्ञा प्रबोधिनी शाळा, पश्चिमाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . १९ / २४, प्रज्ञा प्रबोधिनी शाळा, पश्चिमाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . १९/ २५ , प्रज्ञा प्रबोधिनी शाळा, पश्चिमाभिमुखी इमारत, दक्षिणेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . १९/ २६ , प्रज्ञा प्रबोधिनी शाळा, पश्चिमाभिमुखी इमारत , दक्षिणेकडून खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . २०/१, मिरज ढोर गल्ली, म.न.पा. शाळा क्र . १०, दक्षिणेकडून पश्चिमाभिमुखी, खोली क्र . १. 
बुथ क्र . २०/२, मिरज ढोर गल्ली, म.न.पा. शाळा क्र . १०, दक्षिणेकडून पश्चिमाभिमुखी, खोली क्र . २. 
बुथ क्र . २०/३, मिरज प्राथमिक मुलांची शाळा क्र . ११, कनवाडकर हौद, उत्तराभिमुखी मुख्य शाळेमागील इमारत , 
पूर्वेकडून खोली क्र . १ 
बुथ क्र . २०/४, मिरज प्राथमिक मुलांची शाळा क्र . ११ , कनवाडकर हौद , उत्तराभिमुखी मुख्य शाळेमागील इमारत , 
पूर्वेकडून खोली क्र . 
बुथ क्र . २०/५, मिरज प्राथमिक मुलांची शाळा क्र . ११, कनवाडकर हौद, उत्तराभिमुखी मुख्य शाळेमागील इमारत , 
पूर्वेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . २०/६, स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल इंग्लिश मिडियम , उत्तराभिमुखी, खोली क्र . १. 
बुथ क्र . २०/७, स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल इंग्लिश मिडियम, उत्तराभिमुखी, खोली क्र . २. 
बुथ क्र . २०/८, मिरज वसंतदादा पाटील मराठी शाळा, शास्त्री चौक , पश्चिमेकडून उत्तराभिमुखी, खोली क्र . १. 


५१७ 


१ ९ 


२३ 


५१८ 


१ ९ 


२४ 


५१ ९ 


१ ९ 


२५ 


५२० 


१ ९ 


२६ 


५२१ 


२० 


१ 


५२२ 


२० 


२ 


५२३ 


२० 


३ 


५२४ 


२० 


४ 


२ . 


५२५ 


२० 


५ 


५२६ 


२० 


६ 


५२७ 


२० 


( ७ 


५२८ 


२० 


८ 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके 


१ ९ ४१ 


परिशिष्ट क्रमांक १ --चालू 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ मतदान केंद्राची यादी 


मतदान केंद्र 


अ . क्र . वॉर्ड 

बूथ 
क्रमांक क्रमांक 


१ 


२ 


به 


४ 


५२ ९ 


२० 


or 


५३० 


२० 


१० 


५३१ 


२० 


११ 


बुथ क्र . २०/९ , मिरज वसंतदादा पाटील मराठी शाळा, शास्त्री चौक , पश्चिमेकडून उत्तराभिमुखी, खोली क्र . २. 
बुथ क्र . २०/१० , अण्णा भाऊ साठे संस्कार भवन , नदीवेस , शास्त्री चौक , दक्षिणाभिमुखी, खोली क्र . १. 
बुथ क्र . २०/११ , म.न.पा. कृष्णामाई प्राथमिक शाळा नं . २० , कृष्णाघाट , उत्तराभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . २०/१२ , म.न.पा. कृष्णामाई प्राथमिक शाळा नं . २० , कृष्णाघाट , उत्तराभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . २०/१३, मिरज म.न.पा. शाळा क्र . १३ , कोल्हापूर रेल्वे चाळ, पश्चिमाभिमुखी, दक्षिणेकडून खोली 


५३२ 


२० 


१२ 


५३३ 


२० 


१३ 


क्र . १ . 


५३४ 


२० 


१४ 


बुथ क्र . २०/१४, मिरज म.न.पा. शाळा क्र . १३ , कोल्हापूर रेल्वे चाळ, पश्चिमाभिमुखी, दक्षिणेकडून खोली 


क्र . २ . 


५३५ 


२० 


१५ 


५३६ 


२० 


१६ 


५३७ 


२० 


१७ 


५३८ 


२० 


१८ 


बुथ क्र . २०/१५, मिरज कोल्हापूर रोड, रोझरी इंग्लिश स्कूल , उत्तराभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . १. 
बुथ क्र . २०/१६ , मिरज कोल्हापूर रोड, रोझरी इंग्लिश स्कूल, उत्तराभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . २. 
बुथ क्र . २०/१७, मिरज कोल्हापूर रोड, रोझरी इंग्लिश स्कूल , उत्तराभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . ३. 
बुथ क्र . २०/१८ , मिरज कोल्हापूर रोड , रोझरी इंग्लिश स्कूल, उत्तराभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . ४. 
बुथ क्र . २० / १९, मिरज कोल्हापूर रोड, रोझरी इंग्लिश स्कूल , उत्तराभिमुखी, पूर्वेकडूना खोली क्र . ५. 
बुथ क्र . २०/२० , मिरज कोल्हापूर रोड , रोझरी इंग्लिश स्कूल , उत्तराभिमुखी, पूर्वेकडून खोली क्र . ६ . 
बुथ क्र . २०/२१ , म.न.पा. शाळा क्र . २५ , मराठी शाळा, नवीन ख्वाजा वस्ती , रेल्वे लाईनजवळ, पूर्वाभिमुखी, दक्षिणेकडून 
खोली क्र . १ . 
बुथ क्र . २०/२२ , म.न.पा. शाळा क्र. २५ , मराठी शाळा, नवीन वॉजा वस्ती , रेल्वे लाईनजवळ , पूर्वाभिमुखी, दक्षिणेकडून 


५३ ९ 


२० 


१ ९ 


५४० 


२० 


२० 


५४१ 


२० 


२१ 


५४२ 


२० 


२२ 


खोली क्र . २ . 


५४३ 


२० 


२३ 


बुथ क्र . २०/२३ , म.न.पा. शाळा क्र . २६ , उर्दू शाळा , नवीन ख्वाजा वस्ती , रेल्वे लाईनजवळ, पूर्वाभिमुखी, दक्षिणेकडून 


खोली क्र . १ . 


५४४ 


२० 


२४ 


बुथ क्र . २०/२४ , म.न.पा. शाळा क्र . २६ , उर्दू शाळा, नवीन ख्वाजा वस्ती, रेल्वे लाईनजवळ , पूर्वाभिमुखी, दक्षिणेकडून 


खोली क्र . २ . 


वि . ना . काळम , 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली , १९ जुलै २०१८ . 


वाचावे : -- (१) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४. 

( २ ) या कार्यालयाकडील आस्थापना शाखा यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक मह -कार्या-१/ आस्था -३ / आरआर- ९ ४१, दिनांक ३ डिसेंबर 


२०१८ . 


आदेश ( एक्स -३५ ) 


क्रमांक गृह -१/कार्या-६/ एमएजी-१/बंदी आदेश/ एसआर-३० / २०१८ .-- ज्याअर्थी, सांगली व मिरज शहरात दिनांक २३ डिसेंबर २०१८ रोजी 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या गट-ब (पूर्व) परीक्षा २०१८ अनुक्रमे खालील हायस्कूल / महाविद्यालयाचे ठिकाणी घेण्यात येणार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, 


शके १९ ४१ 


५ ९ 


अ . क्र . 


उपकेंद्राचे नाव 


१ 


२ 


आहे. 


अ . क्र . 


उपकेंद्राचे नाव 


१ 


२ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 

६ 


७ 


८ 


. 


सिटी हायस्कूल , गावभाग , सांगली. 
वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग , विश्रामबाग , सांगली . 
श्रीराम रामदयाळ मालू हायस्कूल , दक्षिण शिवाजीनगर , गुलमोहर कॉलनी, सांगली. 
कै . ग . रा. पुरोहित कन्या प्रशाला, राजवाडा परिसर , सांगली. 
व्ही. पी. इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट , स्टडी अॅन्ड रिसर्च, सांगली-मिरज रोड, वान्लेसवाडी , सांगली. 
मोहमदियाँ ऍग्लो उर्दू हायस्कूल , जिल्हा परिषदजवळ , सांगली. 
श्रीमती राजमती नेमगोंडा पाटील गर्ल्स हायस्कूल , नेमीनाथ नगर , सांगली. 
संजय भोकरे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रिज , टिळकनगर , वानलेसवाडी , मिरज , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली ( Building “ A ” DEGREE 
Wing ). 
श्रीमती सुंदराबाई दगडे गर्ल्स हायस्कूल , उत्तर शिवाजीनगर , सांगली. 
एस . आर. व्ही . जी . सर्वोदय विद्यालय, उत्तर शिवाजीनगर , सांगली. 

हि . हा . रा. चिंतामणराव पटवर्धन हायस्कूल , गणेशदुर्ग, राजवाडा परिसर , सांगली. 
वरील परिक्षेच्या केंद्राच्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था राखणेच्या दृष्टीने फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये आदेश 
पारित होऊन मिळणेबाबत वाचले क्रमांक २ अन्वये विनंती केलेली आहे. 
त्याअर्थी, मी , वि . ना . काळम , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला वाचावे क्रमांक १ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अधीन 

राहून 

वरील 
अनुक्रम नंबर १ ते ११ परिक्षा केंद्राच्या ठिकाणी इमारतीपासून १०० मीटरचे सभोवतालचे परिसरात दिनांक २३ डिसेंबर २०१८ रोजीचे सकाळी 
१०.०० ते दुपारी १२.३० पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ लागू करणेत येत असून खालील कृत्यांना मनाई करणेत 
येत आहे. 


- 


१० 


११ 


( १) वरील वेळेत दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांना फिरणेस मनाई करणेत येत आहे. 
( २) एकत्रित गटागटाने फिरणे व उभा राहणेस मनाई करणेत येत आहे . 
( ३ ) वरील 

नमूद वेळेत परिक्षा केंद्राचे परिसरातील झेरॉक्स मशीन, टेलिफोन बुथ, फॅक्स मशीन, ध्वनिक्षेपक यांचा परिक्षा संदर्भात कोणत्याही 
गैरप्रकारासाठी वापरणेस मनाई करणे येत आहे . 


( ४ ) परिक्षा केंद्रात मोबाईल , पेजर नेणेस मनाई करणेत येत आहे. 
सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावित असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे आज दिनांक १९ डिसेंबर २०१८. 


वि . ना . काळम , 


जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली , 


१९ डिसेंबर 


२०१८ . 


वाचावे : --( १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ . 

( २) शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक जि . प. सांगली यांचेकडील पत्र जा . क्र . जिपंसा/ माशिवि/ परीक्षा/ ५८०/ २०१९, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१९ 
( प्राप्त दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९). 

आदेश ( एक्स -९९ १ -९ ४ ) 


६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, शके 


१ ९ ४१ 


क्रमांक गृह-१ / कार्या-६ / एमएजी-१ /बंदी आदेश / एसआर-५/ २०१९ .--ज्याअर्थी, सांगली जिल्ह्यामध्ये उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
परीक्षा २०१९, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९ ते २२ मार्च २०१९ रोजी परिशिष्ट क्रमांक १ व २ मध्ये नमूद केलेल्या परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी 
सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत बंदी आदेश लागू करणे आवश्यक आहे . 

सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट क्रमांक १ व २ मधील परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी कॉपी करण्यास , झेरॉक्स काढणेस आळा बसणे व शांतता 
आणि सुव्यवस्था राखली जावी. त्याप्रमाणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये आदेश पारित करण्यात होऊन मिळणेबाबत 
वाचले क्रमांक २ नुसार शिक्षणाधिकारी माध्यमिक शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली यांनी विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, मी , वि . ना . काळम , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला वाचावे क्रमांक १ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट क्रमांक १ व २ मधील परीक्षा केंद्रावर इमारतीपासून १०० मीटरचे सभोवतालचे परिसरात दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९ 
ते १४ मार्च २०१९ या कालावधीसाठी सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ लागू 
करणेत येत असून खालील कृत्यांना मनाई करणेत येत आहे . 

( १ ) वरील वेळेत दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांना फिरणेस मनाई करणेत येत आहे . 
( २) एकत्रित गटागटाने फिरणे व उभा राहणेस मनाई करणेत येत आहे . 

नमूद वेळेत परीक्षा केंद्राचे परिसरातील झेरॉक्स मशीन, टेलिफोन बुथ, फॅक्स मशीन, ध्वनिक्षेपक यांचा परीक्षा संदर्भात कोणत्याही 
गैरप्रकारासाठी वापरणेस मनाई करणे येत आहे. 
( ४ ) परीक्षा केंद्रात मोबाईल , पेजर नेणेस मनाई करणेत येत आहे . 
सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावित असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार ही . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे आज दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ . 


( ३ ) वरील 


परिशिष्ट क्रमांक १ 


माध्यमिक शिक्षण विभाग , जिल्हा परिषद , सांगली 


इयत्ता १२ वी फेब्रुवारी / मार्च २०१९ परीक्षा केंद्र संचालक यादी 


अ . क्र . 


केंद्राचे नाव 


परीक्षा स्थळ 


केंद्र 
क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


२१३ सांगली नं . ३ ( कला) 


( २२-०८-००१) विलिंग्डण महाविद्यालय, सांगली -४१६ ४१५. 


२ 


२१४ सांगली नं . ४ (कला) 


سه 


२१५ सांगली नं . ५ ( वाणिज्य) 


४ 


२२१ 


मिरज नं . १ 


( २२-०४-०१४ ) एम . ए. उर्दू हायस्कूल , सांगली-४१६ ४१६. 
( २२-०८-००६) श्रीमती कस्तुरबाई वालचंद महाविद्यालय , सांगली-४१६ ४१६. 
( २२-०८-००३) शिक्षण महर्षी डॉ. बापूजी साळुखे महाविद्यालय , मिरज , तालुका मिरज . 
( २२-०८-०१२) कन्या महाविद्यालय , मिरज , 

तालुका 

मिरज . 
( २२-८- ) न्यू इंग्लिश स्कूल व ज्यु . कॉ . ऑफ सायन्स , बेळंकी, तालुका 

मिरज . 
मिरज महाविद्यालय , मिरज . 


५ 


२२२ मिरज नं . 


२ 


w 


२२३ बेळंकी 


७ 


२२४ मिरज नं . ३ 


८ 


२३१ खानापूर 


९ 


२३२ विटा 


( २२-०५-००९ ) माधवराव तुकाराम यादव ज्यु . कॉ . ऑफ सायन्स , खानापूर , 
तालुका खानापूर . 
( २२-०५-००१) बळवंत महाविद्यालय, विटा, तालुका खानापूर . 
( २२-०९ -००३) श्री . यशवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय , कोकरुड , 

तालुका 

शिराळा. 
( २२-०९ -००१) विश्वासराव नाईक महाविद्यालय , शिराळा, तालुका शिराळा. 
( २२-०९ -००८ ) विश्वास विद्यानिकेतन अॅन्ड ज्युनिअर कॉलेज , यशवंतनगर (चिखली), 


१० 


२४१ 


कोकरुड 


११ 


२४२ शिराळा 


१२ 


२४३ यशवंतनगर (चिखली) 


तालुका शिराळा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, 


शके १९ ४१ 


६१ 


परिशिष्ट क्रमांक १ -- चालू 

परीक्षा स्थळ 


अ . क्र . 


केंद्राचे नाव 


केंद्र 
क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१३ 


२४४ हुतात्मानगर ( सोनवडे) 


( २२-०९- ) हुतात्मा नानकसिंग विद्या. अॅन्ड ज्यु . कॉ . हुतात्मानगर ( सोनवडे), 


तालुका शिराळा . 


१४ 


२४५ शेडगेवाडी 


१५ 


२५१ 


आष्टा 


मातोश्री हिराई देशमुख माध्यमिक व उच्च माध्य . विद्यालय , शेडगेवाडी. 
( २२-१०-००२) आर्टस अॅन्ड कॉमर्स कॉलेज , आष्टा, तालुका वाळवा. 
( २२-११-०१६ ) कन्या महाविद्यालय , इस्लामपूर , तालुका वाळवा. 
किमान कौशल्य 


१६ 


२५२ इस्लामपूर नं . १ शास्त्र व 


१७ 


२५३ इस्लामपूर नं . २ शास्त्र व 

किमान कौशल्य 


( २२-११-००८ ) कै. सौ . मालती वसंतदादा पाटील कन्या प्रशाला अॅन्ड ज्यु . कॉलेज, 
इस्लामपूर , तालुका वाळवा. 


१८ 


( २२-११-००१) कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालय , इस्लामपूर , तालुका वाळवा. 


२५४ इस्लामपूर नं . ३ कला व 

वाणिज्य 


१ ९ 


२५५ इस्लामपूर नं . ४ कला 


( २२-११-००३) यशवंतराव चव्हाण आर्टस अॅन्ड कॉमर्स ज्यु . कॉलेज , इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा. 


२० 


२५६ ऐतवडे बु.॥ 


२१ 


२५७ इस्लामपूर नं . ५ ( वाणिज्य) 


क . भा . पाटील विद्यालय , ( माध्य . व उच्च माध्य. ) ऐतवडे बु.II. 
सदगुरु माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, इस्लामपूर , तालुका वाळवा. 
रामराव विद्यामंदिर हाय . अॅन्ड ज्यु . कॉलेज , जत , तालुका जत . 


२२ 


२७१ 


जत नं . १ शास्त्र व किमान 
कौशल्य. 


२३ 


२७२ 


जत नं . २ कला व वाणिज्य 


२४ 


२७३ संख 


२५ 


२७४ उमदी 


२६ 


२७५ 


संख नं . २ 


- 


( २२-०२-००१) राजे रामराव कनिष्ठ महाविद्यालय , जत , तालुका जत . 
( २२-०२-०१२ ) श्री . गुरु बसवराज विद्या. व ज्यु . कॉलेज , संख , तालुका जत . 
( २२-०२-००४) महात्मा विद्यामंदिर हाय . व ज्यु . कॉलेज , उमदी, तालुका जत . 
राजारामबापू पाटील प्रशाला , संख , तालुका जत. 
न्यू इंग्लिश स्कूल अॅन्ड ज्युनिअर कॉलेज , माडग्याळ , तालुका जत . 
( २२-०२-००६ ) कन्या प्रशाला अॅन्ड ज्यु . कॉलेज, कवठे महांकाळ , 
तालुका कवठे महांकाळ . 
( २२-०२- ) प . डॉ . वसंतदादा पाटील महाविद्यालय, 
तालुका कवठेमहांकाळ . 


२७ 


२७६ 


माडग्याळ 


२८ 


२८१ 


कवठे महांकाळ नं . १ शास्त्र 
व किमान कौशल्य. 


२ ९ 


२८२ कवठेमहांकाळ नं . २ कला 

व वाणिज्य . 


३० 


२ ९ १ आटपाडी ०२३४३/२२१६३२ 


( २२-०१-००१ ) आटपाडी कॉलेज , आटपाडी, 


तालुका आटपाडी. 


३१ 


२९ २ खरसुंडी 


३२ 


३०१ 


तासगाव नं . १ शास्त्र व कला 


( २२-०१-००३) श्री सिद्धनाथ विद्यालय व ज्यनिअर कॉलेज , खरसुंडी, तालुका आटपाडी. 
( २२-१०-००१) प. डॉ . वसंतदादा पाटील महाविद्यालय , तासगाव, तालुका तासगाव. 
( २२-१०-००२) स्वा . रा . भारती विद्या. अॅन्ड ज्यु . कॉलेज , तासगाव , तालुका तासगाव. 


३३ 


३०२ 


तासगाव नं . २ विज्ञान व 
किमान कौशल्य . 


३४ 


३०३ 


सावळज ०२३४६ 


( २२-१०- ) महात्मा गांधी हायस्कूल व ज्यु . कॉलेज , सावळज , तालुका तासगाव. 
( २२-१०-००२) विद्यानिकेतन कृषी माध्यमिक विद्यालय , 


३५ 


३०४ 


तासगाव नं . ३ 


तासगाव . 


३६ 


३११ पलूस 


( २२-०७-००२) पंडित विष्णू दिंगेबर माध्यमिक विद्यालय , पलूस , तालुका पलूस . 


६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके 


१ ९ ४१ 


परिशिष्ट क्रमांक १ -- चालू 


अ . क्र . 


केंद्राचे नाव 


परीक्षा स्थळ 


केंद्र 
क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


३७ 


३१२ रामानंदनगर 


( २२-०७-००१) आर्टस अॅन्ड कॉमर्स कॉलेज , रामानंदनगर , तालुका पलूस. 
( २२-०७- ) मातोश्री बयाबाई श्रीपतराव कदम कन्या महाविद्यालय, कडेगाव , 


३८ 


३२१ कडेगाव 


तालुका कडेगाव . 


३ ९ 


३२२ अंबक (चिंचणी) 


४० 


२११ सांगली नं . १ ( शास्त्र व 


श्रीपतराव (तात्या) कदम प्रशाला व ज्युनिअर कॉलेज , अंबक (चिंचणी), तालुका कडेगाव. 
( २२-०८-००७) श्रीमती मथुबाई गरवारे कन्या महाविद्यालय , सांगली. 
किमान कौशल्य ) 
( २२-०८-०१५) डॉ . पतंगराव कदम महाविद्यालय , सांगलीवाडी. 
किमान कौशल्य ) 
( २२-०८-०२१) कै. ग. रा. पुरोहीत कन्या प्रशाला, सांगली. 
किमान कौशल्य ) 


४१ 


२१२ सांगली नं . २ ( शास्त्र व 


४२ 


३३३ सांगली नं . ६ ( शास्त्र व 


४३ 


२१६ सांगली नं . ७ 


४४ 


२३३ विटा नं . २ 


( २२-०८-००९ ) सांगली हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज , सांगली. 
( २२-०५-००५) विटा हायस्कूल व सं. भ. पवार ज्युनिअर कॉलेज , विटा , 
तालुका खानापूर . 
( २२-०१-००२ ) श्री भवानी हायस्कूल अॅन्ड ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स , आटपाडी. 


४५ 


२ ९ ३ आटपाडी नं . २ 


परिशिष्ट क्रमांक २ 


माध्यमिक शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद , सांगली 


इयत्ता १० वी फेब्रुवारी / मार्च २०१९ परीक्षा केंद्र संचालक यादी 


अ . क्र . 


केंद्राचे नाव 


परीक्षा स्थळ 


केंद्र 
क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


२ 


३ 


२१०१ कुपवाड ०२३३/२३४६८०४ ( २२-०८-०२३ ) देशभक्त आर. पी. पाटील विद्यालय , कुपवाड , तालुका मिरज . 
२१०२ कवलापूर ०२३३/२३६४२२० ( २२-०६-००३) पंडीत नेहरु विद्यालय , कवलापूर , तालुका मिरज . 
२१०५ सांगली नं. १, ०२३३/२६२३२०२ (२२-०८-००४ ) सांगली हायस्कूल , सांगली, तालुका मिरज. 

सांगली नं . ४ , ०२३३/ २३२२६५९ (२२-०८-०१९ ) श्रीराम रामदयाळ मालू हायस्कूल , सांगली, तालुका मिरज . 
२१०९ सांगली नं . ५, ०२३३/२३०२७१५ (२२-०८-०३३ ) श्रीमती रा. ने. पाटील गर्ल्स हायस्कूल , नेमीनाथनगर , सांगली , 


४ 


२१०८ 


५ 


तालुका मिरज . 


६ 


२१११ यशवंतनगर , कुपवाड 

०२३३/ २३११८१९ 


( २२-०८-०३९) न्यु हायस्कूल यशवंतनगर ( कुपवाड), तालुका मिरज . 


( ७ 


२२०१ 


८ 


आरग ०२३३/२६४४५५ ( २२-०६-०१० ) आरग हायस्कूल , आरग , तालुका मिरज . 
२२०२ एरंडोली ०२३३/ २२६९ ५२४ (२२-०६-०११) न्यू इंग्लिश स्कूल , एरंडोली, तालुका मिरज. 
२२०३ मिरज नं . १, ०२३३/२२२२५८४ (२२-०८-००९ ) मिरज हायस्कूल, मिरज , तालुका मिरज . 
२२०४ मिरज नं. २ , ०२३३/२२२३८२३ ( २२-०८-००९) ज्युबिली इंग्लिश कन्या शाळा, मिरज, तालुका मिरज. 


or 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, 


शके १९ ४१ 


६३ 


परिशिष्ट क्रमांक १ -- चालू 


अ . क्र . 


केंद्राचे नाव 


परीक्षा स्थळ 


केंद्र 
क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


११ 


२२०५ मिरज नं . ३, ०२३३/२२२२५५६ 


( २२-०८-००७) विद्यामंदिर प्रशाला, मिरज , तालुका मिरज . 


२२२६४५६ . 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


बिळाशी , तालुका 


२२ 


२२०६ मिरज नं . ४ , ०२३३/ (२२-०८-०२८) न्यू इंग्लिश स्कूल , पंढरपूर रोड , मिरज, तालुका मिरज. 
२२०७ म्हैशाळ ०२३३/२२५१२४७ ( २२-०६-००७) कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यामंदिर , म्हैशाळ , तालुका मिरज. 
२२०८ मालगाव ०२३३/२२६६६६२ ( २२-०६-००६) एस. एम . हायस्कूल , मालगाव , तालुका मिरज . 
२२० ९ सोनी ९ ८२३१४०८३८ ( २२-०६-०३७) क्रांतीवीर दत्ताजीराव पाटील माध्यमिक विद्यालय, सोनी, तालुका मिरज 
२३०१ खानापूर ०२३४७/२५७०३५ ( २२-०५-००३) महात्मा गांधी विद्यालय, खानापूर , तालुका खानापूर. 
२३०२ माहुली ०२३४७/ 

( २२-०५-००४) महात्मा गांधी विद्यालय , माहुली, तालुका खानापूर . 
२३०३ विटा नं . १, ०२३४७/२७२०८० (२२-०५-००२ ) विटा हायस्कूल , विटा, तालुका खानापूर . 
२३०४ विटा नं . २, ०२३४७ / ( २२-०५-००१) महात्मा गांधी विद्यालय , विटा , तालुका खानापूर . 
२४०१ अंत्री बु. || ०२३४५/२३३०३५ महात्मा फुले विद्यालय , अंत्री बु.II, तालुका शिराळा . 
२४०२ बिळाशी ०२३४५/२२८६४८ ( २२-०९ -००२ ) वारणा प्रसाद विद्यालय , बिळाशी , शिराळा. 
२४०३ कोकरुड ०२३४५/२२४१२३ ( २२-०९ -००६ ) श्री . यशवंत माध्यमिक विद्यालय, कोकरुड , तालुका शिराळा. 
२४०४ सागांव ०२३४५/२२५१३० ( २२-०९ -००३) समाज विकास विद्यालय , सागांव , तालुका शिराळा 
२४०५ शिराळा नं . १, ०२३४५ / (२२-०९ -००१) न्यू इंग्लिश स्कूल , शिराळा, तालुका शिराळा. 
२४०६ शिराळा नं . २ , ०२३४५/ ( २२-०९ -००४) श्री . शिव छत्रपती विद्यालय , शिराळा, तालुका शिराळा. 
२४०७ वारणावती ०२३४५/२२६२११ ( २२-०९ -०१५) न्यू इंग्लिश स्कूल , वारणावती, तालुका शिराळा. 
२४०८ शेडगेवाडी ०२३४५/२२३३४० ( २२-०९ -०००) मातोश्री हिराई देशमुख माध्यमिक विद्यालय, शेडगेवाडी, तालुका शिराळा. 
२४० ९ चरण ०२३४५ / 

( २२-०९ -००८) श्री . मारुती विद्यालय , चरण , तालुका शिराळा. 
आरळा ०२३४५/२३६०८२ ( २२-०९ -०१०) गांधी सेवाधाम माध्यमिक विद्यालय, आरळा, तालुका शिराळा. 
यशवंतनगर चिखली 

विश्वासराव उच्च माध्यमिक विद्यालय , यशवंतनगर (चिखली), तालुका शिराळा. 
२५०१ आष्टा नं . १, ०२३४२/२४३२४० (२२-११-००१) महात्मा गांधी विद्यालय , आष्टा , तालुका वाळवा. 
२५०२ आष्टा नं . २, ०२३४२/२४२०४५ ( २२-११-०२७) विलासराव शिंदे माध्यमिक हायस्कूल , आष्टा, तालुका वाळवा. 
२५०३ बागणी ०२३४२/ २४७०५ ९ ( २२-११-०१२ ) कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालय , बागणी, तालुका वाळवा. 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२ ९ 


२४१० 


३० 


२४११ 


३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


३५ 


२५०४ इस्लामपूर नं . १ 
२५०५ इस्लामपूर नं . २ , ०२३४२ / 
२५०६ इस्लामपूर नं . ३ , ०२३४२/ 
२५०७ इस्लामपूर नं . ४ , ०२३४२/ 

२२०१६२ . 


( २२-११-००३) इस्लामपूर हायस्कूल , इस्लामपूर , तालुका वाळवा . 
( २२-११-००३) यशवंत हायस्कूल, इस्लामपूर , तालुका वाळवा. 
( २२-११-०४७ ) आदर्श बालकमंदिर हायस्कूल , इस्लामपूर , तालुका वाळवा. 
( २२-११-००४) विद्यामंदिर हायस्कूल, इस्लामपूर , तालुका वाळवा. 


३६ 


३७ 


३८ 


२५०८ 


वाळवा ०२३४२/२६७५२२ 


( २२-११-००७) हुतात्मा किसन अहिर विद्यालय , वाळवा, तालुका वाळवा . 
( २२-११-००९ ) गोटखिंडी विद्यालय , गोटखिंडी, तालुका वाळवा. 


३ ९ 


२५० ९ गोटखिंडी ०२३४२/२७४०८५ 


६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके 


१ ९ ४१ 


परिशिष्ट क्रमांक १ -- चालू 


अ . क्र . 


केंद्राचे नाव 


परीक्षा स्थळ 


केंद्र 
क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


४० 


४१ 


४२ 


४३ 


४४ 


४५ 


४६ 


४७ 


४८ 


४ ९ 


५० 


५१ 


५२ 


५३ 


५४ 


२६०१ बोरगाव ०२३४२/ 

( २२-११-००८) बोरगाव हायस्कूल , बोरगाव , तालुका वाळवा. 
२६०२ भवानीनगर ०२३४२/२६५५२३ ( २२-११-०१० ) क्रांतीसिंह नाना पाटील विद्यालय , भवानीनगर , तालुका वाळवा . 
२६०३ ऐतवडे बु.II , ०२३४२/२५५५३२ ( २२-११-००५) क. भा . पाटील विद्यालय , ऐतवडे बु.II, तालुका वाळवा. 
२६०४ कासेगाव ०२३४२/ २३ ९ २३० ( २२-११-००२) आझाद विद्यालय , कासेगाव , तालुका वाळवा. 
२६०५ कामेरी ०२३४२/ २७१०८ ९ ( २२-११-०२० ) शिक्षण महर्षी डॉ . बापूजी साळुखेविद्यालय, कामेरी, तालुका वाळवा. 
२६०६ पेठ ०२३४२/२५२०१२ ( २२-११-०१४ ) न्यू इंग्लिश स्कूल , पेठ , तालुका वाळवा. 
२६०७ येलूर ०२३४२/२५०५८२ ( २२-११-०११) येलूर हायस्कूल , येलूर , तालुका वाळवा. 
२६०८ ऐतवडे खु .|| ०२३४२/२५६०२४ ( २२-११-०४०) शिवराज विद्यालय , ऐतवडे खु.II, तालुका वाळवा. 
२६० ९ वाटेगाव ०२३४२/२३७५५७ ( २२-११-०४० ) वाटेगाव हायस्कूल , वाटेगाव, तालुका वाळवा. 
२६१० बहाददूरवाडी ०२३४२/२५४५३०८ (२२-११-०१६) बहाददूरवाडी विद्यालय, बहाददूरवाडी, तालुका वाळवा. 
२६११ नेर्ले ०२३४२/२७८५४८ ( २२-११-०१६ ) कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालय , नेर्ले, 

तालुका वाळवा 
२७०१ डफळापूर ०२३४४ / 

( २२-०२-००५ ) राजे विजयसिंह हायस्कूल , डफळापूर , तालुका जत. 
२७०२ जत नं . १, ०२३४४/२४६२५५ ( २२-०२-००१) श्री. रामराव विद्यामंदिर हायस्कूल , जत , तालुका जत . 
२७०३ जत नं . २, ०२३४४/२४६२२७ ( २२-०२-००६) जत हायस्कूल , जत , तालुका जत . 
२७०४ माडग्याळ ०२३४४ / 

( २२-०२-००९ ) न्यू इंग्लिश स्कूल , माडग्याळ , तालुका जत . 
२७०५ सोन्याळ ०२३४४/२३३१२० ( २२-०२-०११ ) श्री . विजय विठ्ठल हायस्कूल , सोन्याळ, तालुका जत . 
२७०६ शेगाव ०२३४४/२८६०४६ ( २२-०२-००४ ) न्यू इंग्लिश स्कूल , शेगाव, तालुका जत . 

संख नं . १, ०२३४४/२२७३५५ ( २२-०२-०१२) श्री . गुरुबसव विद्यामंदिर , संख , तालुका जत. 
२७०८ उमदी ०२३४४/ 

( २२-०२-००३) महात्मा विद्यामंदिर हायस्कूल , उमदी, तालुका जत . 
२७० ९ संख नं . २, ०२३४४/२२७३५७ ( २२-०२-०४०) राजारामबापू पाटील हायस्कूल , संख , तालुका जत . 
२७१० बिळूर 

( २२-०२-००७) श्री गुरुबसवेश्वर हायस्कूल , बिळूर , तालुका जत. 
२७११ कुंभारी 

( २२-०२-०१० ) न्यू इंग्लिश स्कूल , कुंभारी , तालुका जत . 
२७१२ दरीबडची 

श्री भैरवनाथ हायस्कूल , दरीबडची, तालुका जत. 
२८०१ आगळगाव ०२३४१/२५३०४३ ( २२-०४-०४० ) श्री . हनुमान विद्यालय , आगळगाव , तालुका कवठेमहांकाळ , 
२८०२ देशिंग ०२३४१/२४८०८४ ( २२-०४-००५) श्री . महालक्ष्मी हायस्कूल , देशिंग हरोली, तालुका कवठेमहांकाळ, 
२८०३ कवठेमहांकाळ ०२३४१/२२२१५८ (२२-०४-००१) श्री. महांकाली हायस्कूल , कवठेमहांकाळ , तालुका कवठेमहांकाळ. 
२८०४ कुची ०२३४१/२४७५२७ ( २२-०४-००१) बाबुराव लठे विद्यामंदिर , कुची, तालुका कवठेमहांकाळ, 
२८०५ नागज ०२३४१/ २४ ९ ०३० ( २२-०४-००८ ) श्री . सिद्धेश्वर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय , नागज , 

तालुका कवठेमहांकाळ . 
२८०६ रांजणी ०२३४१/ २४४२२ ९ ( २२-०४- ) यशवंत विद्यामंदिर रांजणी, तालुका कवठेमहांकाळ. 
२८०७ हिंगणगाव ०२३४१/२२६०४६ ( २२-०४-००७) श्रीमंत नारायण टी . सगरे विद्यालय , हिंगणगाव , 

तालुका 

कवठेमहांकाळ . 


५५ 


५६ 


५७ 


२७०७ संख 


५८ 


५ ९ 


६० 


६१ 


६२ 


६३ 


६४ 


६५ 


६६ 


६७ 


६८ 


- 


६ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, 


शके १९ ४१ 


६५ 


परिशिष्ट क्रमांक १ -- चालू 


अ . क्र . 


केंद्राचे नाव 


परीक्षा स्थळ 


केंद्र 
क्रमांक 


२ 


३ 


४ 


७० 


७१ 


७२ 


७३ 


७४ 


७५ 


७६ 


৩৩ 


७८ 


७ ९ 


८० 


८१ 


८२ 


८३ 


८४ 


८५ 


२८०८ कवठेमहांकाळ नं . २ बॉईज हायस्कूल , कवठेमहांकाळ , तालुका 

कवठेमहांकाळ. 
२८०९ करोली टी 

( २२-०४-०१६) शहिद सुरेश चव्हाण हायस्कूल करोली ( टी ), तालुका कवठेमहांकाळ. 
२९ ०१ आटपाडी ०२३४३/२२०२४८ ( २२-०१-००१) श्री. भवानी विद्यालय, आटपाडी, तालुका आटपाडी. 
२९ ०२ झरे ०२३४३/२०४३३७ ( २२-०१-०१० ) जवाहरलाल नेहरु विद्यालय , झरे, तालुका आटपाडी. 
२ ९ ०३ दिघंची ०२३४३/२६०१२२ ( २२-०१-००२) दिघंची हायस्कूल , दिघंची, तालुका आटपाडी. 
२९ ०४ खरसुंडी ०२३४३/२३००३६ ( २२-०१-००३) श्री . सिद्धनाथ विद्यालय , खरसुंडी, तालुका आटपाडी 
२९ ०५ करगणी ०२३४३ / 

( २२-०१-००४) श्रीराम हायस्कूल , करगणी, तालुका आटपाडी. 
२ ९ ०६ नेलकरंजी ०२३४३/२५५०५७ ( २२-०१-००६ ) श्री . छत्रपती शिवाजी हायस्कूल , नेलकरंजी, तालुका आटपाडी. 
३००१ चिंचणी ०२३४६/२५८००७ ( २२-१०-००९ )विठ्ठलराव पागे विद्यामंदिर , चिंचणी, तालुका तासगाव. 
३००२ हातनूर ०२३४६/ २६८४३९ ( २२-१०-०१९ ) उज्वल विद्यामंदिर , हातनूर, तालुका तासगाव , 
३००३ मणेराजूरी ०२३४६/२६५१२४ ( २२-१०-००६) महावीर पांडुरंग साळुखे हायस्कूल , मणेराजूरी, तालुका तासगाव . 
३००४ मांजर्डे ०२३४६/२५२२३७ ( २२-१०-००८ ) वसंतराव पाटील विद्यामंदिर , मांजर्डे, तालुका तासगाव . 
३००५ सावळज ०२३४६/२५४०३५ ( २२-१०-००३) महात्मा गांधी विद्यालय , सावळज, तालुका तासगाव . 
३००६ तासगाव नं . १, ०२३४६/ २४००७९ (२२-१०-००१) चंपाबेन वाडीलाल ज्ञानमंदिर , तासगाव , तालुका तासगाव. 
३००७ तासगाव नं . २, ०२३४६/२४००६१ ( २२-१०-००२) स्वामी रामानंद भारती विद्यामंदिर , तासगाव , तालुका तासगाव . 
३००८ भिलवडी ०२३४६/२३७२०६ ( २२-१०- ) सेकंडरी स्कूल अॅन्ड ज्यु . कॉ . , भिलवडी, तालुका पलूस . 
३०० ९ तासगाव नं . ३, ०२३४६ / ( २२-१०-०१२) विद्यानिकेतन कृषी माध्यमिक विद्यालय , तासगाव , तालुका तासगाव . 
३१०१ येळावी ०२३४६/ २३ ९ २२३ ( २२-१०-००९ ) बाबासाहेब पाटील विद्यामंदिर , येळावी, तालुका तासगाव . 
३१०२ देवराष्ट्रे ०२३४७/२५०२३० ( २२-०३-००५) यशवंतराव हायस्कूल , देवराष्ट्रे, तालुका कडेगाव . 
३१०३ कुंडल ०२३४६/२७११८० ( २२-०७-००२) प्रतिनिधी हायस्कूल , कुंडल , तालुका पलूस . 
३१०४ पलूस ०२३४६/ 

( २२-०७-००६) लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्यामंदिर , पलूस , तालुका पलूस. 
३१०५ रामानंदनगर ०२३४६/२२२१६१ ( २२-०७-००३) स्वामी रामानंद विद्यालय , रामानंदनगर, तालुका पलूस . 
३१०६ कुंडल नं . २ 

( २२-०७-००२) डॉ . पतंगराव कदम माध्यमिक विद्यालय , कुंडल , तालुका पलूस . 
३२०१ कडेगाव ०२३४७ / 

( २२-०३-००२ ) महात्मा गांधी विद्यालय , कडेगाव , 
३२०२ कडेपूर ०२३४७/ 

( २२-०३-००६) न्यू इंग्लिश स्कूल , कडेपूर, तालुका कडेगाव . 
३२०३ तोंडोली ०२३४७/२३८२३० ( २२-०३-००९ ) श्री . अंबिका विद्यालय , तोंडोली, 

तालुका 

कडेगाव . 
३२०४ तडसर ०२३४७/२४६०४० ( २२-०३-००१) तात्यारावजी विद्यालय , तडसर , 

तालुका 

कडेगाव. 
३२०५ हिंगणगाव बु. ०२३४७/२३००४१ ( २२-०३- ) नेहरु विद्यालय , हिंगणगाव बु., तालुका कडेगाव . 
३३०१ कसबे डिग्रज ०२३३/२४३७२२५ (२२-०६-००५) न्यू इंग्लिश स्कूल , कसबे डिग्रज , तालुका मिरज . 
३३०२ नांद्रे ०२३३/२४७३१२५ ( २२-०६-००४) नांद्रे विद्यालय , नांद्रे, तालुका मिरज , 
३३०३ सांगली नं . २ , ०२३३ / २३३२२९ ८ (२२-०८-००१) सिटी हायस्कूल , सांगली, तालुका मिरज . 
३३०४ सांगली नं . ३, ०२३३/२३७३०८५ (२२-०८-००३) राणी सरस्वतीदेवी कन्या शाळा, सांगली, तालुका मिरज . 


८६ 


८७ 


८८ 


८ ९ 


९ ० 


९ १ 


९ २ 


९ ३ 


तालुका कडेगाव. 


९ ४ 


९ ५ 


९ ६ 


९ ७ 


९ ८ 


९९ 


१०० 


१०१ 


६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके 


१ ९ ४१ 


१०२ 


३३०५ सांगली नं . ६, ०२३३/२३१०८४१ (२२-०८-०२० ) शांतीनिकेतन विद्यामंदिर , सांगली, तालुका मिरज . 

कवठे पिरान ०२३३/२४८५४०८ ( २२-०८-००९ ) हिंदकेसरी मारुती माने विद्यालय , कवठे पिरान, तालुका मिरज . 


१०३ 


. 


वि . ना . काळम , 


जिल्हादंडाधिकारी , सांगली. 


सांगली, ११ फेब्रुवारी २०१९ . 


वाचावे : --( १ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 
( २) या कार्यालयाकडील आस्थापना शाखा यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक मह -कार्या-१/ आस्था-३/ आरआर-४७ , दिनांक 

२४ 

जानेवारी 


२०१९ . 


आदेश ( एक्स -८७४ ) 


क्रमांक गृह-१/कार्या-६ / एमएजी-१ /बंदी आदेश/ एसआर-०३/ २०१९ .-- ज्याअर्थी, सांगली व मिरज शहरात दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग राज्यसेवा (पूर्व) परीक्षा-२०१९, अनुक्रमे खालील हायस्कूल / महाविद्यालयाचेठिकाणी घेणेत येणार आहे. 


अ . क्र . 


उपकेंद्राचे नाव 


१ 


२ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 

६ 


७ 


८ 


or 


१० 


११ 


शिक्षणमहर्षी डॉ . बापूजी साळुखे, मिरज -पंढरपूर रोड, मिरज, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली. 
सिटी हायस्कूल, गावभाग , 

सांगली. 
कै . ग. रा . पुरोहित कन्या प्रशाला, राजवाडा , सांगली. 
वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग , विश्रामबाग , सांगली. 
विद्यामंदिर मिरज, ब्राम्हणपुरी, मिरज. 
श्रीराम रामदयाळ मालू हायस्कूल , दक्षिण शिवाजीनगर , गुलमोहर कॉलनी, सांगली. 
ज्युबिली गर्ल्स इंग्लिश स्कूल , मिरज, 
न्यू इंग्लिश स्कूल ( माध्य .) मिरज -पंढरपूर रोड , मिरज , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली. 
व्ही. पी. इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, स्टडी ॲन्ड रिसर्च, सांगली-मिरज रोड , वान्लेसवाडी , सांगली. 
संजय भोकरे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रिज, टिळकनगर , वान्लेसवाडी, मिरज , ( Building “ A ” Degree Wing ). 
संजय भोकरे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रिज, टिळकनगर, वानलेसवाडी, मिरज , ( Building “ C ” Polytechnic Wing ). 
डॉ . पतंगराव कदम महाविद्यालय , सांगलीवाडी, तालुका मिरज , जिल्हा सांगली. 
सांगली हायस्कूल सांगली, अमराईजवळ, सांगली. 
मोहमदियाँ ऍग्लो उर्दू हायस्कूल , जिल्हा परिषद जवळ , सांगली. 
जवाहर हायस्कूल , मिरज शास्त्री चौक , मिरज , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली. 
गुलाबराव पाटील कॉलेज ऑफ फार्मसी, मिरज . 
श्रीमती राजमती नेमगोंडा पाटील गर्ल्स हायस्कूल, नेमीनाथनगर , सांगली. 
श्रीमती मथुबाई गरवारे कन्या महाविद्यालय , बस स्थानकजवळ , सांगली. 
कन्या महाविद्यालय , मिरज पवार बंगल्याजवळ , मिरज . 
विलींग्डन कॉलेज, विश्रामबाग, सांगली. 
राणी सरस्वतीदेवी कन्याशाळा , तानाजी चौक , पेठभाग, सांगली. 
श्रीमती चंपाबेन बालचंद सहा, महिला महाविद्यालय , रतनशीनगर, आमराईजवळ , सांगली. 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६, 


शके १९ ४१ 


६७ 


अ . क्र . 


उपकेंद्राचे नाव 


१ 


२ 


२७ 


- 


२३ श्रीमती सुंदराबाई दगडे गर्ल्स हायस्कूल , उत्तर शिवाजीनगर , सांगली. 
२४ सौ. लक्ष्मीबाई पांडुरंग पाटील विद्यालय , सांगलीवाडी , जिल्हा सांगली. 
२५ जी . ए. हायस्कूल , हरभट रोड , सांगली. 
२६ चिंतामणराव कॉलेज ऑफ कॉमर्स , सांगली-मिरज रोड , विश्रामबाग , सांगली. 

गणपतराव आरवाडे कॉलेज ऑफ कॉमर्स , उत्तर शिवाजीनगर , सांगली. 
२८ मातुश्री गंगामा शिवाजी कोठारी गुजराती विद्यालय, महावीरनगर , सांगली. 
२ ९ मिरज हायस्कूल , मिरज, हायस्कूल रोड , मिरज . 
३० आयडीएल इंग्लिश स्कूल , दिंडीवेस , मिरज . 
३१ आप्पासाहेब बिरनाळे कॉलेज ऑफ फार्मसी, इन्कमटॅक्स ऑफिसजवळ , सांगली. 
३२ मिरज महाविद्यालय , मिरज , १ ९ ७/ १ - अ , बुधगावकर मळा, 

शासकीय 

दूध 

डेअरीशेजारी, मिरज . 
३३ प्रज्ञा प्रबोधिनी प्रशाळा , विश्रामबाग , सांगली. 
३४ सौ . के . बी . दामाणी हायस्कूल , चांदणी चौक , सांगली. 
३५ श्री . कांतीलाल शहा प्रशाळा, विलींग्डन कॉलेज परिसर, विश्रामबाग , सांगली. 
३६ 

विश्रामबाग माध्यमिक विद्यालय, वारणाली , सांगली. 
३७ एन . एस . सोती, लॉ कॉलेज , वखार भाग, सांगली. 
३८ हि . हा . रा . चिंतामणराव पटवर्धन हायस्कूल , गणेशदुर्ग, राजवाडा परिसर , सांगली. 

वरील परिक्षेच्या केंद्राच्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था राखणेच्या दृष्टीने फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये आदेश 
पारित होऊन मिळणेबाबत वाचावे क्रमांक २ अन्वये विनंती केलेली आहे. 


. 


त्याअर्थी, मी , वि. ना . काळम , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला वाचावे क्रमांक १ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अधीन राहून वरील 
अनुक्रम नंबर १ ते ३८ परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी इमारतीपासून १०० मीटरचे सभोवतालचे परिसरात दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे सकाळी 
१०.०० ते सायंकाळी ०६.०० पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ लागू करणेत येत असून खालील कृत्यांना मनाई करणेत 
येत आहे . 


( १ ) वरील वेळेत दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांना फिरणेस मनाई करणेत येत आहे. 


( २ ) एकत्रित गटागटाने फिरणे व उभा राहणेस मनाई करणेत येत आहे . 
( ३) वरील नमूद वेळेत परीक्षा केंद्राचे परिसरातील झेरॉक्स मशीन , टेलिफोन बुथ , फॅक्स मशीन, ध्वनिक्षेपक यांचा परीक्षा संदर्भात कोणत्याही 

गैरप्रकारासाठी वापरणेस मनाई करणे येत आहे . 
( ४ ) परीक्षा केंद्रात मोबाईल , पेजर नेणेस मनाई करणेत येत आहे . 
सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावित असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे आज दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१ ९. 


वि . ना . काळम , 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली, ४ फेब्रुवारी २०१९ . 


वाचावे : --( १) महाराष्ट्र शासन पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र . ध्वनीयप्र -२०० ९/ प्र.क्र . १२/०८/ तां . क .- १, दिनांक ५ सप्टेंबर २०१६. 

( २ ) महाराष्ट्र शासन पर्यावरण विभाग , शासन निर्णय क्र . ध्वनीयप्र-२०० ९ / प्र.क्र . १२/ ०८/ तां . क .- १, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ . 
( ३) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ ध्वनीक्षेपक वापर काल मर्यादा / २०१९-१०२९ , दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१९. 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२ - २८ , २०१९ / श्रावण ३१ ते भाद्र ६ , शके 


१ ९ ४१ 


आदेश ( एक्स-१०७६ ) 


क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ एमएजी-१/ एसआर-२६१/ २०१९ .-- ज्याअर्थी, वाचावे क्रमांक १ व २ नुसार सन २०१९ मधील सण, उत्सव , समारंभासाठी 
शासनाने पुढीलप्रमाणे ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम २००० नुसार विशिष्ट सण उत्सवासाठी ध्वनीची विहीत मर्यादा राखून 

कार्यक्रमासाठी 
सकाळी ६.०० वाजलेपासून रात्री १२.०० वाजेपर्यंत सवलत देणेचे अधिकार दिलेले आहेत . 

त्याअर्थी, मी , वि . ना . काळम , जिल्हादंडाधिकारी , सांगली वाचावे क्रमांक २ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार व वाचावे 
क्रमांक ३ पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचे विनंतीनुसार पुढे नमूद केलेल्या सणासाठी ध्वनीवर्धक व ध्वनीक्षेपक वापरण्यास सकाळी ६.०० ते 
रात्री १२.०० वाजेपर्यंत सवलत देणेत येत आहे. 


३ 


( १ ) शिवजयंती ( शासकीय) : 


१ दिवस 


( २) ईद - ए -मिलाद 


१ दिवस 


( ३ ) डॉ . आंबेडकर जयंती 


-- 


१ दिवस 


( ४ ) १ मे महाराष्ट्र दिन 


१ दिवस 


( ५ ) गणपती उत्सव 


-- 


५ दिवस ( पहिला दिवस , पाचवा दिवस , सातवा दिवस , नववा दिवस , अनंत चतुर्थी) 
२ दिवस ( अष्टमी व नवमी) 


( ६ ) नवरात्री उत्सव 


( ७ ) दिवाळी 


१ दिवस ( लक्ष्मीपूजन ) 


( ८ ) खिसमस 


-- 


१ दिवस 


( ९ ) ३१ डिसेंबर 


-- 


१ दिवस 


वर नमूद केलेली सवलत घोषित शांतता क्षेत्रासाठी लागू असणार नाही. तरी घोषित शांतता क्षेत्रामध्ये ध्वनी प्रदूषणांची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी महानगरपालिका हद्दीमध्ये आयुक्त , सांगली-मिरज - कुपवाड शहर , सांगली, उप प्रादेशिक अधिकारी, जिल्हा प्रदूषण मंडळ , सांगली 
व पोलीस अधीक्षक , सांगली आणि ग्रामीण व शहरी भागामध्ये उप प्रादेशिक अधिकारी , जिल्हा प्रदूषण मंडळ, सांगली व पोलीस अधीक्षक , 
सांगली यांना प्राधिकृत करीत आहे. 


वि . ना . काळम , 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली , १८ फेब्रुवारी २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


